मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


क्रुशेव्हच्या पदच्युतीनंतर- 
रशियात झालेल्या होती-सुधारणा .  .  « एकिथि बुश 
लोकत्राता आणि अफबा  . *«  .« प्रा. सौ. प्रमा हातवळणे 
सोळाव्या द्रातकातीलळ जैन मराठी काव्य : 
जसोधररास : ( काव्यपरिचय ) .  » प्रा, जी. डी. वर्धमाने 
“ वर्ण ” नवदृष्टिकोने “*.  . , श्री. मो. वि. पटवधन 
अदिति आणि अंश्वूणी देवी ( अंभ्णी देवीचे आत्मभथन ) श्री. शे. बा. जोशी 


भारतापुढीळ अन्नप्रभ् : एक चक्रव्यूह प्रा, सौ. अनुराधा मोहन आचार्य 
भारत-पाकिस्तान संबंघ- काही मिथ्या कल्पना व अर्धसत्ये श्री, व, भ. कणिक 
दोन गांधीवादी . ी ह ी , भाई माघवराव बागल 
वाचकांचा पत्रव्यवहार- . १ द , 


सार-संकळन - “ एकमेका साहाय्य करणारी आपली ज्ञानेंद्रिये 
नोकरशाही अव्यवस्थेवरील तोडगा -लोक - नियंत्रण, 


>. 2-८. /--/-//-//-/-/-//-/”“/८/-//-/--”---- 
>“ 


वार्षिक वर्गणी ९ रु, ] [ किरकोळ अंक १ रु, 


ल ज.. ग 


सरकी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 1] विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


चे मासिक 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ बाई, यां 


रजे विळे | पु 
वषे एकोणीसावे १6 र: जानेवारी 
अंक चवथा १९६६ 
( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादुक-मंडळ 
प्रा. वि. म. बेडेकर--- प्रा. गोवघेन पार्रीख का. संपादक 
कुशेव्हूच्या पदच्युतीनंतर 
रशियात झालेल्या शेती-सुधारणा -किथ बुद १-१२ 

'लोकबातो आणि अफबा प्रा. सौ. प्रभा हातवळणे १३-१७ 
सोळाव्या शतकातील जेन मराठी काव्य : | 

जसोधररास : ( काव्यपरिचय ) प्रा, जी. डी, वर्धमाने १८-२४ 
“ बर्ण ” नब दृष्टिकोन श्री. मो. वि, पटवधन २५-३० 
अदिति आणि अंभूणी देवी श्री. शं, बा. जोशी ३१-४० 
भारतापुढील अन्नप्रश्न : एक चक्रव्यूह प्रा. सौ, अनुराधा मोहन आचाये ४१-४६ 
भारत --पाकिस्तान संबंध - 

( काही मिथ्या कल्पना व अधेसत्ये ) श्री, व, भ. कणिक ४७-४ट 
दोन गांधीबादी भाई. माधवराव बागल ४९-५६ 
बाचकांचा-पत्रव्यबहार ५६-६२ 
सार-संकळन- “ एकमेका साहाय्य ? करणारी आपली शज्ञानद्रिये, ६३-६६ 

नोकरशाही अव्यवस्थेवरील तोडगा - लोक - नियंत्रण, 

वार्षिक रु, ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


हे मासिक श्री. म. दां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 


यांनी प्राजपांठशाळामंडळ बाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


'पत्रव्यबद्दाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत ' म्रासिक, 
: गणेश भुबन' २७६, तेळंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यबस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नबभारत ' मासिक, 
९€/० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 


३ चौकशी  : श्री. वा. बि. कोनकर 


१८८ एफ्‌ , भीमराबबाडी, मुंबई २ 
फोन नं. ३५४८५४ 


» 
र 
» 
ग; 


1: मती जन १5 कत ती 


प्राज्ञपाठशाळा-मण्डळ-ग्रंथमाला 
कर्मकोश 
सस्कारकाण्ड 


भांगर ला 
सुपररॉयल साइज, पृछ्ठसंख्या ९०० » किंमत ४५ रु, 
सस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आहे. या भागांत संस्कारांसंबंधीं सामान्य 
विचार, गोत्र, प्रवर ब सापिण्ड्य यांसंबंधी विस्तृत शास्त्रार्थ ववाहकाढ, विबाहाचे प्रकार 
इत्यादि विषय आलेले आहेत, धर्मशास्त्राचे आधुनिक पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या 
संशोधकांस ब प्राचीन पण्डित-याज्ञिक यांसही हा भाग अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळें 
संम्राह्यम आहे 


मळण्याच ठिकाण- पराज्ञपाठशाळामडळ, वाड 


कशे आना ल्य क 


[ जि० सातारा ] 


क 
कः 
1 
। 
क. 
क 
. 
धि 
2 ३ 
र्क 
: 
शः 
भः 


_ ४००००००००००००००००ययर 


“ नवभारत ” मासिक 
जा्‌ (ळर ९." 
ााह्राताचे द्र 

सबंध पाना  ।अर्धेपान 

रु. ६० रु. ३५ 

* केन्ह्र पेजसाठीं २५ टक्‍के अधिक आकार 


* सावल्या मजकुराबरोबर यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्के अधिक आकार 


* वर्षांतील किमान सहा अकात जाहिरात .दिल्यांस १० टक्‍के सवलत 
“ संपूर्ण वर्षभर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सवळत 


श्र जाहिरातीच्या आकारावर ब्यावसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यात येईल, 
» जाहिरातीसंबंधीं अधिक चौकशी व पत्रव्यवहार : 


पाव पान 
रु. २० 


-: १.25” आहु» “क 


; “८५. /»७.. ."७ 


व्यवस्थापक “ नवभारत ” मासिक 
प्राज्ञ प्रेस, वाई जि० सातारा 


सक €€9:€ स्क्रेर्किईत्र€3€3€3€9€39& स्र€3€3 €9€3 स््र्श्ञ 


0 


(23: &3€3€9€9€389698988988888888 ((ढ) 


-'किथ बुद 


करुगोव्हच्या पद॒च्युतीनंतर 
रशियात झालेल्या शेती-सुधारणा 


[8०५66 8घ्टागढप] 91 ९107118 8100९ 1९1७1९९1९५ - 1९९0) 3॥8९'] 


रशियन उद्योगधंदे बहुतेकवेळी बहुतेक उद्दिष्टे पुरी 
करतात परंतु तेथील दोतीचे एखादे उद्दिष्टसुद्धा कधी 
पूर्ण होणे कठिण .असते, स्टालिनच्या काळातील 
निराशाजनक गतेतून कुशेव्हच्या अमदानीच्या प्रथम 
पाच वर्षात रशियन शेतीने भरदार प्रगती केली, पण 
त्याच्या कारकीदींच्या उत्तरार्धात मात्र ती पूर्णतः 
थंडावली, १९५८ ते १९६४ च्या दरम्यान निव्वळ 
शेती उत्पन्नात ( एकूण उत्पादन न देण्याची खाशी 
युक्ती ) जास्तीत जास्त ५ टक्के वाढ झाली तर त्याच 
काळात लोकसंख्येने मात्र ९.७ टक्के वाढ नोंदविली. 
फक्त दोन महत्त्वाची पिके- कपाशी आणि सुगरबीट 
त्यांचे सप्तव्षींय लक्ष जेमतेम पूर्ण करू शकली. जाहीर 
केल्यांपैकी कोणतेही लक्ष पूर्ण करताना एकूण रशियन 
शेतीस सतत येणाऱ्या अपयशामुळे केवळ सस्तवार्षिक 
योजनेची पूर्ती कचाट्यात सापडली आहे असे नाही 
तर १९८० च्या सुमारास “ संपूण साम्यवादा 7 चा 
पाया निर्मिण्याच्या प्रगतीलाच खो बसला आहे. 

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये नवीन नवीन नेत्यांनी सत्ता 
हस्तगत केली तेव्हा वरील परिस्थिती होती. पाच 


महिन्यानंतर ब्रेझनेःहने .रशियन_ अर्थव्यवस्थेच्या _ या 
दुखऱ्या भागावर करावयाच्या आपल्या उपचाराची 
रूपरेषा मांडली, ( या बाबतीत. क्रुशेव्हशी . उल्लेखनीय 
साम्य आहे: स्टालिनच्या मृत्यूनंतर. सहा '.महिन्यांनी; 
सप्टेंबर १९५३ मथ्ये, . क्रुशेव्हते आपल्या पूर्वाधिकाः 
र्‍्याच्या शेती धोरणाचे वाभाडे काढले आणि :क्रांति? 
कारक पण वाजवी सुधारणा मांडल्या ). ::रश्नियन 
शेतीच्या सध्याच्या समाजवादी. स्चनचा. .त्याग; केला 
नसला किंवा त्यात आमूलाग्र बजदळ केला नसला तरी 
ब्रेझनेव्हच्या सूचना सद्यःस्थितीत...रशियन शेतकऱ्याचे 
भाग्य कसे उजळेल आणि शेतीची नव्याने ब्राढ कशी 
होईल याचा विचार करणाऱ्या आहेत. ..: /. ; 


सरकारी खरेदी-विक्रीची नवी उद्दिष्टे . 

धान्य :- खालील कोष्टकात १९६२-६४; मधील 
प्रत्यक्ष सरकारी खरेदी-विक्रीची (: एक. साघारण, : एक 
अगदी वाईट व एक अगदी चांगळे अश्ी.-तीन वर्षे ) 
१९६५-७० मधीळ नियोजित उद्दिष्टांची .तुलना..केळी 
आहे: 


(आकडे हजार मेट्रिक टनाचे) 


क्क्ण्प्प्ण्ड्वसज्याचनाव 1र्‍1र्‍र्‍र्‍र्‍1र्‍९२९६२०॥०१९६३०॥ १९६४ ० इर्षा 
(१) आर एस्‌ एफू एस्‌ आर *३६,२२९ | २८,०१२ | ३८,९५६ | ३४४ 
(अ ) वायव्य विभाग २८ ११९ सव्वा") 
(ब) मध्य विभाग १,१५३ | १,२०५ | >- "कक 
(क) व्होल्गा-व्याटका विभाग ८५९ ७७० सा पष च्य 
(९ ) युक्रेन १०,६५० | ९,६६८ | ११,५११ ५ १७५१ १प्‌ 
(२) बेलोरशिया २५७ ३६२ ३२७ "२७१ 
(४ ) उझबेक १६२३ ड्न्छ दर्ड श्ट७ 
_ (५) कझाक >: ८२१५] "४५७७०९. | १५,४१५ ॥)९६० 
न. भा. १ 


नवभारत 


(६ ) व्हर्जिन लँडस्‌ क्राई ५,२०० | २,१०० | ११,९०२ ७,२६२ 
(७) जॉजिया ३४ २०२३ ११० ६७ 
(ह )>अझस्त्रेदझाव १४१ १५१ १७१ १३४ 
(९ ) लिथुआनिया १८ १४२ १२० ७५ 
(१०) मोल्डाव्हिया "५८७ ६६० ४७९ ४०० 
(११) लाटव्हिया २१ ११५ १२२ ६७ 
(१२) किरगिझः::. १५५ २१७ १९६ १७० 
(१३) ताडझिक ३१ ष्ट ६५ ३० 
(१४) आरमेनिया ३५ ष्र श्र २० 
(१५) तुकमेन ७ २० ४१ २० 
(१६) इस्टोनिया १३ ६६ ६? > वे 

यू. एस्‌. एस्‌. आर. | ५६,६४९ ४४८रर | इटसराायरण्ट ल्मा 5 येळ प्रतू; फत झार; :,01" :|' ६४६४९ | ४४८२२ | ६८२५१ | ८५॥०१८- 


» स्टालिन आणि क्रुगोव्ह या दोघांच्याही कारकीर्दीत 
घान्याच्या सरकारी खरेंदी * विक्रीची उद्दिष्टे अवास्तव- 
रीत्या उंच ठेवली गेली. पक्षंयंत्रणेतील मध्यवर्ती 
समिंतीच्या प्रथम चिटणिसापासून खालपयेत उद्दिष्टे पूर्ण 
करॅण्यासाठी संतत आलेल्या दडपणामुळे प्रत्येक वर्षी 
अधिकाधिक पीक काढण्याच्या प्रयत्नात पुढील वर्षीच्या 
पिकांकडे आणि एकूण दोतीवर होणाऱ्या दुरगामी 
परिणामांकडे दुलक्ष झाळे. खत आणि बियाणांच्या 
अभावी शेते धुपून निघाली आणि शेतसारा ( ॥०- 
१०१९॥ 1909710618) काढून ठेवलेल्या. धान्यावर 
वारंवार धाड पडू लागली, प्रत्येक स्थनिक पक्षाधि- 
काऱ्याच्या दृष्टीने चाळू वर्षे महत्त्वाचे असे. पुढील 
वर्षाच्या किंवा आंगामी दहा वर्षांच्या पिकांना काही 
धोका निर्माण झाला तरी तो दुर्लक्ष करू रके, कारण 
त्यावेळेपर्येत तो अधिकारी दुसरीकडे बदलून जाई, 

शिंवाय सरकारी खरेदी-विक्रीच्या योजना वर्षा- 
वर्षाला किंवा एका वर्षातून अनेकदा बदलल्या जात, 
यामुळे बदलत्या पिकांच्या कोणत्याही चांगल्या पद्धतीचा 
बोजवारा. उडत असे आणि भू-संरक्षणाची एखादी 
दूरगामी उपावयोजेना हाती घेता येत नसे, 

आपल्या साडेसातीला लागलेल्या या कमकुवत- 
पणाची नव्या नेत्यांना. जाणीव आहे.. मार्चमध्ये 
ब्रेझनेव्हने जी उद्दिष्ट जाहीर केळी आहेत ती साधारणत; 
१९६२ च्या प्रत्यक्ष सरकारी खरेदी-विक्रीच्या पातळी- 
वर आहेत, आणि ती १९६५-७० या काळात 
स्थिर रहातील, यामुळे धान्य उत्पादकांना दूरगामी 
योजना आखता येतीळ ( याउलट, १९७० साली 


सरकारला सुमारे ९०,२०० ,००० टन धान्य खरेदी 
करावे लागेल असे भविष्य कुडेव्हने केळे होते ). 
प्रत्येक संघराज्याची वैशिष्टये आणि पूर्वेतिहास व 
उत्तेजनाथ सुरू करण्यात आलेल्या योजना आणि 
भांडवळ गुंतवणुकीसाठी ब्रेझनेव्हने जाहीर. केलेल्या 
फायदेशीर सवलती बघता १९६५ ते ७० साठी ठेवलेली 
उद्देष्ट साध्य होण्यासारवी वाटतात. याला क्रादचा 
लागवडीखाली न आलेला प्रदेश आणि त्याबरोबर 
कझाकस्थान यांचा अपवाद आहे. नव्या जमिनी 
लागवडीखाली. आणण्याच्या योजनेच्या विभागातील 
मध्यमागी असणाऱ्या या प्रदेशांतील सीमान्त 
जमिनीत दहा वर्षेपर्यंत एकाच प्रकारचे पीक काढले 
जात होते. त्यामुळे १९५८ ते १९६३ च्या दरम्यान 
एकूण उत्पादन एकदम घसरले. शिवाय १९६४ साली 
जे भरघोस पीक आले तसे फक्त पाच वर्षातून 
एकेदाच घडळे, खनिज खते या जमिनीत मोठ्या 
प्रमाणावर बापरली असती तरी त्याचा फार थोडा, 
दिं कद[चित अपायकारकही, परिणाम झाला असता, 
(क्रादूच्या निजन भागातील बार्थिक पर्जन्यमान 
१२ इंचाहूनही कमी आहे ). मोठया प्रमाणावर पाणी- 
पुरवठा करणेसुद्धा अशक्यच आहे, उत्पादन जर मोठ्या 
प्रमाणावर वाढवायचे असेल तर दरवर्षी ४० ट्क्के 
जमीन पडित ठेवणे आवदयक आहे. परंतु १९६५ 
७० ची लक्ष्ये बघता वरील पद्धत योजनाकारांनी 
अवलंबिळेली नाही अस्ते दिसते, त्यामुळे क्रादेच्या निडीन 
शेतीतील उद्दिष्टे पूण होणे असंभवनीय आहे, 


कुशेव्हच्या पदच्युतीनंतर रशियात. झालेल्या शेती-सुधारणा 


गुरेढोरे ब तज्जन्य वस्तू 

गुरेढोरे ब तज्जन्य वस्तूंच्या सरकारी खरेदी- 
विक्रीचे त्रेझनेव्हने जाहीर केळेळे प्रमाण बरेच मर्यादित 
असल्याने त्याच्या पूर्वाधिकार्‍्याच्या योजनांपेक्षा ते 
जास्त सहज साध्य आहे. उदाहरणाथ, मांस आणि 


पोल्ट्रीचे १९७० चे नवे उद्दिष्ट १९६५ च्या नियंत्रित 
११,१००,००० इष्टांकापेक्षा किंचित जास्तः आहे. 
खालील कोष्टकात १९६०-७० या काळांतील इष्टां-्‌ 
कांची १९६४ मधील सरकारी खरेदीच्या प्रत्यक्ष 
पातळीशी तुलना केली आहेः-. कुन्म्हा” हाळ 


(आकडे हजार टनाचे ) 


॥_ १९६४ ६५ |_'६६ |__६७ |_'६८ |_'६९ |_७० 
(१) जनावरे व न वेडी ८,३००) ८,५००) ८,९०० ९,५००| १०,२०० १०,७००)११,४०० 
(२) दूध व दुधाचे पदाथ २१,४०० २२,७०० २४,६०० २६,२०० ३८,४०० ४०,८०० ४२,४०० 
(२) अंडी ( दरालक्ष ) ८,२००], ९,४०० १०,००० १०,८००) ११,९००| १३,५००, १५,००० 
(४) लोकर (अकाडंटिंग वेट) य रेईटी' ३६ भृ २१७१ २८७ ; ४०७ - ४२० 


किंमती 

गहूं व रायच्या सरकारी खरेदीच्या किमती :- त्रेझ- 
नेव्हने जाहीर केलेल्या सामूहिक शेतीतील धान्याच्या 
सरकारी खरेदी किंमतीत बहुतेक भागात १२ टक्के वाढ 
झाली आहे. तर आर्‌ एस्‌ एफ्‌ एस्‌ आर्‌, बेलोरशिया 
आणि बाल्टिक संघराज्यांतील ब्रिगर काळ्या जमिनी- 
तील उत्पादनासाठी- जेथे ही पिके आतापर्यंत तोऱ्यात 


काढली जात- ५३ टक्के वाढ जाहीर ..केली आहे, 
खालील कोष्टकात जुन्या ( १९६२) व नव्या किंम- 
तींशी तुलना केली आहे ( १९६३ च्यार्‍वाइंट वर्षी- 


' किंमती निःसंशयरीत्या वाढल्या असल्या तरी १९६४ 


साली भरघोस पीक आल्याने परत उतरल्या. म्हणून 
तुलनेच्या दृष्टीने १९६२ साल सर्वात अधिक संयुक्तिक 
आहे ) :- 


(किमती रूबल्स दर टनी ) 


ग्हू | राय 
जुनी | नवीन | जुनी | नवीन 
(१) आर्‌ एस्‌ एफ्‌ एस्‌ आर्‌ | ७७ ८६ ७६. ८१ 
(२) युक्रेन ६७ ७६ द्ध ७६ 
(३ )*कझाक . ७१ ८० ६५ ८७ 
(४ ) किरगिझ ७६ ८५ ७२ ८० 
(५) उझबेक, जॉजिया ८० ९० ७५ ८५ 
(६) उवरित आर्‌ एस्‌ एफ्एस्‌ आर्‌ ८५ १३० ८५ ररेष... . 
सवे संघराज्याची सरासरी ष्४ | ८३ ७५ | ९२ 


या सरासरी किंमतीत प्रत्येक संघराज्यांत मोठ्या व्हीटच्या किंमतीवर ४० टक्के जादा किंमत देऊन 


प्रमाणावर असणाऱ्या प्रादेशिक फरकांचा समावेश 
होतोः उदाहरणाथ, १९६१ साली आर एस्‌ एफू 
एस्‌ आर मध्ये * सॉफ्ट व्हीट? च्या किंमती पहिल्या 
विभागांत द्रटनी ६३ रूबल्सपासून सतराव्या विभागात 


हाडंव्हीट खरेदी केला जातो. हा व्यावतक कायम ठेवला 
जाईल की नाही हे मात्र ब्रेझनेव्हच्या भाषंणावरून 
कळत नाही, 

बदलत जाणाऱ्या किंमती नष्ट करण्याचे ठरले आहे. 


द्रटनी ८५ रूनजल्सपर्यंत बदलल्या, सामान्यतः, सॉफ्ट- यासाठी रशियाकडून देण्यात येणारे एकमेव स्पष्टीकरण 


नवभारत 


* म्हणजे या-किंमंतीमुळे' सामूहिक शेतांमधील उत्पादन 
:आणिःुरांची उत्पादनक्षमता वाढण्यास उत्तेजन मिळत 
नाही>आणि.उत्पादनखचेही कमी होत नाही. अर्थात 
यामागील !.प्रमुख्त हेतु: असा आहे की उत्पन्न आणि 
खर्च यांचे नियोजन अधिक स्थिर होईल, वृत्तपत्रीय 
अहवाल पाहिले तर या किंमतपद्धतीचा स्थानिक अधि- 

“"काऱर्‍्यांनी*गेरबापर केला असे आणखी एक स्पष्टीकरण 
मिळते | 

योजनेव्यंतिरिक्त जी सरकारी खरेदी होते त्यासाठी 
मूळ किंमतींच्या ५० टक्के वाढीच्या स्वरूपात उत्तेजन 
दिले जाते. 
" संपूण संधराज्यासांठी असणारी सरकारी खरेदीची 
गव्हाची मूळ किंमत द्रटनी ८३ रूल्स आहे तर 
रायची 'किंमंतः दरटनी ९२ रूबल्स आहे. १९६०-६२ 


काळांतील सामूहिक शेतीवरील धान्य उत्पादनाचा 


(७०१० वगळून ) सरासरी खर्च दरटनी ४० स्बरल्स 
होता. 


गहु व रायच्या सरकारी विक्रीच्या किमती :- 
आतापर्यंत सरकारी शेतीवरील घान्यास सामहिक 
शेतीवरील धान्यापेक्षा फार कमी किमती दिल्या जात 
नवीन किमती कोष्टकांप्रमाणे हा फरक बराच कमी 
करण्यात आला आहे. एका गटातील सर्व किमती 
सारख्याच ठेवल्या जातात, सामूहिक शेतांप्रमाणेच 
सरकारी शेतांनासुद्धा योजनेव्यतिरिक्‍त थेणाऱ्या माला- 
वर ५० टक्के प्रिमियम मिळणार आहे. पुढील 
कोष्टकात नव्या किमतींची १ ९६१ मधील सरासरी 
किमतींशी तुलना केटी आहे: 


(किमती रूबल्स दर टनी) 


राय 
जुनी | नवीन जुनी | नवीन 

(१) आर्‌ एस्‌ एकू एस्‌ आर्‌ ३० ५९ २५ ६३ 

(२) युक्रेन व मोल्डाव्हिया र्ड इ५ रट ४५ 

(३) कझाख ४७ ५ इष ६० 
(४) किरगिझ ड्ऊ ष्‌ डर ६० 

(५ )- उझन्नेक, जॉर्जिया वगेरे शट ९० डळ टप्‌ 

(६ ) उवरित आर एस्‌ एफ्‌ एस्‌ आर इट 


द्‌ त कायय च्य न कही व आही २० 


६० नन न्नजबनाासय “|! ७४ | ७२ ष्छ | ७५ 


बकव्हीट, कडधान्ये व तांदुळ :- सव सामृहिक व थता या पिकांसाठी सवसाधारण किंमती खालीलप्रमाणे 
सरकारी झ्तांना त्यांचे भोगोलिक स्थान लक्षात न दिल्या जातील 


(किमती रूबल्स दर टची) 


ट बार्ही ब ओट ; 
जुनी किंमत | नवी किंमत 

वे या पिकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या किमती १९६१ 
न दार मा जाधि _"ण्ण "पेक्षा वाढलेल्या आहेत. आर्‌ एस्‌ एफ्‌ एस्‌ आर्‌ चे 

€: ) बकन्हीट २०० ३०० वायत्र्य, मध 
ढं | यव व्होल्या<्याटका विभाग, कॅलिनिन- 
माकानीन साड वे पम ओन्हास्टस्‌ , अडमरट संघराज्य, बेलो- 
( सर्वोत्तम प्रकार ) ८० ११० रशियन व बाल्टिक संघराज्ये आणि युक्रेनचा पोळेसी 
1 य द्र विभाग, या प्रदेशातील सामूहिक व सरकारी शेतांसाठी 

या वाढीब किंमती पुढीलप्रमाणे आहेत: 
]- 


कुशेव्हूच्या पदच्युतीनंतर रशियात झालेल्या शेती-सुधारणा 


( किमती रूबल्स दरटनी ) 


सवसाधारण ३५ टक्के वाढ जाहीर केली. किंमतीत 
जुनी किंमत 'नवी किंमत. एवढी वाढ होऊनही जनावरांची निपज हा तोट्यात 
__ चालणारा धंदा आहे हे स्पष्ट आहे. आणि म्हणूनच - 
वि मध्यवती समितीच्या मार्चच्या त्रेठकीसमोरील. भाषणात 
बार्लो ( वेरण ) : गविणमही ल किमतीमध्ये आणखी वाढ जाहीर केली. संघराज्यवार 
ट्ट 0 ह शे. क 
साबरी वाच २ ३ -प् ९० आणि विभागवार फरक असले तरी आर्‌ एस्‌ एफ्‌ एस्‌ 
मळी ' रि भन आर्‌ मधील सरासरी किंमतींवरून वाढीच्या सर्वेतताधारण 
सामहिक शेतांपासून । ३८-६५ ७५ परिणामांची कल्पना येते. ( खालील कोष्टकातील 
सरकारी ,, १४-३६ ७५ सरकारी खरेदीच्या किंमती १९६२ मधील आहेत 
व सरकारी विक्रीच्या किंमती १९६१ च्या.आहेत) :- 
[ किमतो रूबल्स दर टनी ] 
जुनी किमत | वाढ (टक्‍के | नवी किमंत 
(१) गुरेंढोरें ( 09६1८ ) : 
- सामूहिक शेतांतून ९०० २०-५५ १०८१-१२९५ 
-सरकारी ,, ८१० १४-३३ (९२३-१०७७ 
(२) डुकरें ( 85009 प०९७) ६6-५९ 
- सामूहिक शेतांतून १२५० २०-७० -१६२५-२१३५ 
-सरकारी ,, ११२० १४-३३ . | १२७५-१४९० 
(३) मेंढ्या ( 8092९0] ) :- त कत. शिलकी ०२). क 
- सामूहिक शेतातून ५३० १०-७० ५८२-९०१ 
-सरकारी ,, ५३० १४-३३ ६०४-७०५ 


शळ्यांच्या किमतीत मेंढ्यांच्या किमतीत झालेल्या 
वाढीइतकीच वाढ केली जाईल. आर्‌एसएफएसआर्‌ 
मधील डोंगराळ प्रदेश, युक्रेन, जॉर्जिया, अझरंब्ेदझन, 
किरगिझ व ताडझिक संघराज्यातील शेळ्या-मेंढ्यांच्या 


सध्याच्या किमतीमध्ये १०० टक्‍के वाढ केली जाईल. ' 


कॅलिनिनग्राड, पम ओब्लास्टस्‌ , अडमर्ट, आर्‌एसू- 
एफ्एस्‌आर्‌॒ मधील वायव्य, मध्य व व्होल्गा-व्याटका 
हे प्रदेश आणि युक्रेनच्या पोलेसी भागात सवे शेतांवरील 
शळ्या- मेंढ्यांच्या सरकारी खरेदी किमतीत ७० टक्के 


वाढ होईल. 


ग्रेढोरे 


१९६२ मध्ये क्रुशेव्हने गुरे व लोण्याच्या किंमतीत. 


ही किंमतबाढी जाहीर होण्यापूर्वीच मांसावरील 
संस्करणधंद्यास खरेदी आणि किरकोळ किंमतीतील 
फरक भरून काढण्यासाठी अंदाजपत्रकात अनुदान 
देण्याची तरतूद केली होती.  किरकोळ-किंमत्ती -कायम 
ठेवावयाच्या असल्याने. ह्या: सरकारी “मदतीत: बरीच 
बाढ करणे भाग आहे. खरेदी त्रः्किरकोळ,॥किमतीतील 
फरकाची कल्पना पुढील कोष्टकावरून येऊ,शकेल;)-या 
किंमती आर्‌ एस्‌रफएसआर्‌. मधीलःसरासरी : खरेदी 
किमतीवर ( वर दिलेल्या.) -आध्यरित; :असून त्यांत 
वाहतुक, संस्करण व वितरण, खर्चाचा वित्वार, केलेछा 
नाही!- 


नवभारत 


(किमती रुबल्स दर किलोग्रॅममागे) 


किरकोळ 


खरेदी किंमत निर्जीव बजन 
(सजीव किंमत ) समाजीक किंमत 
"(शे गुढोरे (ळघ्ताली | र्‍लशरिरशीर्शर्शर्शारशार्शर्शिशिण | 
- सामूहिक दोतातून १.०८-१"४० | २-१६-२.८० १.०६-२-०० 
-- सरकारी ,, ०.९३-१.०८ १.८४-२.१६ १.०६-२.०० 
(२) डुकरे ( 8५००० प्र०४५) 
7 सामूहिक शेतातून १.६२-२.१३ २.१७-२.८४ १.९०-४.२० 
: “” सरकारी ,», १.२८-१-४९ १.७१-१.९९ १.९०-४.२० 
(३) थंढ्या (81९९) | 
-” सामूहिक शेतातून ०.५८-०.९० १११६- १.८० ०.४५--१.९० 
- सरकारी ,, ०-६०- ०.७० १-२०-१-४० ---लसकसशण 000७० । _१०२०-१"४० | ७४५१-९० 


दुध व क्रौम:- ताजे दूध मिळवणे सोपे नसते हे 
रशियातील शहरी भागातील. जवळपासच्या प्रत्येक ग्रहि- 
णीला माहित आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे 
दुधाच्या सरकारी खरेदी-विक्रीच्या निरुत्साहजनक 
अद्या अत्यंत कमी किमती हे होय, उदाहरणाथ, 
१९६३ मध्ये दुधाची सरारी खरेदी किंमत दर लिटर- 
मागे ८ कोपेक होती तर उत्पादनखचे बादिकरियामध्ये 
१४.७ कोपेक व मॉस्को ओब्लास्टमध्ये १९ कोपेक 
होता, ' क्रुशेव्हच्या पदच्युतीनंतर ज्या सरकारी 
खरेदी-विक्री किंमतीत वाढ जाहीर करण्यात आली 


आर्‌ एस्‌ एफ्‌ एस्‌ आर्‌ 
कझाक 

बेलोरशिया व बाल्टिक 
इतर संघराज्यें 


सरकारी खरेंदी- 
विक्री किंमतीमध्ये जी वाढ करण्यात आली आहे तिचा 


जादा खचे ५०० दशलक्ष रुजल्सहूनही अधिक होईल, 

२ जानेवारी १९६५ पासून डेअरीज व सेपरेटिंग 
ऐैंट्स ( 8९519 118116 ) याकडून दुग्धो 
त्पादकाकडे परत येणाऱ्या मलई विरहित (छातयाण९त 
"ण: ) दुधाची किंमत द्र टनामागे ३० समह्सं- 


त्यापैकी दूध एक होते. गाबूझोन्हने सुप्रीम सोव्हिएट- 
पुढे ९ डिसेंबर १९६४ रोजी केलेल्या भाषणामध्ये हे 
जाहीर केळे गेले, त्याचा तपशील नंतर देण्यात आला. 
त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या किंमती आर्‌एसएफूएस्‌आरच्या 
१२ आणि कझाक संघराज्याच्या २ विभागात अमलात 
येतील, इतर संघराज्यात मात्र असे किंमत विभाग केले 
जाणार नाहीत. खालील कोष्टकात सामूहिक व सरकारी 
अशा दोन्ही शेतांसाठी असणाऱ्या नव्या किंमती द्ल्या 
आहेत !-- 


-- "५," सान्त कान दुध (स्बल्स दर टन) पणा ल्वदरट्) | ( कोषराज क्रिम १०फ चरबी अज्ञ 


(_कोपेक दर किलोग्रॅम) 
१२० --२२० 


२७-४७ 
(५४.५-१८० ३२-३८ 
ह$ ३६ 
१५ २२ 


१ ररवसणपव तेधवा शत ण 0ण१ण१ण१ण2?१8१0ी ५ साली दूध व क्रीम यांच्या स 


पर्यंत एकसारखी वाढविण्यात आली. पण १ मे १९६५ 
पासून परत ही किंमत दर टनामागे १० ल्नल्सपर्मंत 
कमी करण्यात आली आहे. सरकारी खरेदीच्या दुधा- 
तीळ चरबी-अंशाची अंट ढिली करण्यात आली 
असून हे प्रमाण आर्‌ एस्‌ एफ्‌ एस्‌ आर्‌ मध्ये ३.७ 
टक्के, युक्रेन व जॉजियामध्ये ३.६ टक्के, मोल्डाव्हिया- 
मध्ये ३.५ टक्के आणि लियुआनियामध्ये ३-४ टक्के 


च 


कुशेव्हच्या पदच्युतीनंतर रशियात झालेल्या शेती-सुधारणा 


आहे. यामुळे शेताचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. 
कारण पूर्वी नेमून दिलेल्या चरब्रीप्रमाणापेक्षा कमी 
प्रतीचे दूध असल्यास दंड केला जात असे, 
१९६५ सालाचा किंमतवाढीचा एकूण खर्च: - 
रशियातून आलेल्या एका माहितीनुसार गहू व 
रायच्या सरकारी खरेदी-विक्रीच्या वाढीव किंमतींचा 
खर्च ७६४ ददालक्ष रूबल्स एवढा होतो. हा अंदाज 
बराच रास्त वाटतो. १९६५ मध्ये बकःहीट, कडघान्ये, 
तांदूळ, बार्ली व ओट यांच्या अपेक्षित खरेदीवर 
होणारा वाढीव खर्चे १०० दरालक्ष रूबल्सवर जाणार 
नाही असा अंदाज आहे. १९६५ सालच्या अंदाज- 
पत्रकाचा अहवाल सादर करताना गाबूझोव्हने दुधाच्या 
सरकारी खरेदी-विक्री किंमतीमधील वाढीसाठी ७२८ 
दशलक्ष रूनबल्सची तरतूद असल्याचे जाहीर केले. 
दुसऱ्या एका सोव्हिएट 80110९ नुसार हा आंकडा५०० 
दशलक्ष रूनल्सवर जातो. मांसाच्या किंमतीमधील वाढ 
१ मे १९६५ पासून अमलात आली आहे हे लक्षात 
घेता एकूण जादा खर्चे १३०० ते २००० दुरलक्ष 
रूबल्सच्या दरम्यान होईल असा अंदाज 'करण्यास 
हरकत नाही. योजनेव्यतिरिकत जी घान्यखरेदी 


करावयाची आहे त्याबद्दल असे म्हणता येईल की 


सरकारला ५५,७००,००० टनाच्या नियोजित उद्दिष्टा- 
पेक्षा बरेच अधिक धान्य खरेदी करावे. लागेल, 
ब्रेझनेव्हच्या मते मुक्रर केळेला धान्यसाठा देशाची 
वाढती गरज आणि सरकारी राखीव साठ्याची गरज 
भागवू शकणार नाही. नेभके किती धान्य जादा खरेदी 
करावे लागेल हे सांगणे कठीण आहे. परन्तु रशियाने 
जर पूवयुरोप व क्वूघास मर्यादित स्वरूपात धान्य 
निर्यात करण्याचे परत सुरू केळे तर जादा घान्य खरे- 
दीची गरज सुमारे ७ दशलक्ष टनाइतकी -होईल असे 
रास्तपणे मानता येईल, हे धान्य ५० टक्के जादा रकम 
देऊन खरीदावे लांगेळ आणि त्यासाठी सरकारला २७५ 
दंालक्ष रूजल्स जादा खर्च येईल, 

म्हणजे, नवीन खरेदी किंमतीमुळे १९६५ साली 
होणारा जाद! सरकारी खर्च २६०० ते ३६०० दुगल्क्षं 
रूनल्सच्या दरम्यान असंल, जर नियोजित उदृिष्टांपेक्षा 
जादा धान्यखरेदी ७ दरालक्ष टनापयेत गेली तर हाच 
जादा खचे २९०० ते ३९०० दशलक्ष रूबल्सपयंत 
जाईल. 
भांडवल गुंतवणूक% 

आगामी पाच वर्षासाठी शेतीतील नियोजित गुंतव- 
णूक जाहीर करताना ब्रेझनेव्ह म्हणाला : 


% शेतीतील भांडवल गुतवणूक, प्रत्यक्ष किंवा नियोजित : . १९५९-६७ व १९६६-७० ( रूबल्स£ 
१९५९-६४ ची माहिती १९५५ च्या रूबल्सप्रमाण़े १९६५-७० ची माहिती चाळू किंमतीप्रमाणे, कोष्टकां- 


तील आकडे ददालक्ष रूबड्सचे ). 


| सरकारी | 
हिन जॉ 4रगानकाधिता तिर्धितन मवजुविल यी “का ४ आक १९५९ | २४९५ | 
१९६० १,०६१ | 
१९६१ ३,७२७ 
१९६२ ४५,१५८ 
१९६३ ४,७९७ 
१९६४ ६,१०० 
१९६५ ७५,७०० 
जला ग याक लाच 


--. -१९६६-०७० २९६६-७७ |---.३४2०2- -.. |... ३०००० |. ७७००८ विक | य 


ननबभारत . 


-(घ्थित्या- पंचवार्षिकःयोजनेच्या काळात. ७९००० 
दरालक्ष रूबल्त-सरकारी. व सामृहिक शेतांमध्ये गुंतवि- 
ण्यांचे 'ठरळे आहे.-शेतावरील इमारती उभारण्यासाठी 
णि - यंत्रसामुग्री घेण्यासाठी ४१०००. दशलक्ष रूबल्स 
इतकी: सरकारी , भांडवल , गुंतवणूक होईल. यासाठी 
२१५००७ . दशलक्ष रूवल्स :बांधकाम व :फिटिंगसाठी 
खचे.होतील, 7... .., ी 

या. गुंतवणुकीसाठी सामूहिक शेतांकडून ३०,००० 
दशलक्ष . *त्रल्सची.,अपेक्षा असल्याच्या वृत्तास. नंतर 
दुजेस;मिळाला;:र्‍या. प्रयत्नात सामूहिक देतांना मोठ्या 
प्रमाणावर सरकारी क्तजे दिली. जातील; 

हे आकडे डोळ्यात भ॑रण्यासारवे असले तरी चालू 
सत्तवर्षीय योजनेच्या : दोतीतील ५५,००० दरलक्ष 
रूबल्सच्या गुंतवणुकीच्या मानाने फारस आश्चर्यकारक 
नाहीत. खरे म्हणजे गेल्य़ा. सहा वर्षातील दोती-गुंतव- 
णुक्रीतील वाढीपेक्षा,योजनेतीळ सरासरी बार्षिक वाढ 
फार.थोड्या टक्क्यांनी जास्त आहे. . 

शेती विभागाला दिल्या गेलेल्या प्राधान्यावरून 
१९६५ सालच्या शेतीतील गुंतवणुकीसंत्रंधी असे 
म्हणता येईल की प्रत्यक्ष गुंतवणूक वरील कोष्टकापेक्षा 
बरीच जास्त होईल, टेरेन्टेःहने एका नियतकालिकात 
वरतविल्याप्रमाणे शेतीतील एकूण गुंतवणुकीचा आकडा 
१९६५. साली १२,८०० रूबल्सपर्यंत जाईल, 
अन्य्र प्रकारची भांडबळ गुंतवणूक 

यंत्रसामुग्री:- आगामी पंचवार्षिक शेतीसाठी द्ल्या 
*जाणाऱ्या-यंत्रामुग्रीचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे :- 

“ ट्रॅकटसंच्या उत्पादनांत बऱ्याच वाढीची अपेक्षा 
आहे. यामुळे पंचवार्प्रक योजनेच्या अलेरीस वार्षिक 
उत्पादन ६२५००० ट्रॅक्‍टसंपर्यवत जाईल आणि पाच 
वर्षे मिळून शेतीस- नांगरण्याचे ७८० 9००0 धघरून- 
१,७९०,००० ट्रॅक्‍्टस पुरविळे जातील व शेतीच्या 
यंत्रसामुग्रीची -किंमत १०७०० दशलक्ष रूबल्सइतकी 
होईल, ग्रेन कंत्राईन्सचे ( ठा'छांग 6०॥101168 ) 
उत्पादन दरवषी ८४,००० 'पासून १२५,००० पर्यंत 
वाढेल, मागीळ ५ वर्षांत १९४,००० मोटारी-बाहने 
पुरविळी गेली तर येत्या पाच वर्षांत ही संख्या 
१,१००,०७७ पर्यंत जाईल,' 

 बाहेने निकासी होण्याचा सर्वसाधारण वेग: १ २.५ 


क. ..जळळ %.* टी, ७५ - "१ च 
टक्‍के टॅक्टसंच्या न्सेच्या णि 
सहटनच्या व अन कंबीईन्सच्या बांत्रतीत आणि 


वक 
. दोतांवर .** मूल 


१० टक्के ट्रक्‍्सच्या . बाबतीत जर कायम राहिला तर 
१९७० च्या अलेरीस रशियन कृषि-यंत्रसामुम्रीच्या 
काफिल्यात सुमारे. २५००,००० ट्रॅकटस, ७००,००० 
ग्रेन कंबाईन्स व १६००,००० ट्रक्स असतील, या- 
बाबतीत अमेरिकेशी तुलना करगे उद्बोधक ठरेल:ः- 
१९६२ च्या अलवेरीस अमेरिकन डे|तांवर ५१ ७०,००० 
ट्रॅक्‍्ट्स, १०२०, ००० ग्रेन कंत्राईन्स आणि २९००,००० 
ट्रक्स होत्या. तरी अमेरिकेची लागवडीखालील जमीन 
रशियन लागवडीखालील जमिनीच्या ६० टक्क्याहून 
कमी आहे, | 
जळव्यवस्था व जमीनसुधारणा 

येत्या पंचवार्षिक योजनेत २ दशलक्ष हेक्‍टसपेक्षा 
जास्त प्रदेशासाठी पाणीपुरवठा हाती घेण्यात येईल, 
यासाठी होणाऱ्या खर्चाची कल्पना ब्रेझनेव्हच्या निवे- 
दुनावरून येऊ शकते. गेल्या २० वष्रीत जलसिंचन 
क्षेत्रात २३२,००,००० हेक्‍टसैनी वाढ झाली, दुसऱ्या 
एका अंदाजाप्रमाणे ( 60प108 ) गेल्या १० वषात 
पाणी-पुरवठा कामासाठी २०० . दरालक्ष सूबल्सची 
गुंतवणूक केली गेली, गेल्या २० वर्षांत पाण्याचा 
निचरा करण्याचे जेवढे काम झाळ-६ दुरालक्ष हेक्‍ट्स- 
तेवढे येत्या योजनेमध्ये होणार आहे. 
। ी-: एप्रिलमध्ये पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीने. आणि 
मत्नीमंडळाने घेतलेल्या एका निणेयाप्रमाणे सामूहिक 


भ्रूत . सुधारणांसाठी ? होणारा . खर्च 
सरकार सोसणार आहे, 


सामुदायिक शेते 

पूर्वाच्या पद्धतीप्रमाणे सामूहिक शेतांवर सदर रोकड 
आणि उत्पादित वस्तूच्या दिमतीबर १२.५ टक्के या ठरा- 
वकि दराने आय कर आकारला जाई. मात्र यातून काही 
पसा रोकड आणि उत्पादक कारणांसाठी .( 1०११- 
९४४७ 5108९8) पुनश्च वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंना 
काही प्रमाणात सूट मिळे. १ ९५९-६३ च्या दरम्यान 
हा कर आरएसूएफूरस्‌आंर मधील सड सामूहिक 
शेतावरील एकूण उत्पादनाच्या ८.६ टक्के या प्रमाणात 
आक्रारला गेला, सामूहिक शेतावरील ठोक उत्पन्नावर 
कर आकारल्याने होणारा अन्याय लक्षात घेऊन यापुढे 
हा कर निव्वळ उत्यज्ञावर आकारला जाईल असे 


- 'जासन ब्रेझनेव्हने दिळे, नव्या तरतुदीचे सर्वात सोपे 


77 ०००७-७०-७० ७... 


(4५ पि 


"खडीकरण इय्यम अर्थमंत्री एफ, संनोइलोने, दिळे आहे.. 


2. £ 


एराठी विकास संर 
संगणकीकत 


कुशेव्हच्या पद्च्युतीनंतर रशियात झालेल्या शेती-सुधारणा 


१ जानेवारी १९६५ पासून सामूहिक शेतीतील ज्या 
विभागात निवळ उत्पन्न उत्पादनखर्चाच्या १५ टक्क्याहून 
जास्त असल अश्या भागावर १२ टक्‍के या ठरीव दराने हा 
कर आकारला जाईल. मनोइलोच्या उदाहरणाप्रमाणे एका 
सामूहिक शेतास बाजारात गेलेल्या उत्पादित वस्तूंवर 
१,२००,००० रून्रल्स अधिक सेवेचा मोबदला म्हणून 
७०,००० रूबलस मिळतात. याशिवाय वस्तूरूपात 
१,३०,००० रूबल्सचे वितरण होते. या तिन्ही रकमा- 
तून १,०००,००० स्त्रल्तहइतका एकूण उत्पादनखच 
बजा केला तर निवळ उत्पन्न ४००,००० रूअल्स 
रहाते. यांपैकीं १५०,००० रूब्रल्स, म्हणजे उत्पादन- 
खर्चाच्या १५ टक्के, इतक्या रकमेवर सूट मिळते, 
उवेरित करपात्र उत्पन्नावर १२ टक्क्यांनी कर आका- 
रला जातो व त्यापासून ३०,००० रूबल्सइतका कर 
मिळतो, 


दरमहा ६० रूबल्सइतका पगार करमुक्त असतो. 
याप्रमाणात वेतननिधीतीळ ( ७१४९७ पिपाते 3 
करमुक्त भागाव्यतिरिक्त रकमेवर आठ टक्के कर आका- 
रला जातो. 

जर शेतसारापद्धत ( ८०१०१९] 8४७(९पा ० 
?७]/॥९॥(७ ) कायम रहाणार असेल तर उत्पादन 
खर्चे कसा काढायचा याचा खुलासा मात्र मॅनोइलो करीत 
नाही. नव्या पद्धतीमुळे एकूण आयकर उत्पन्न १००० 
ददालक्ष रूभल्स वरून ५०० दगालक्ष रूनल्सइतके कमी 
होईल, 

फक्त केवळ एकवेळ करावया'चा उपाय म्हणून स्टेट 
बँकेला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या सामूहिक 
शेतांच्या सरकारी कर्जासाठी २०१० ददालक्ष रूजल्स- 
पर्यंत हमी देण्याचा अधिकार आहे. यात १४५० 
दरालक्ष रूबल्सच्या दीधमुदतीच्या आणि ५६० ददालक्ष 
रूनल्सच्या लघुमुदतीच्या कर्जांचा ( पूर्वी स्थगित 
केलेली ) समावेश होतो. याच अधिकारान्वेय सरकारी 
खरेदी संघटनांकडून करारावर मिळणाऱ्या पैक्ाच्या 
उंचलीची परत फेडीची १२० दरालक्ष रूबल्सपयंतची 
रक्कम स्थगित ठेवता येते. ही स्थगित केलेली कर्जे मात्र 
१९७०-७५ मधील पाच वर्षात निकालात निघाली 
पाहिजेत. पुढील १२० दरालक्ष रूबल्सचे कजे रद्द केले 
जाते. हे कर्ज म्हणजे एम्‌ टी एस्‌ ब आर्‌ टी एस्‌ 


न, भा, २९ 


(१'5 & 8॥'5 ) विसर्जित केल्यानेतर सामृहिक 
शेतांनी अवजारे, सवलती आणि यंत्रसामुग्रीच्या स्वरू- 
पात ठेवलेली थकत्राकी होय. 

ज्यांची जमीन सरक्कारी शेते आणि सरकारी उद्योगं- 
घेदे व तंघटनांकडे गेली आहे अक्शा पूर्वींच्या सामूहिक 
दोतकऱ्यांना ( यात मच्छिमारी व्यवसाय करणारांचाही 
समावेश 'होतो.) १ जून १९६५ पासून वृद्धत्व व 
दुभेळ्ता पेन्शन मिळेल. हे पेन्शन १७ आकटोबरं 
१९६४ ( डिक्री नं. ८५९ ) रोजी मंत्रीमेडळाने मान्य 


केलेल्या सामूहिक-शेतकरी-पेन्हान कायद्याच्या नियमां- 


९ 


प्रमाणे दिळे जाईल, 

१९६५ मध्ये सामूहिक शेतांना ७००० दुदालक्ष 
रूबल्सपेक्षा जास्त सरकारी कजे, १९६४ साली त्याना 
एकूण ४७०६ दरलक्ष रूबल्सची कजे मिळाली. ही 
रक्‍कम त्या वर्षांच्या उत्पादक खर्चाच्या ३८ टक्के 
आहे. त्यांचा वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या 
खर्चाचा ८० टक्‍के भाग सरकारी कर्जानी भरून निघतो. 
महत्वाच्या बांधकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या 
परत फेडीची मुद्त १५ ते २० वर्षे असते व त्यावर 
दरसाल ०.७५ टक्के व्याज आकारले जाते. अवजारे 
खरेदी करण्यासाठी दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची 
मुद्त ५ ते ८ वर्षे असते 

सस्तवार्षिक योजनेच्या पहिल्या सहा वर्षात सरकारी 
शेतीत ख्पांतर झाल्याने व एकत्रीकरणामुळे सामूहिक 
शेतांची संख्या निम्म्यावर आली ( १९५८ च्या 
अस्बेरीस ६७,६८१ व १९६४ च्या अशस्बेरीस 
३७,६१८). त्याच काळात सरकारी शेतांची संख्या 
६००२ पासून १००७५ पर्येत गेली म्हणज त्यात ६८ 
टक्कयांडी वाढ झाली. हा प्रकार कमी करणे किंवा 
पूर्णपणे थांब्रविण आवरयक आहे हे ब्रेझनेव्हने स्पष्ट 
केळे, “ सध्याच्या काळात शोतांचे एका प्रकाराचे 
दुसऱ्या प्रकारात रूपांतर करण्याच्या पद्धतीस उत्तेजन 
देणे योग्य ठरणार नाही .उल्ट सामुदायिक शोतीच्या 
दोन्ही प्रकारांची प्रसेक मार्गाने वाढ आणि भरभराट 
कशी होईल हे आपण पाहिले पाहिजे. ? आवाढव्य 
शेतांबद्दल आपल्याला असणाऱ्या प्रेमाचा क्रुशेव्हकडून 
नेहमी अतिरेक होत असे, एका ठिकाणी 
दलदल, जंगले, खराब रस्ते आणि इतर अडचणींमुळे 
एकमेकांपासून दूर असणारी १३८ खेडी एका सामूहिक 


८-2 मेडी 22 
करडगघरचिळञतऊ घर 
"“रढडटप्ा४ तड दधन 

-चकनगमकरतव््य वळ 


नवभारत 


शेतात. एकत्र केली गेली होती. ब्रेझनेव्ह म्हणतो 
त्याप्रण काही शोते इतकी अवाढव्य केली गेली की 
त्यांची देखभाल करणे अशक्य झाले. सामूहिक शेताच्या 
पर्यात आकाराविषयी (०७५ग्रापणा ४2७) करण्यात 
आलेल्या 'चतावर्षिक अहवालाचे निष्क्ष नुकतेच 
जाहीर करण्यात आले, या आणि इतर अहवालांचे 
मथिताथे पचविल्यानेतर अवाढव्य शोेतांचे अधिक 
सुकर अद्या तुकड्यांमध्ये, विभाजन होईल. अज्ी 
अपेक्षा करावयास हरकत नाही. . 


सरकारी शोते 


अगदी आतापयंत सरकारी शेतांवर काम करणाऱ्या 
अधिक्राऱ्यांची त्यांच्या पगार-पद्धतीबद्दळ वाजवी 
तक्रार होती. या पद्धतीमुळे कृष्रितज्ञ, इंजिनिअर्स आणि 
पद्चुवेद्यांच्या मूळ पगारात वार्षिक उत्पादनाचे लक्ष 
पुरे झालेनाही तर ३२० टक्कयांपर्यत कपात होई-मग 
योजनेच्या अपयद्याचे कारण वाइंट हवा हे असले तरी ते 
कोणी लक्षात घेत नसे. ह्या परिस्थितीत आता सुघारणा 
झाली आहे. एका हुकुमान्वये सरकारी शेते, कृषरि- 
विष्रयक्र धैदे आणि सरक्तारी शेती ट्रस्ट्सवर काम 
करणारा व्यवस्थापकवर्ग आणि तज्ञ यांना त्यांचे संपूर्ण 
वेतन किंबा पूर्ण मूळ पगार प्रत्येक महिन्यास मिळेल, 
तसेच नियोजित उद्दिष्टांपेक्षा जास्त उत्पादन करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांना आणि तज्ञांना वाढीव उत्पादनाच्या 
प्रत्येक टक्क्यावर बार्षिक वेतनाच्या किंवा मूळ 
पगाराच्या ०-३ टक्के जादा पैसे देण्याची तरतूद कायम 
ठेवण्यात आली आहे. हा गोंडस कायदा पुढे असे 
आश्वासन देतो की व्यवस्थापकवर्ग आणि तद्ञांना 
“ नियोजित वार्षिक उद्दिष्टापेक्षा जास्त होणाऱ्या 
विक्रीवर द्र टक्कयास वेतनाच्य़ा किंवा मूळ पगाराच्या 
१० टक्‍के बोनस मिळेल, हाच फायदा शेतमालाच्या 
नियोजित उद्दिष्टापेक्षा जास्त उत्पादन केल्यास गुरांची 
निपज करणाऱ्या किंवा शेतीच्या ( इतर ) विभागात 
काम करणारांनाही मिळेल, ”? 

नफा आणि खर्चातील 'घट यांच्याशी निगडित 
केलेले इतरही 'बोनस दिळे जातात, 

१९१९ साली सरकारी शेते अस्तित्वात आल्या- 
पासून, १९५६ साल सोडले तर, त्यांनी सतत तोटा 
सोसला आहे. १९६२ साली ७० टक्के सरकारी शेते 


१० 


अनुक्रमणिका 


तोट्यात चालत होती, व त्यासाठी ३००० ददालक्ष 
रूबल्सची अनुदाने द्यावी लागली. १९६४ मध्ये सवे 
घान्यांचे भरघोस पीक येऊनसुद्धा सरकारी दोतांना 
७६४ दरालक्ष रूवल्सचा तोटा आला. 

हा प्रकार थांब्रलाच पाहिज असा ब्रेझनेव्हचा 
निर्धार आहेः “ सरकारी' शेतांना येणाऱ्या. तोस्याच्या 
भरपाईची जंब्राबदारी सरकारवर टाकली 'जाते; - खन 
ताळेबंदाचे नियम केवळ सरकार आणि सरक्तारी शेतां- 
मधील आर्थिक संत्रंधात्राबतच धुडकावळे गेळे आहेत 
असे नाही तर सामूहिक ज्रेतांाभतही तेच घडले आहे. 
आपण भांडवलगुंतवणुकळीचे वितरण व सरकारी 
शेतांना दिली जाणारी अनुदाने ठरीव ठक्याच्या 
चौकटीत असविण्याचा जो हव्यास धरतो त्या वृत्तीचा 
त्याग केला पाहिजे. 


असा निर्धार प्रथमच व्यक्‍त होत आहे असे नाही; 
पण नध्या नेत्यांनी सरकारी शेतांची मजबूत आर्थिक 
पायावर उभारणी होण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या 
अनेक गोष्टी केल्या आहेत, नफ्याचा ४२ टक्‍के. भाग 
स्वतःकडे ठेवण्याची या शेतांना परवानगी देण्यात 
आली आहे. जाहीर केलेल्या इतर उत्तेजनांव्यतिरिक्‍त 
चकत्या नव्या खरेदी किंमतींमुळे १९६५ साली त्यांच्या 
उत्पन्नात २० ०० दुरालक्ष रूवल्सची जादा भर पडेल. 
उदाहरणाथ क्राच्या ( 1111 ) ज्या निर्जन दातांनी 
१५६४ च्या उच्चांकवर्षंसुद्धा मोठा ते'टा सोसला त्याच 


शेतांमध्ये धि 
शेतांमध्ये यावर्षी १०० दगलक्ष रूबल्सहून अधिक 


नफा मिळेल अश्नी अपेक्षा आहे. 
खाज्ञगी विभाग 

नव्या नेत्यांनी पहिळी जर कोणती गोष्ट केली असेळ 
तर ती म्हणजे खाजगी शेताच्या आकारमानावर आणि 
युराढोरांच्या खाजगी माल्कोबर जी निरथक बेधने 
होती ती उठवली, शिवाय नागरी विभागात गुरेढोरे 
गाळणाऱ्या खाजगी मालकांवर असणारा करही दूर 


ला, 
अगदी ल्हान और खाजगी शेते रशियाच्या एकूण 
लागवडीयोग्य जमिनीच्या फक्‍त ३ टक्के प्रदेश 


व्यापतात, पण गराढोरांच्या खाजगी मालकीच्या 
साहाय्याने त्यांचे एकूण उत्पादन एकूण शेतमालाच्या 
एकतृतीयांश भरते तर बाजारात पाठवला जाणारा 


संगणर्क कृत 


करुशेव्हच्या पदच्युतीनंतर रशियात झालेल्या शेती-सुधारणा 


माल एकप्रष्ठांश आहे. तात्तिकदृष्ट्या.ही शेते कायम 
ठेवणे आक्षेपाह असू केळ पण आर्थिकदृष्ट्या ती 
चाळू राहणे अत्यावश्‍यक आहे 

८ डिसेंबर १९६४ रोजी मंत्रीमंडळाने एका 
निर्णयान्वये स्टेट बँकेस सामूहिक शेतीवरील शेतकरी; 
ग्रामीण विभाग, दाहरे व उपनगरे यात रहाणारे काम- 


गार आणि नोकर याना गाई आणि कालवडी 
खरीदण्यासाठी कर्जे मंजूर करण्याचा अधिकार 


दिला. प्रत्येक कुटेंबास गाई खरीदण्यासाठी ३०० 
रूब्रल्संपर्यंत व कालबडी खरीद्ण्यासाठी १५० रूजल्स- 
पर्यंत पंचवार्षिक कज मिळू शकते. कज दिल्यानंतर 
परत फेडीची सुरवात गाईच्या बानतीत दुसऱ्या वर्षी 
व कालवडींच्या बाबतीत तिसऱ्या वर्षी होते. 


ग्रामीण जनतेस दिलेल्या इतर सवलती 

काही काळ ग्रामीण विभागांमध्ये पक्कया मालाच्या 
बऱ्याच वस्तू आणि अन्नधान्य यांच्या किंमतीवर एक 
“ जादा ग्रामीण आकार ” अस्तित्वात होता. ग्रामीण 
भागातील वितरणखचे लक्षात घेता ७ टक्क्यांचा हा 
व्यावतेक समथनीय असला तरी तो असंतोषाचे मूळ 
ठरला. २५ एप्रिल १९६५ पासून कपडे व पादत्राणे 
इ. अनेक वस्तूंवरील हा सरचाजे उठविण्यात आला 
आहे. त्यामुळे एकूण खर्च ५२० दुरालक्ष रूबल्स येईल 
असा अंदाज आहे. हा सस्चाजे ज्यांना लागू आहे 
अंशा ग्रामीण भागांतील इतर वस्तूंच्या किरकोळ किंमती 
पुढील वर्षाच्या सुरखाातीस दुरुस्त केल्या जातील. 

देशातील एकूण बीजेपेकी फक्त ४ टक्‍के वीजच 
सोव्हिएट शेतीकडून वापरली जाते. यातील २ टक्के 
वीज उत्पादनावर खे होते. असे असूनही शेतक- 
ऱ्यांना एवढ्याशा विजेसाठी नागरी ग्राहकांपेक्षा जास्त 
दर द्यावा लागतो. काही अवजञारांबाबतही असाच 
फरक आहे. नरेझनेव्हने या गोष्टी दूर करण्याचे जरी 
आश्वासन दिळे असले तरी योजनाकार इतक्या अवघड 
परिस्थितीत आहेत की ही विषमता कमी करणे पुढील 
वर्षांच दाक्य होईल : 

“ शेतीची अवजोरे, सुटे माग व साहित्य, आणि 
वीज यांच्या किंमती अश्या आखल्या पाहिजेत की 
औद्योगिक व शेतकी ग्राहकांना द्याव्या लागणाऱ्या 
किंमतीत विषमता येणार नाही, पण या उपाययोजना 


११ 


अंदाजपत्रकातील अडचणींमुळे याव्षां अंमलात आणता 
येणार नाहीत. रद्धियाच्या नियोजन खात्याने व अर्थ- 
खाल्याने हा प्रश्न पुढीलवर्षी सोड विण्याच्या . दृष्टीने 
साधन-सामुग्री जमविगे आवदय़क आहे. :? 

खुल्या ' कोलखोझ ? बाजारपेठांमध्ये शासनामार्फत 
क्रिंमेती ठरविणे बंद केळे जाईल, आणि इमारती व इंतर 
सवलतीच्या ' बांधकामासाठी ' व आधुनिकीकरणासाठी 
पैसा उपलब्ध करून दिला जाईल, या ब्राजारपेठांमध्ये 
य्रेगारे बहुतेक अन्नधान्य खाजगी शेतांकडून, सामूहिक 
शेतांच्या वाढीव उत्पादनातून आणि थोड्या प्रमाणात 
शिकारी व मच्छीमार यांच्याकडून येते. शिकारी व 
मच्छीमार जर त्यांचा माळ विक्रावयास आणतील तर 
त्यांच्यावर सट्टेबाज असा शिक्का असण्याची आता भीती 
उरलेली नाही. शेतकऱ्यांनासुद्धा रेल्वेस्टेशान्स आणि 
नदीवरील धक्क्याच्या ठिकाणी दुकाने ठेवण्यास परत 
परबानगी दिली जाइल 


संभाव्य आर्थिक परिणाम 

बर वर्षाव केलेल्या सुधारणांचे एकूण परिणाम काय 
होतील याचा ढोबळ अंदाज करणेसुद्धा कठीण आहे. 
अत्यंत अनिश्चितता असल्याने कोणाही पाश्चात्य 
निरीक्षकापेक्षा जास्त माहिती असणारे रशिंयंन अधि- 
कारीही याबद्दल सारक आहेत. उदाहरणार्थ, नियोजित 
उत्पादनांव्यतिरिक्त किंती धान्य जादा खरेदी करावे 
लागेल हे बऱ्याच अंशी पिकांवर अवलंबून रांहील, 
आणि याबद्दलची सध्याची चिन्हे तरी प्रतिकूल आहेत. 
यासाठी नवीन किंमत-कोष्टके आखावी लागतील, 
उदाहरणाथ, एखाद्या सामूहिक दोतास आपली जनावरे 
पोसण्याऐवजी तेच धान्य द्र टनामागे ५० टक्‍के जादा 
आकारं ( प्रीमियंम ) घेऊन सरकारला विकणे अधिक 
फायद्याचे ठरेळ का ? नियोजनात धरलेल्या उत्पा- 
दना व्यतिरिक्त येणाऱ्या उत्पादनावर ५० टक्‍के प्रिमिअम 
देण्याच्या योजनेमुळे बराच संघ्धे निर्माण झाला असला 
पाहिजे. कारण प्रत्येक शेतावरील त्याचप्रमाणे जिल्ह्या- 
तील सरकारी खरेदी-विक्री किमान पातळीवर आण- 
ण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय १९६५ साली शेतीसाठी 
मंजूर केटेल्या कर्जाचा एकूण आकडा आपल्याला 
माहित नसल्याने यंदा आश्वासन दिलेल्या ७००० 
दशलक्ष रूबल्सपैकी किती भाग जादा आहे हे समजणे 


नंधभरित 


अशक्य आहे. १९६४ च्या संमाधानकारक पिकांनेतर 
सामूहिक दोतांना दिलल्या दीघव ल्घु-सुदतीच्या मोठ्या 
५००० दरलक्ष रूबल्स कर्जापेकी काही भागाची 
परतफेड होईल असा योजक्रांचा कयास होता. प्रत्यक्षात 
मात्र २२५० दठालक्ष रूनबल्स एवढ्या कर्जावर पाणी 
सोडावे लागळे आहे. पूर्वा योजलेल्या ५७०० दरालक्ष 
रख्नल्स पेक्षा यावर्षींची शेतीतील सरकारी भांडवल 
गुंतवणूक जास्त होइल, 


पण आपण जर सरकारी कज परतफेडीतीलळ अमाप 
तूट ब दोतीत गुंतविलेल्या १००० ददालक्ष ख्बल्स 


जादा कर्जामध्ये काही निश्चित आकडे मिळविले 
म्हणजे, खरेदी-किंमतीच्या वाढीपायी येणारा ३१०० 
रालक्ष रूबल्सचा जादा खर्च, सामूहिक शेतीवरील 
करपद्धतीत सुधारणा केल्याने येणारी ५०० दरालक्ष 
रूबल्सची तूट आणि ग्रामीण सरचाजे उठविल्यामुळे 
येणारी आणखी ५०० दशलक्ष रूबल्सची तूट-तर 
अंदाजपत्रकातील फेर वितरणाचा आकडा ५५०० 
दशलक्ष रूवल्सपर्यंत जाइल, ह्याविरुद्ध १९६५ सालचा 
नियोजित अंदाजपत्रकी खर्च ९९,४०० द्रालक्ष रूबल्स 
आहे आणि १६५ द्रलक्ष रूबल्सची अंदाजपत्रकी 
वाढ अपेक्षित आहे. 


बोद्धागमार्थसंग्रहः 


संपादक : डॉ. पी. एलू. वैद्य एम्‌. ए., डी. लिटू, ( पॅरिस ) 

अखिल भारतीय कीर्तीचे पंडित श्री, 

समग्र वौद्ध साहित्याचे मंथन करून बुद्ध 
संदभ यांत ग्रथित केले आहेत. या ग्रंथ च्या 


पाली व संस्कृत ] 


[ मूल्य रु. २० 


*$ ४ 
वेद्य यांनी पाळी व संस्कृत अशा 


चरित्रासंबंधी व बुद्धाचे उपदेशपर 
च्या परिशीलनानें बौद्ध धमोचें वा 


| 


"या न्न््ठ 6. खग 1 अनम स्त 


हीनयान च महायान या दोन्ही बौद्ध संप्रदायांचें सदीगीण दीन होईल. विद्वान 
व विद्यार्थी या दोघांना संग्राह्य असा हा संदर्भ ग्रंथ आहे मूळ पाली ब मूळ 
संस्कृत अशा बुद्गोक्तींचा हा संग्रह आहे. क, 

याचा मराठी अनुबाद महाराष्टू राऊ 
प्रसिद्ध करणार आहे. 

बुद्धवंस, चरियापिटक, निदानकथा ल्लि 

१ ? ललितविस्तर 

चुल्ववग्ग, समंगलविलासिनी, महापरिनि ह विोगिधान मदोतधा) 


व्वाण, समन्तपासादिका दीघनिकाय 
ळी ज्झिमनि विसद्धम बोधि क [वत 
संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय ? मेज्झिमनिकाय, ३ड़मग्ग, । ी र, 

4 


मिलिन्दपव्ह, थेरगाथा, थेरीगाथा, मध्य 
र्‍ 7 मध्यमकशास्त्र, शालिस्तंब 
नावल नध पा सूत्र, समाधिराजसूत्र 
पा र्सूः कीवा या अ्रथांतीळ बुद्धचरित्र, भिक्षुभिक्लुणी शिक्षण चम 
भि्णक व सगात अशा पांच बिषयावरीळ संदभ यांत घेतले आहेत र 
मिळण्याचे ठिकाण-- | 


पाज्ञपाठशाळा संडळ 


य, साहित्य ब संस्कृति मंडळ लवकरच 


»्चा र (सातारा ) 


१२ 


अनुक्रमणिका 


| 
| 
| 
| 
| 


वार्ता च क्रोतुकवती विमला च विद्या 
... प्रसरति स्वयमेव लोके । 


संद्यःस्थिति ब अफवा 


भारत संरक्षण कायद्याच्या ३५ व्या कलमानुसार 
अफवा पसरविण हा गुन्हा आहे. आपल्या 
सीमासंरक्षणाथ आपले सैन्य उभे ठाकले आहे. युड- 
विराम अस्थिर व अल्लंत स्फोटक आहे. कोठे कशी 
ठिणगी पडेळ आणि कशाचे निमित्त होईल तो नम 
नाही. तेथे नेमके काय घडत आहे ते कळण्याचा मार्ग 
नाही, इकंडे आकाशवाणीच्या बातम्या ऐकल्या किंवा 
वृत्तपत्र वाचली तर आपली सरशी झाली आहे, 
शत्रूची बरीच हानी झाढी आहे असा दिलासा 
वाटतो. पाकिस्तानची फुशारकी ऐकली की मन चिंती 
ते वैरी न चिंती अश्ीी गत होऊन जाते. मनाची 
परयुत्सुकता, वांतैचा अपुरेपणा आणि प्रचारतंत्र थातून 
अफवांचे वेडे पीक निर्माण होते. 


युद्धकाळात अफवांना उधाण आलेळे आढळते. 
लॉर्ड ब्रीव्हरूर्कने म्हटल्याप्रमाणे “ एकदा लढाईला 
तोंड फुटले की पहिला बेळी सत्याचा ! ” अनेक प्रका- 
रच्या वावड्या उडतात, क्षणात असे, तर क्षणात तते, 
ऐकू येते. अतिरंजित, मिथ्या बार्तालापामध्ये सत्याचा. 
सुगावा लागणे अशक्यप्राय होऊन जाते. विरोधी नाग- 
रिकांच्या मनात गोंधळ उत्पन्न करणे हे युद्धप्रचार- 
तंत्राचे उद्दिष्ट असते. तेव्हा अफत्रा पसरतात कशा £ 
त्यांच्या मुळाशी कोणती प्रेरणा असते ? युद्धकाली 
अफवांना येवढे उधाण. येते, त्यांचे सत्य स्वरूप 
कोणते ? अफवा व. लोक्वार्ता यांच्यातळे साम्य 
कोणते १ इत्यादि विविचन मनृष्यस्वमावाची ओळख 
म्हणून उद्बोधक होईल, 

अपुर्‍या आधारावर उभारलेली पण लोकात घञराट 
उत्पन्न करणारी बातमी म्हणजे अफवा. “ ऐकीव ? 
आणख्याविका, दंतकथा किंवा “ थापा ” लोकवांतत 


प्रा. सौ. प्रभा हातवळणे 


लोकवार्ता आणि अफवा 


जमा होतील. अफत्रा ह्या अपुर्‍या माहितीवर 
आधारलेल्या असल्या तरी त्या सांगोसांगी झटकन्‌ 
पसरतात. सर्वतोमुखी होण्यास त्याना वेळ लागत 
नाही. याने प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहिले, ह्यांनी 
त्याला सांगितली, व त्यांनी मला, अक्शा स्वरू- 
पाची अफवा असते. तिचे दुसरे वेशिष्टय़ म्हणजे 
ही सहसा लेखनिविष्ट नसते. व प्रचार-प्रसार तोंडो- 
तोंडी किंवा. कर्णोपकणीं होत असतो, युद्धकालीन 
अफवा आणि इतर अफत्रा असे वर्गीकरण स्थूलमानाने 
होते. सपक्षाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शात्रपक्षाला 
निरुत्साही करण्यासाठी अफब्रांचा प्रसार कोशल्याने 
साधतात. पहिल्या महायुद्धात एक अफत्रा उठली होती : 
स्फोटक द्रव्यांना लागणार्‍या नेट्रोजन ग्लिसरीनसाठी 
इंग्रज सैनिकांच्या चरबीचा उपयोग जमंनीत करतात. 
या बातमीमुळे इंग्रजांचा नुसता भडका उडून गेला. 
स. १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात काडतुसांना गाईंची 
चरती वापरतात या बातमीमुळे हिंदूंच्या धमभावनेला 
जर धक्का पोहोचला होता. धर्मभेद, पक्षभेद, वर्णभेद, 
असल्या वरमांचा फायदा घेऊन नागरिकांत 
अंतस्थ कलह पेटवणे, कलागती लावणे व फूट 
पाडणे ह्या भेदनीतीसाठी अफवा फार सोयीच्या. हिंदु- 
स्थानातळे शीख असंतुष्ट आहेत, मुसलमानांना 
सावत्रपणाची वागणूक मिळते, असा प्रचार पाकिस्तान 
सतत करीत. आहे, अमेरिकेमध्ये नीग्रो व यहुदी 
लोकांविरुद्ध हुबेहूब अश्याच प्रकारच्या अफवा दुसर्‍या 
महायुद्धात पसरल्या होत्या. स० १९४२-४३ मध्ये 
अश्या अफवा ही अमेरिकेत मोठी राष्ट्रीय समस्या 
होऊन बसली होती. दात्रूचा द्वेष वाढेळ अशा अफवा 
एकीकडे व अंतस्थ एकीला व आत्मविश्वासाला तडा 
जाईल अश्या अफवा दुसरीकडे, यापेक्री दुसऱ्या वर्गा- 
तीळ १००० अफवांचे विछेष्रण केल्यावर आढळून 
आले की यहुद्यांविरद्ध ९'२"/,, निग्नोविरुद्ध २९", 
प्रशासनाविरुद्ध २१-४"/,, लष्कराविरुद्ध १९.६"/,, 


१२ 


हद: > डी जु 

"करंगंघर 'चघजचञ? 
पवन जरब 

"पनः 


नवभारत 


अक्षी त्यांची वर्गवारी आहे. आपणांकडेही वर्गी- 
करणाचे प्रमाण या प्रकास्चे असावे. प्रश्ासना- 
विरुद्ध, भारतीय मुसलमानांच्या पाकधाजिणेपणासंत्रंधी, 
संरक्षणनिधीच्या अफरातफरीसंत्रधी, लष्करी शास्त्र पुर- 
वठ्याच्या अपुरेपणावद्दळ, तर दात्रूच्या हेरगिरी संत्रेधी, 
अशा या अफवा असतात. 

काही दिवसापूर्वी नागपूरमध्ये ज्याच्या त्याच्या 
तोंडी एकच गोष्ट ऐकू येत होती ! ' अंबाझरी 
तलावाकडे जाणार्‍या दोन गुरखा सैनिकांना पोलिसांनी 
पकडले, तपासणी केल्यावर त्यांच्याजवळ अत्यंत जहाल 
विषाचा साठा सापडला. तलावात जहर टाकून 
सवे नागरिकांवर विष्रप्रयोग करण्याच! हा ह्यांचा ब्रेत 
थोडक्यात फसला. ” एका तासाच्या आत दुसऱ्याच्या 
तोंडून हीच कथा पसरली तेव्हा गुरस्ा सैनिकांचे रूपां- 
तर “बुरा? घातलेले सेनिक असे झाले. श्री. काका- 
साहेब गाडगिळांनी पेशवाईतल्या पुगेरी अफवांचे 
वर्णन केळ आहे. पुणेरी काय किंवा नागपुरी काय, 
पेशवाईतल्या काय किंवा इतर जमान्यातल्या काय, 
अफबरांचे स्वरूप सवेत्र, सव काली एकच. 


युद्धकाळात अफवांना येवढा ऊत येतो, ' यात 
आश्चय्रे नाही. जयपराजयाच्या, जीवन-मरणाच्या 
आंदोलनावर राष्ट्र असते, तेव्हा असे होणे साहजिक 
आहे. परंतु अफवा सुरू होण्यास काही लढाईंच हवी 
असे नाही. ही नित्य व्यवहारातली तितकीच नित्य जाब 
आहे, किंब्रहुना युद्धकालीन असो की सामान्य परि- 
स्थितीतील अफत्रा असो वि-छेषण केल्यास तेच मनोधम 
तिच्या मुळाशी आढळतात. 


अर्धवट आधारावरची पण सांगोसांगी झपाट्याने 
पसरणारी, असे अफबेचे लक्षण आपण पाहिले. हिच्या 
सत्यासत्यतेविषयी शंका हे तर तिचे आवश्यक आंग, 
पण हेच तिचे मुख्य आकर्षण होय. डोळे मोठे करून 
आणि हळू आवाजात सुरुवात होते की : “मी आपले 
नुसतं ऐकलं हो- खरं खोटं देव जाणे, » तेव्हा काही- 
तरी खु खुशीत चटकदार ऐकायला मिळणार म्हणून 
वाटणारी उत्सुकता “ हिज कॉक सस्पेन्स *शी बरोभरी 
करणारी असते, आकपेकता हे अफवेचे दुसरे 
लक्षण. ऐकणाऱ्याला व सांगणाऱ्याला गोडी वाटे 
अशीच ती असली पाहिजे, कोणत्या गप्पांच्या 


अडुथावर कशा प्रकारच्या गोष्टी रंगतात, त्यावरून 
कोणत्या लोकांची मने क्यात रमतात हे सहज 
समजते. गप्पांचे गुऱ्हाळ इतक्रे रसाळ का? कारण 
कोणत्यातरी मानवी मूलप्रेरणशी त्या संलम़ असतात. 
युद्धकाली पसरणाऱ्या अफबांचा संबंध जीवनमरणाशी 
असतो, तेव्हा याहून अधिक जिव्हाळ्याचा विषय 
कोणता असणार ? अनेकदा या अफत्रा भग्मूलक अस- 
तात. सन १९४५ च्या उन्हाळ्यात अँटम ब्रॉम्ब विषयी 
अनेक अफवा इंग्लंडमध्ये, अमेरिकेत, पसरल्या होत्या. 
“ अँटम बॉम्बच्या एका स्फोटामुळे सर्व पृथ्वी 
नष्ट होणार आहे, हा स्फोट लवकरच होणार आहे, 
अह्या अफवांमुळे जनता अगदी भयग्रस्त होऊन 
गेली होती. अप्टग्रहीमुळे आपल्या दे्यात सथत्र कते 
भीतीचे वातावरण पसरले होते, हे सर्वाना ठाऊक 
आहेच. र * 


भयप्रद बदंता संरक्षणाच्या मूल प्रवृत्तीमुळे निर्माग 
होतात, काम प्रेरणेतून उट्‌भबलेल्याही काही असतात, 
ती नटी आणि तो नट यांच्या नव्या भानगडीत विश्र- 
विद्यालयीन विद्यार्थ्याला गोडी वाटण्याचे कारण, ही 
प्रृत्ती. ती नटी त्याची कोणी नाही किंवा तिला 
त्याने कधी पाहिलेही नाही. तो लंबू हरद्‌ आणि ती 
नकटी लिली यांचे ' म्हणे? ( हा * म्हणे? हा अपुऱ्या 
उुरव्याचा कबुलीजब्राब समजावा ) बरंच की गूळपीठ 
जमलं आहे ! असल्या इतरांच्या भानगडीत व लफ- 
ड्यात मन रमते, त्याचे तरी मूळ कारण तेच आहे. 


कधी कधी एखाद्या-- व्यक्तीविषयी वाटणाऱ्या 
असूवेमुळे त्याभद्दढ अफवा उठतात. “' येवढा गडगंज 
पैसा त्यानं जमा केला खरा, पण कसा ते माहीत 
आहे का! अहो, “मी तर पक 12:12 
करायचा काय हा पैसा १” 


१ अशा स्वरूपात या 
ना. केलाबतात, महिला समाजाच्या अध्यक्ष 


सराबराई उच्चपदापुळे पुष्कळ नावडत्या होतात. मग 
त्यांना झालें साधं सरदी-पडशाचं दण ते काय 
आणि त्याचं अवडंबर ते केवढं ! हे बारकंस दुखणं 
बारिक तापात स्पांतरित होतं. मग हा बारका ताप 
“ त्यांना म्हणे क्षयाची भावना झाली आहे,?? असं नवं 
स्वरूप धारण करतो आणि मग “ त्यांची अगदीच 
आशा नाही '' असं शेवटी ऐकू येऊ लागत | कित्येक 


१४ 


ल विल ऱञा 


"कखगघर चचा 2025: 
दिड टण तिथदधत ळा 
रत्ठ्वडप 
> 


लोकवातो आणि ;अफवा 


लोकांच्या मृत्यूसंबंधी अफवा अश्याच तीव्र नावडीमुळे 
निर्माण होतात, “ हिटलर मेला ” ही वार्ता कितीदा 
तरी उठली होती. “ चाऊ ? भयंकर आजारी आहे, 
ही बातमी अज्शाच प्रकारची. याच्या अगदी उलट 
सुभाषचंद्र बोस जिवंत असल्याच्या कितीतरी. अफवा 
आपण मधून मधून ऐकत असतो. शैलमारी आ श्रमा- 
तील साधू म्हणजेच नेताजी, या वदंतेचा पगडा 
जनमनावर येवढा आहे की नेताजींच्या निकटवतीं 
आप्तिशांनी इन्कार केला तरीही ' येरे माझ्य़ा मागल्या ? 
प्रमाणे ही वार्ता मधे मधे डोके वर काढतेच ! वरे 
काय आहे काय नाही हे समजून घेण्यासाठी, अफवांची 
वावडी सोडतात. “ खडा टाकून पाहिला, ? या स्वरू- 
पाच्या या अफवा असतात. ज्या व्यक्तीसंत्रंधी त्या 
असतात त्यांच्या आप्तेष्टांकडून संबंधियांच्या मार्फत या 
ऐकीव बातम्यांजद्दल त्यांची प्रतिक्रिया न्य़ाहाळावयाची 
असते 

खऱ्या खोट्या गप्पा असोत किंवा संरायास्पद्‌ 
अफवा असोत, कल्पित आणि सत्य यांचे बेमाळूम 
मिश्रण त्यात आढळते. साध्या शिळोप्याच्या गप्पा 
असल्या तरी तिस्वट मीठ लावून सांगितल्या तर खमंग 
लागतात. या सत्यकल्पिताच्या अद्‌भुत रसायनामध्ये 
आणखी एक वैशिष्टय आढळते- गप्पांचे किंवा 
अफवांचे संक्षपण हे होय. प्रथम ओबडधोबड, स्थूल 
व भोंगळ स्वरूपातल्या या बातम्या वापरात अधिका- 
धिक संक्षिप्त, सुटसुटीत, नेटक्या व घाटदार बनत 
जातात. सुरुवातीला अधेवट, अपूण आणि गूढ पण 
अनिश्चित आवरणात गुरफटलेली अफवा पसरता पसरता 
निश्चित स्वरूपाची बनत जाते. कोणीतरी, कोणालातरी, 
काहीतरी व कोठेतरी अद्या सख्रूपात लपेटलेली अफवा 
अधिक निश्चित बनते. या व्यापारात ती अधिकाधिक 
संक्षिप्त होत जाते, हे लक्षण अफब्रांपुरतेचे मर्यादित 
नसून इतर कथा, वार्ता यांनाही लागू आहे, पुढेपुढे 
तर म्हणींप्रमाणे आपण त्यांचा उपयोग करू लागतो. 
वकोल्ह्याला द्राक्षे आंबट? किंवा आता पुन्हा 'पानरेत? 
६ जालियनवाला बागे'ची पुनरावृत्ती होणार कांय ! 
अश्या एकेरी शब्दात सुद्धा संपूर्ण कथेचा, वातेचा, 
किंवा अफवेंचा उलेख होऊ शकतो. सवेतोमुखी 
झालेल्या वार्तेचे किंवा कथेचे हे लक्षण आहे. 

अफवेची तुलना स्वप्नांशी होते. स्वप्नातून दचकून 
'ज्ञाग आलेल्या. माणसाला स्वप्ताबद्दल काहीतरी विस्ख- 


लित, असंत्रद्ध व विसंगत वृत्तांत सांगता येतो. पण तेच 
स्व सकाळपयेत रेंगाळळे की अधिक्र सुसंगत, तर्कबद्ध 
व सुसंघटित होते. अफतरेचेही नेमके असेच होत जाते, 
जे साधे,'दुवे अपुऱ्या पुराव्यापुळे खिळखिळे राहिलेले 
असतात ते वापरात प्क्क्रे होत जातात वब हे होत 
असता ती अधिकाधिक संक्षिप्त होत जाते. 

: .संक्षपणाच्या या व्यापाराबरोबरच कळत न कळत तिचे 
दुसरे लक्षण, रूपांतर प्रगट होत जाते. गुरखा सैनिकांचे 
रुपांतर बुरःवा- घातलेला सेनिक, असे ख्पांतर झल्यावर 
ती अफवा अधिक स्पष्ट, अधिक लक्ष्यवेधी होते. एखा- 
द्याची निंदा हे इप्सित असेळ तर ती अफवा अधिके 
वापरामुळे जीवघेणी, बोचक होत जाते. घासून घासून 
पाते जसे अधिक धारदार बनते, तशी वापरून बापरून 
अफवाही अधिक्र घारार बनत जाते. 

जसे व्हावे अज्ञी आंतरिक इच्छा असते, तसेच 
झाले आहे, असे माणसाला वाटू लागते. “मनी वसे ते 
स्वप्नी दिसे ' हे केवळ स्वपतापुरतेच मर्यादित नाही, 
व्यवहारातल्या इतर बाबींनाही ते लागू आहे. फ्रोइडने 
स्वप्नांचे विश्ेप्रण करताना या गोष्टींवर बराच भर 
दिला. आपल्या सुप्त इच्छा (ज्यांच्या जागरतावस्थत 
आपण इन्कार करू ) त्या स्वप्नात प्रगट होतात. 
अफवांव्रद्दळहही हेच खरे आहे. स्वपक्षाने विजय 
मिळवावा या तीत्र इच्छेमधून कुठेतरी विजय 
मिळवल्याची वार्ता निर्माण होते. आणि साथीच्या 
रोगाप्रमाणे तिचा झपाट्याने प्रसार होतो, आपल्या 
इच्छेचे आरोपण आपण या वार्तांमार्फत करीत असतो. 
हळूहळू त्यांना सत्य मानू लागतो. मात्र प्रत्येक 
अफेवेच्या मुळाशी आपली सुप्त इच्छा असते असे 
नाही. त्यांच्या मुळाशी दुसराही मनोधम असू 
दकतो. दातरूचची घूळदाण झाली, आपल्य़ा सैन्याने 
अतुल पराक्रम केला, अक्का वातामुळे स्वपक्षाचा 
उत्साह व चेव अल्यकाळपर्येत कायम राहिला तरी 
असत्याच्या ढिसूळ पायावर त्याची उभारणी असल्या- 
मुळे अल्लेरीस होणारा भ्रमनिरास अधिक टदुस्बदायक 
होतो. याचे प्रत्यंतर हिटलरी प्रचारामुळे सव जगाला 
मिळाले. 

अफवांचे आणखी एंक लक्षण म्हणजे त्यांचे अल्प- 
जीवित्व, वळवाची सर पडता पडता थांबते, तशी 
अफवा पसरता पसरता मध्येच एकदम विरते, नेहमीच 
असे असते. असे नाही. शोल्मारिमहाराज म्हणजे 


ह: ८: अ 
"करखगघरचिघ्नचञ, 


प त४ सरव 
तड*४च््च क 


१५ 


नवभारत 


नेताजीच अश्या प्रकारची अफवा दीधे काळ तग 
धरून असते. पण अफवा फार थोडावेळ टिकतात. 
अफवांचे हे वेडे पीक भरमसाट क्षणजीबी आहे. 
नेमक्या बातमीच्या अभावी अफवा 'फेलावते. 
निश्चित बातमी पुराव्यानिशी मिळाली की अफ्वेच 
कार्य संपते, म्हणजे पसवल्यावर केळ जशी मरते, 
त्याप्रमाणे निश्चित बातमीचा जन्म झाला की. अफवा 
मरते. वार्ता अर्धवट, अपुरी व अनिश्चित आहे. 
म्हणून तर अफवेची फुशारकी. शरदचे व लीलीचे लय़ 
झाले की त्यांच्या प्रेमासंत्रंधीच्या अफवांची सद्दी 
संपली, आता त्या युगुलासंत्रंधी अफवा पसरल्या तर 
वेगळ्या क्षेत्रातल्या. आज इंडोनेशियातील अंतस्थ 
राजकीय परिस्थितित्रह्ळ अनेक प्रकारच्या वावड्या 
उडत आहेत. कारण बातमी अपुरी मिळते. नक्को 
काहीच कळत नाही. मागच्या महायुद्धात उलटसुलट 
अनेक अफवांचे पेव फुटून त्यापायी जनता अगदी 
जेरीस आली होती. 
अफवा नेहमीच वुद्धिपुरस्तर फेडावतात असे नाही. 
त्या जाणुनबुजून पसरविल्या तर त्यांच्यामागे विशिष्ट 
हेतु असतो, शतुपक्षाने सहेतुक पेरेल्या अफत्रा असंत 
हानिकारक ठरतात. विशेषतः युद्धजन्य परिस्थितीत या 
भावनांना धक्का देणारे अते अफवांचे स्वरूप अस- 
ण्याचा संभव फार असतो. काडतुसांना गायीची चर्नी 
लावली असे ऐकले मात्र, मग ते खरे असो की खोटे, 
त्यामुळे केवढा असंतोष आणि द्वेष पसरला_!! किती 
त्वेधाने शिपाई लढले | इत्यादि प्रकार ठाऊक आहेतच. 
आपल्या सेन्याला पुरेसे वसन प्रावरणही नाही असे नुसते 
ऐकले मात्र, अंगाचा थरकाप होतो 1 मन संभ्रमात 
पडावे, आत्मविश्वास कमी व्हावा, अंतस्थ कलागती 
वाढन ञेत्रनाव वाढावा, या हेतूने प्रतिपक्ष मुद्दामच 
काही अफवा मोठ्या कोदाल्याने पेरीत असतो. अफवा 
पसरविणे हे प्रचारतंत्राचे एक अवइ्यमेव अंग झाले 
आहे. लढाइूंच्या तंत्रात ते एक प्रभावी आयुध आहे. 
म्हणून अफब्रा पसरू न देणे आपले कर्तव्य आहे. अफ' 
बांच्या साहाय्याने फोडा-झोडा हे अंतस्थ कलागती- 
साठी नाझी तंत्राचे पहिळे सूत्र होते, घञरार व संभ्रम 
“ हे * दुसरे सूत्र. 
नागरिकांचे कर्तव्य 
आपले सरकार आकाडवाणीवरून, भित्तिपत्रकांद्रारे, 
हत्तपत्नांसाफेत सावधगिरीचे इशारे देत आहे, अफवा 


१६ 


पसखू नका, “ निष्काळजीपणे काही बोळू नका. ” ही 
शिकवण आमजनतेस देण्यासाठी अनेक क्ल्प्त्या व 
योजना आखल्या ' आहेत. अनेक घोषवाक्ये रूढ 
झाळी “ ओोलाळ तर नाझ होईल' , ' जिभेला लगाम 
छावा, ? ' शात्रेचे कान लांब आहेत ? अशी अनेक 
घोषवाक्ये तयार झाली आहेत. 

“ झिपू युअर लिपू अँड सेव्ह ए रिपू ” हे घोष 
वाकय दुसर्‍या महायुद्दात अमेरिकेत फार'प्रभावी झाले 
होते. 


घोडदौडीच्या गतीने धावणाऱ्या व झपार्याने 
पसरणाऱ्या या अफवा कावूत ठेवणे हे अत्यंत 
आव्यक आहे. नेमक्‍या बातमीच्या अभावी अफवा 
पसरते, तेव्हा पुरेशी व संपूण बातमी द्या हे 
म्हणणे ठीक आहे. सेन्याची हालचाल, शास्त्राच्या 
घुखठ्याच्या जागा, सेन्याचे आक्रमण या गोष्टीं- 
संबंधी मोन आवड्यक असते. तेव्हा गुप्तता राखणे 
हे अपरिहार्य आहे, जनतेला अपुऱ्या बातमीमुळे वाट- 
णारी उत्सुकता हीही अपरिहाथे आहे. पण अपुऱ्या 
बातमीवर संतुष्ट रहाण्याचा धडा शिकणे आवश्यक 
आहे. अफवांना वाव न देण्यासही शिकले पाहिजे. 
लष्करी गुपिते साभाळण्यास शिकले पाहिज, £ “ काल 
राती > ८ कडे ८० रणगाडे जाताना मी पाहिठे 

किंवा “ उद्या सैनिकांची एक स्पेशल येथून निघणार 
आहे, ” या बातम्या कळल्या तरी त्यांचा प्रसार करणे, 
रावहल बोलणे धोक्याचे असते. माहीत नाही, 
त तर ओोळू नकाच; पण जे माहीत आहे, तेही 
पोटातच राहू द्या; ओठांप्रत त्याची मज येऊ 
दऊ नका, ही दिकवणूक दुसऱ्या महायुद्धात इंग्लं- 
डच्या, अमेरिकेच्या इतकी अंगवळणी पडली होती 

लढाईतल्या कितीतरी अधिकृत बातम्या केंवळ 
अफबा असतील म्हणून तेथील जनता ल्ांच्यावर 
विश्वास ठेवीनाशी झालीं होती, हेरगिरीपासून सावध 
राहण्याची ततरता इतक्या थरापर्यंत गेली होती की 
सर्प झुड्पामागे आणि प्रत्येक बिछान्याख्राली कोणी 
हेर दडी देऊन बसला आहे, अशा समजुतीने ते वावरत 
असत, अफवा आटोक्यात ठेवण्यासाठी अमेरिकेत 
केळेळे आणखी काही प्रयोग लक्षात घेण्यासारखे आहेत. 
कोणतीही अफवा किंवा अफवेसंतंधी प्रश् * अफवा केंद्रा? 


संगणकीकृत 


लोकवरातो आणि अफवा 


कडे पाठविण्यास सांगितळे, नंतर त्या पडताळून पाहणे, 
तत्सेबंधीची माहिती देगे आणि त्यामागील पार्श्वभूमी 
स्पष्ट करून सांगणे, त्यांतील सत्य किती, काल्पनिक 
काय, याची जाहीर चर्चा या अफवाकेंद्राने वतमानपत्रा- 
तून चालविली. ही कल्पना इतकी लोकप्रिय झाली आणि 
उपयुक्त ठरली की ४० वृत्तपत्रांनी “ अफवा केंद्रे ” 
आपापल्या पत्रात सुरू केली. राजकारणी, मुत्सद्दी व 
मानसक्यास्त्रज्ञ यांच्या सछ्याने यातीळ चर्चा येऊ 
लागल्यामुळे दका कुडांका, त्यांचे विचार, त्यांच्या 
इच्छा, आकांक्षा व सर्वसाधारण लोकमत याचा अंदाज 
सरकारला येऊ लागला, दात्रच्या कुरापती, खोड्या 
व मिथ्या बार्तारोपण यांची कढ्पना होत गेली. 
अफवाकेंद्रात येणाऱ्या काहींचे स्वरूप अस होतेः - 

अफवा : देशातील काही अल्पसंख्यांक ( ज्यू, 
कॅथॉलिक इ० ) अमेरिकेशी राजनिष्ट नसून ते बंड 
करणार आहेत, सरकार ताब्यात घेणार आहेत, ळाक- 
रात भरती होण्यास ते नाराज आहेत, 

उत्तर- यात सत्याचा एक अंशदेस्रील नाही. 

प्रश्न- जातीय अफवा किती धोक्याच्या असतात १ 

उत्तर- अमेरिकेत प्रसरित होणाऱ्या अफवांत सर्वांत 
हानिकारक व विधातक अफत्रा जातीय आहेत, जातीय 
अफवा पसरवणारा कारखान्यांत स्फोट करणारापेक्षा 
जास्त हानिकारक ठरतो, लोकशाहीला त्यामुळे धोका 
पोहोचतो 

प्रत्येक वस्तीमधून अफत्रा मिळविण्यासाठी काही 
अधिकारी फिरत असत, टॅक्सी ड्रायव्हर, न्हावी किंवा 
दुकानदार, यांच्या कडून अफवा भरपूर ऐकू येतात 

परंतु या सवापेक्षा देखील अधिक कोतुकास्पद, 
अधिक आश्चर्यजनक घटनेचा उल्लेख ९ ऑगस्ट 
१९४५ च्या बॉस्टन येथील “ग्लोब ” मध्ये आला 


होता तो वाचून आपण अगदी थक्क होऊन जातो.' 


बायरन प्राइस या सेन्सारज्िपच्या डायरेक्टराने युद्धा- 


तीळ सर्वात गुप्त रहस्य कसे साभाळले £ म्हणून ळेख 
लिहिला. ् 
अँटमब्रॉबच्या शोधासंत्रंधीचे हे रहस्य कसे. 


सांभाळले, त्याची माहिती त्यात आहे, ध्वनिक्षेपणकेंद्रे, 
वृत्तपत्रे, ग्रेथप्रकाशक यांची प्रशंसा पण केळी आहे, 
वृत्तनियेत्रणाच्या स्वेच्छायुक्त सहकार्याने २०,००० 
वृत्तकेंद्रे, ११००० साप्ताहिके, २००० देनिके आणि 


हजारो ध्वनिक्षिपण केंद्रे, याव्यतिरिक्त बिद्यापीठीय .वृत्तं- 


पत्रे व अनेक ग्रेथप्रकाराने, यापैकी कोठेही गाफिलपणा 
झाला असता तर हे रहस्य शात्रूच्या हाती जाण्याचा 
संभव होता. सर्वाना वृत्त नियेत्रणाधिकाऱ्याने इश्यारा 
एंकदाच दिला. होता. पण शिस्तबद्ध नागरिकांनी तो 
आदर्शरीतीने पाळला, आपले राष्ट्र-प्रेम त्यानी. अशा- 
प्रकारे व्यक्त केले. त्याचा इशारा असा होताः “ नवीनं 
किंवा गुत्तशास्त्रांसेत्रंधी, दास्त्रप्रयोगासंभधी कसलीही 
बातमी प्रसिद्ध होऊ नये. 

ह्या योजनेत लक्षावधी लोक गुंतळे असताही गुप्तता 
छान पाळली, अणु केंद्रे तीन बांधली, सवालास्त्र सुमार 
कामगार रात्रठे. अनेक विद्यापीठांतील प्राध्यापकांनी 
तेथे काम केल, तरी कुठेही ह्या प्रकल्पाची खबर 
:< प्रकट ? झाली नाही. 

काही दिवतानंतर दुसरा आदेश अधिकाऱ्यांनी 
दिला. रेडिअम, रोडिओ अँक्टिव्हिटी, पोलोनियम, 
युरेनियम ... -.. इत्यादिवद्दळ बातमी छापावयाची 
नाही. कारग अणुकेंद्रात तयार झालेल्या अस्त्रांची 
वाचणी सुरू झाली होती, जथे जेथ हे चाचणी प्रयोग 
केळे तेथील हजारों नागरिकांनी ते पाहिळे असले 
पाहिजेत. तरीही हे “ रहस्य ” बाहेर फुटले नाही हे 
विशेष नव्हे का ? दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिश अधि- 
काऱ्यांनी एक रहस्य राखण्यासाठी एक ' लोणकडी ? 
पंसरंविळी, तिला शास्त्राचा आधार घेतला, तिच्या 
आधारे आहार सुधारला आणि आपले गुपित कोणास 
कळू दिले नाही. “ रडार “चा शोध लागल्यामुळे 
ब्रिटिद्या वैमानिक काही पराक्रम गाजवीत होते. पण 
६ रडार 'चे श्रेय हुशार अधिकाऱ्यांनी गाजरांना दिले. 
गाजरात “ केरटीन ” नामक द्रव्य आहे, त्यामुळे 
वैमानिकांची नजर अधिक तीक्ष्ण होते. हवाईदलात 
गाजरांचा आहार सुद्दाम सुरू केला आहे इत्यादि 
अफबा- त्यावेळी हे शास्त्रीय “सत्य? होते-पसरविल्या . 
आता बर्‍याच वर्षानी “ कॅरटीन”चा परिस्फोट झाला. 
पण आपल्याही आहारात गाजरांचा खास प्रवेश ह्या 
अफत्रेमुळे झाला |! | गाजरे थोर ठरली, 
.-अफत्रा फेलावण्यात किंबा त्या फेलावू नयत म्हणून 
इंतर देशांनी काय केळे ते थोडक्यात सांगितले, 
“ अफवा ” वाटेलतशा पसरू नयेत म्हणून योग्य ती 
खत्ररदारी घेतली नाही तर अफवा आपणावर अधिकार 
गाजविल्यावाचून रद्दाणार नाही, म्हणून-- 
1) 2. ५... सातव घान !.. 


न, भा. ३ 


अनुक्रमणिका 


शड 


-करखगघलचिछनसज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रा. जी. डी. बधेमाने 


सोळाव्या शतकातील जेन मराठी काव्य! 
व ४२ 
जसाधररास $। (काव्यपरिचय) 


(१) सोळाव्या शतकातील साहित्यकृती 

पुणे विद्यापीठातील मराठी विभागाचे प्रमुख 
डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांनी संपादित केलेल्या ' महाराष्ट्र 
सारस्वता ' ची पाचवी. आवृत्ती चाळत असता 
* सोळाव्या शतकातील आणखी कांही कवी ' या 
पृष्ठक्रमांक ८०० वरील प्रकरणाकडे माझे लक्ष गेले. 
प्रा. सुभाषचंद्र अक्कोळे, प्रा. डॉ. जोह्रापूरकर यांनी 
अत्यंत परिश्रमपूर्वक संपादिलेल्या ग्रंथांना ' जैन 
पंथीयांचे वाडमय ' या सदरात डॉ. तुळपुळे यांनी 
स्थान देऊन आपल्य़ा सहिष्णुवृत्तीचे जे आविष्करण 
केळे आहे ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे मला वाटते. 
कमळाने उमलावे व भ्रमराने आस्वाद घ्यावा, कवींनी 
रसपुर्ण काव्ये लिहावीत व रसिकांनी त्यांचा आस्वाद 
घ्यावा, रत्नाने खाणीत जन्म घ्यावा व त्याला पैलू 
पाडून रिल्पीने त्याचे सौंदर्य वृद्धिगत करावे हा निसर्ग- 
नियम आहे. या नियमाला अनुसरून डॉ. तुळपुळ्यांनी 
मराठी झ्ारदेच्या दरबारात कवी मेघा, नागो आया, 
दयासागर, वीरसागर, इत्यादी कवींना स्थान देऊन 
त्यांचा गौरव केला ही अत्यंत उचित अज्नीच गोष्ट 
झाली आहे. मराठी ही भारतातली एक प्रगत भाषा 
असून त्यातील प्राचीन वाडमय तर अत्यंत समृद्ध असे 
आहे. प्राचीन मराठी साहित्याचा आणि धर्माचा 
अत्यंत जवळचा असा संबंध आहे. धर्मपंथांच्या 
आश्रयानेच मराठी साहित्याचा उद्गम आणि विकास 
झाला आहे. या साहित्याची निमिती करणारे लोक 
प्राय: संन्यस्त वृत्तीचे साधुपुरुष होते. प्राचीन धर्म- 
ग्रंथातील अध्यात्म, तत्त्वज्ञान याशिवाय सर्वसामान्य 
लोकांची मने उन्नत होणार नाहीत याची कल्पना 
वरील संतकवींना असल्याने त्यांनी आपल्या काव्यात 
तेच सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु वरील अध्यात्म 
सस्छृत भाषच्या कडीकुलुपात असल्याने सामान्य 
जनत्तेसही त्याचा बोघ व्हावा म्हणून त्यांनी ते मराठी 


भाषेत आणून फार मोठे कार्य केळे आहे. लोक- 
कल्याणाची तीव्र तळमळ व प्रबल कवित्वशक्‍्ती 
यामुळे संतांनी निमिळेळे वाडमय शिव आणि 
सौंदर्य यांच्या कसोटीलाही पुर्णपणे उतरते. वारकरी 
पंथ, महानुमाव पंथ, दत्तसंप्रदाय, नाथपंथ आणि 
रामदासी संप्रदाय या पाच धर्मपंथीयांचे वाडमय 
आतापर्यंत मराठी भाषिकांना उपलब्ध झाले आहे. 
त्यांनी केलेली साहित्यसेवा थोर अशीच असूनत्या त्या 
धर्मपंथातील लेखक-कवींना ' महाराष्ट्र सारस्वता'च्या 
रूपाने मराठी शारदेच्या दरवारी उचित असे 
स्थान मिळाले आहे. मराठी भाषेची उत्पत्ती, विकास 
पहात असताना अनेक जैन कवींचा मधून मधून उल्लेख 
तेवढा दिसतो. मराठी भाषा ही ' जैन महाराष्ट्री ' 
पासून निर्माण झाली असे डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांनी 
“ यादवकालीन मराठी भाषा * या विद्ठन्मान्य ग्रंथात 
सप्रमाण सिद्ध केले आहे. ' हे चावण्डरायें करवियलळें ' 
हे मराठीतले पहिले वाक्य तर म्हैसूर राज्यातील 
श्रवणबेळगोळ येथील विज्वालकाय जैन मर्तीच्या- 
गोमटेश्‍वराच्या- चरणावर कोरलेले आढळून येते. 
इतर पंथीयांनी मराठी भाषेत लेखन करून सरस्वतीची 
उपासना केलेली असताना मराठी भाषेशी प्रथमपासून 
संबंधित असलेले जैन मागे का असावेत असे कोडे 
मराठीच्या अभ्यासकांना पडे. पण अलीकडे जे संशोधन 
झाले आहे त्यावरून जेनांनी देखील मराठीत 
साहित्यसेवा वजावली आहे असे आढळून आले आहे. 
अलीकडे उपल्ब्ध झालेल्या सोळाव्या शतकातील 
अश्लाच एका जेन साहित्यकृतीचा- जसोधररास- या 
काव्यग्रंथाचा- परिचय करून देण्याचा अल्पसा प्रयत्न 
या लेखात केला आहे. मराठीतील ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, 
साहित्यिकांनी वरील काव्यकृतीकडे अवधानपूवेक 


आपुलकीने पाहिले तर या लेखाचा हेतु साध्य झाला 
असे मी. समजेन. 


१८ 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


जसोधररास 


(२) कळिमळनाशिनी कथा 

बारामती महाविद्यालयातील मराठीचे प्राध्यापक 
श्री. सुभाषचंद्र अक्कोळे यांनी चार-पाच वर्षापूर्वी 
सोळाव्या शतकातील कवी मेघाविरचित ' जसो- 
धररास ' या काव्यग्रंथाचे परिश्रमपूवेक संशोधन केले 
आहे. दीडशे पानांचे हे मराठी काव्य अत्यंत रसपूर्ण 
असून पंडित मेघराज किंवा मेघा या कवीने सोळाव्या 
शतकाच्या पूर्वार्धात ते रचिले आहे. ज्ञानेश्‍वर, एकनाथ, 
रामदास, मोरोपंत, मुक्तेश्वर इत्यादी संत व पंडित 
कवींनी काव्यनि्मितीचा जो हेतु उराशी बाळगला 
होता त्याच हेतूने प्रेरित होऊन पं. मेघाने ' कळिमळ- 
नाशिनी * धर्मकथा सांगितली आहे. वाणीत काव्य 
चांगले, काव्यात रसपूर्ण काव्य सरस आणि रपसपूर्ण- 
काव्यापेक्षाही अध्यात्माचा किवा परतत्त्वाचा स्पर्श 
झालेले काव्य श्रेष्ठ अश्ी ज्ञानेश्‍वरांची श्रेष्ठ काव्या- 
संबंधीची कल्पना होती, याच कल्पनेने प्रेरित होऊन 
पं. मेघाने जेन साहित्यात महत्त्वपू्णे स्थान पावलेली 
यशोधराची कथा आपल्या काव्यासाठी निवडली. 
पं. मेघराज म्हणतो, 


आता सांघेन धर्मकथा । जरि स्याहणा होईल श्रोता 

रज सांडौनि निज घेतां । सुपु जैसा | 

ऐंसा होईल श्रोता । तरि सांगैन घर्मकथा 

निज आणि परहिता- । कारणें देखा ॥ 

संस्कृत, प्राकुत, अपभ्रंश, कन्नड, तामीळ, हिंदी, 
गुजराती इत्यादी जेन ग्रंथात काव्यरूपाने अवतरलेली 
यश्योधराची सुप्रसिद्ध कथा आपल्या काव्यासाठी 
निवडून तद्वारा धर्माचे माहात्म्य ठसविण्याचा प्रयत्न 
कवी मेघराज याने केला आहे. मेघराज हा जसा 
पंडित होता त्याप्रमाणे तो आध्यात्मिक वृत्तीचा 
श्रेष्ठ कवी होता. अध्यात्म, पांडित्य, आणि कवित्व 
यांचा दुभिळ संगम त्याच्या ठिकाणी झाला होता. 
जसोधररासाचे रसग्रहण करताना आपल्याला वरील 
तिन्ही गुणांचा प्रत्यय येतो. 


(३ ) आख्यान काव्य 

“ जसोधररास ' हे आख्यानकाव्य असून त्यात 
यशोधराची कथा प्रभावीरीत्या सांगितली आहे. 
आख्यान हा कथांत्मक काव्याचा महत्त्वाचा प्रकार 
होय. मराठीत रामायण, महाभारत वं पुराणे यातील 


१९ 


कथांवर अनेक आख्याने रचण्यात आली असून ती 
बहुतेक धार्मिक हेतूने लिहिण्यात आली आहेत. जेनांनी 
देखील संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश भाषांत इ. स. 
पाचव्या शतकापासून अनेक आख्याने लिहिली असून 
* जसोघररास ” हे सोळाव्या शतकातले मराठीतले 
सुमारे ११०० ओव्यात रचलेले आख्यानकाव्य आहे. 
आख्यान म्हणजे केवळ कथाही नव्हे व केवळ काव्यही 
नव्हे. कथात्मक कवितेचा, हा प्रकार असल्याने कथा 
व काव्य या दोन्ही दृष्टींनी त्याकडे पहावयाचे असते ! 
लघुकथेप्रमाणे त्यात एखादा प्रसंग महत्त्वाचा व 
केंद्रित असून इतर अनेक प्रसंग केंद्रवर्ती प्रसंग परिपुष्ट 
करण्यासाठीच योजीत असतात. वाचकांच्या मनावर 
एकच एक संस्कार उमटविणे हे जसे लघुकंथेचे कार्य 
असते त्याप्रमाणे आख्यानकाव्यातील सर्व प्रसंगातून 
एकच सलग व स्वयंपूणे कथानक आकारास यावे 
लागते व त्याचा मनावर एकमेव परिणाम व्हावा 
लागतो. या दृष्टिकोनातून आपण जसोधर किवा 
यशोधर कथेकडे पहाणार आहोत. 


(४ ) जसोधररासाची कथा: 


प्राचीन आर्यांनी यज्ञसंस्थेला महत्त्व दिल्यामुळे 
आपल्या सकल कामना पुर्ण करण्यासाठी मोठमोठे 
यज्ञ केले जात व त्यात अनेक पद्ूंचा बळी दिला जाई. 
यज्ञातील या हिंसेला जैन व वौद्ध यांचा जबरदस्त 
विरोध झाल्यामुळे यज्ञसंस्थेला व वैदिक धर्मालाही 
ओहोटी लागू लागली. ती थांबविण्यासाठी . वैदिक 
विद्वान माधवाचार्यांनी यज्ञप्रसंगी होणार्‍या हिसेच्या 
ऐवजी जर तांदुळाच्या पिठाचा पशु बळी दिला तरी 
चालतो अशी सुधारणा केली. यशोधर काव्यात अश्या 
पश्षुबळीचा निषेध केला आहे. प्रत्यक्ष प्राणिवध नाही 
केला तरी प्राणिवघाची इच्छा किंवा अभिलाषा 
घरून निर्जीव प्राण्याचा बळी दिला तरी पद्युवधाच्या 
हिसेतून मानवाची सुटका होत नाही हे पंडित मेघा 
या कवीला दाखवावयाचे आहे. हिसाचार केल्यामुळे 
यशोधर राजा व त्याची आई चंद्रमती यांना कोणती 
दुःखे भोगावी लागली हे सांगून जीवनात अहिसेला 
किती महत्त्व आहे हे त्याने स्पष्ट केले आहे. 


भरतखंडातील राजगृह नगरीत या कथेला सुरुवात 
होते. तेथे मारिदत्त नावाचा राजा असतो. त्या नगरीत 


उदड 


"कलग निघळपन 
वी. - र्‌ बशा” 


कफळफफ४क्ि 
2 ८8 


नवभारत 


कालिमातेचे-चंडमारीचे- देवालय असून त्या देवीच्या 
उत्सवाच्या वेळी एक दांभिक भैरव जोगी येतो. त्याच्या- 
कडून राजाला आकादगामी विद्या घेण्याची इच्छा 
होते. त्यासाठी भैरवाच्या आज्ञेप्रमाणे प्रत्येक जीवांच्या. 
जोडप्यांचा चंडमारी देवीपुढे वळी देण्यास तो तयार 
झाला. मं दिरात देवीच्यापुढे बळी देण्यासाठी कोंवडा- 
कोंवडी, वकरा-बकरी, मोर-लांडोर, चिमणा-चिमणी 
अशी पशुपक्षांची जोडपी जमविली .होती. राजा 
मारिदत्ताने मानवी तरुण जोडप्याचा चंडमारीस 
वळी देण्याचा विचार केळा व तसे सुंदर मानवाचे 
जोडे वघासाठी पकडून आणण्याची कर्मचाऱ्यांना 
आज्ञा दिली. राजाचे कर्मचारी शोधास निघाले 
असता सहजाचार्याच्या संघातील नव्यानेच दीक्षित 
झालेल्या अभयरुचि व अभयमति या बहीणभावांवर 
त्यांची दुष्टी गेली. त्यांनी त्यास पकडून चंडमारीपुढे 
उभे केले. मरणाच्या दारात उभे असूनही आपली 
मानसिक शांती ढळू न देता मोठ्या आनंदाने व 
हसतमुखाने उभी असलेली संन्यस्त बहीणभावंडे 
पाहून राजास आइचर्य वाटले. त्यांच्या हत्त्येसाठी 
बाहेर काढलेली तलवार म्यान करून मोंठ्यां जिज्ञासेने' 
त्याने त्यांचा इतिहास विचारला. 

अभयरुचीने सांगितलेली कथा अशी : माळेव्यातील 
उज्जैन नगरीचा राजा जसौध व राणी चेंद्रमती यांना 
जसोधर (यशोधर) नावाचा मुलगा झाला. त्याचे 
अमृतमती नावाच्या एका सुंदर राजकन्येशी ल्ग्न 
झाले. त्यांना जसोमती नावाचा मुलगा झाला. जसोधाने 
जसोधरावर राज्यकारमार सोपवून संन्यासदीक्षा 
घेतली. जसोधर आपल्या अंमृतमती राणीसह सुखाने 
काळ घालवींत असता एके दिवशी पहाटे राणीने 
राजवाड्यातींल कुबड्या माहुताळा मधुर स्वराने 
गाताना ऐकले. त्या मधुर गाण्याने ती त्यावर भासवत 
झाली. माहुत कुबडा व कृष्टरोगी होता, तरीपण 
ती मूर्ख राणी त्याच्या प्रेमात सापडून त्याच्याशी 
रममाण झाली. हे राजाच्या लक्षात येताच जण 
त्याच्यावर वज्राघात झाला. राज्यकारभाराचा त्याग 


करून संसारविरक्‍्त होण्याचा त्याने विचार केला. 


आपल्या मुलावरील हें संकट जाणन राजमातेने- 
चंद्रमतीने- चंडमारीलां पशूचा बळी देण्याचा उपदेश 


केला. राजा जैनघर्मी असल्याने पशुवळी देण्यास तो 


२० 


तयार होईना. शेवटी आईच्या आग्रहास्तव तांदुळाच्या 
पिठाचा पश्रू करून चंडमारीस वळी देण्याचे ठरविले. 
तेथून दु:खषरंपरा चालू झाली. अमृता राणीस आपल्या 
दुर्वेतनाची वार्ता जसोधराळा व राजमातेळा कळल्याचे 
समजले. ती त्यांचा द्वेष करू लागली. त्याचा परिणाम 
तिने त्यांना विष घाठून मारण्यात झाला. यानंतर 
जसोधर. व राजमाता चंद्रमती यांनी लागोपाठ 
सात भावांपर्यंत प्षुपर्थायात जन्म घेऊन दु:ख भोगले. 


"याप्रमाणे तांदुळाच्या पिठाच्या कोंवड्याचा वघ 
केल्याने आम्हाला त्या कर्माची फळे म्हणून सात 
भवांपर्यंत प्युपर्याय घारण करावे लागले व अनेक 
प्रकारची दु:खे सहन करावी लागली. अर्थात्‌ प्रत्येक 
प्राण्यावर येणारी संकटे त्याच्या पूवकर्माची फळे होत. 
आमच्या पुर्वसंचित कर्माचेच हे फळ असल्याने आम्ही 
आताच्या संकटास भीत नाही. हे सारे अज्ञानाचे 
दृश्य पाहून आम्हास हसू आले, ' अभयरुचीने त्याचा 
वध करण्यास सज्ज झालेल्या मारिदत्तास सांगितले. ' 


ही कथा ऐकल्यानंतर मारिदत्ताचा अहिसाधर्माकडे 
कळ झाला. त्याने अहिसा धर्माची दीक्षा घेतली व 
गावात यापुढे कोणीही चंडमारीस वळी देता कामा 
नय अशी ख्वाही फिरविली. देवतांच्या पूजेचे स्वरूप 
वेदडून ती विकषुद्ध स्वरूपाची केली. याप्रमाणे अहिसा- 
भैमाचि महत्त्व या कथेच्या द्वारे दाखविण्यात आले 
अपून जसोबर्‌ व अमृता या दोन पात्रांवरच अखेर- 
पयत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. 


(५) अरसिकेपु कवित्वनिवेदनम्‌ 

याप्रमाणे अनेक नाट्यमय प्रसंगांनी भरलेले हे 
आख्यान आहे. कथानिवेदनाच्या साक्षात, प्रतिबिब, 
अनुलोम 'व॑ विळोम या ज्या चार पद्धती आहेत 
त्यापकी प्रतिबिब व विलोम पद्धतींचा पंडित मेघाने 
उपयोग केला आहे. यातील कथा कवी स्वतः सांगत 
नसून त्यातील पात्रांकरवी त्याने ते काम पार पाडले 
आहे. कथेच्या अताकडून उगमाकडे चाललो आहोत 
अशी तिची रचना आहे. चंडमारीच्या देवळात बलि- 
दानासाठी उभा असलेला अभयरूची या काव्यग्रंथातील 
कथा मारिदत्तास सांगतो आहे अशी या काव्यग्रंथाची 
सुरवात आहे. तो म्हणतो : 


उड) 


त. 


"कखगघमचिछजसज) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


जसोधररास 


रावो जसोधरुं आणि । चंद्रमति त्याची राणी 
तेही पिठाचे कुकडे म्हणोनि । देविपूजा केली 
तेणें पापेकरणि । पावली दु:खाची खाणी 
ते वृतांत तु चित्त देउनि । परियसे राया 


समाज पापभीरु जाला पाहिजे, जीवमात्रांना 
त्याने दुखविता कामा नये, या जगात आपणास जसे 
जिवंत राहावयांचे आहे तसे इतरांनाही, मग ते 
पशुपक्षी किवा कीटक का असेनात, जगण्याचा अधिकार 
आहे याची त्यास विस्मृती होता कामा नये. व्रता- 
चरणाकडे त्याचे अवधान असावे इत्यादी अनेक 
हेतूंनी जेनाचार्यांनी कथा लिहिल्या आहेत. असाच 
उदात्त हेतु बाळगून पंडित मेघाने जसोधराची कथा 
सांगितली आहे. ही धर्मकथा असल्याने ती सर्वांना 
आवडावी अशी त्याची अपेक्षा आहे. परंतु हे कलियुग 
आहे. सर्वांनाच धर्माची महती कशी कळणार ? 
“हिसा हे तर माझे जीवन ' असे मानणाऱर्‍्यांना ती 
कशी रुचणार ? अशांची उपेक्षा करताना कवी 
म्हणतो : 
माझी कथा पाप नासती । केवळ धर्म्माते भासती 
तें तुम्हा हिसकाप्रति। केंवि रुचे ? 
न रुचे श्रोतयांते कथा । आणि वेलोवेलां सांगे वकता 
वृथा घंडे पीकलीया सेता । नीर जेसे 
प्रसिद्ध महानुभावपंथी कवि भास्कर यानेदेखील 
शिक्षुपालवघ कथा लिहिताना : 
पुण वाचा रसाळा : गर्दु सांडवीन कोकिळां 
कळहंसा अवकळ! : करीन मी 
अशी प्रतिज्ञा करून श्रीकृष्णकथेच्या ख्पाने 
भक्तीची भागिरथीच पृथ्वीतलावर आणणार आहे 
असे आश्‍वासन दिले होते. मोक्षप्राप्तीचे साधन असलेली 
ही कथा देखील काही दोषैक दृष्टीच्या श्रोत्यांना 
आवडणार नाही याची त्यास खात्री होती. अशांचा 
अधिक्षेप करताना तो म्हणतो : 
- नावडी घेऊनि चंदनाचां रसीं । 
आंगामाजी खत पाहे मासी 
तेवि गुण सांडौनि दोष गिवसी : क्षुद्र जनु 
पं. मेघाने देखील हीच कल्पना क्षी मांडली आहे 
ती पहा: 


मषिका चंदनु सांडिती । आणि आमिष स्वादिती 
पय सांडौनि वोरपति । मूखंजन पै 


- परंतु ही धर्मेकथा असल्याने ती “ सकलागम्य 
करण्याची पंडित मेघाची तळमळ आहे. 


(६) पंडित मेघाची अभिव्यक्ती 


आख्यान असो, काव्य असो, कथा असो किवा 
नाटक असो त्यात प्रामुख्याने दोन गोष्टींना महत्त्व 
असते. त्या म्हणजे काव्यात काय सांगितले आहे 
आणि ते कसे सांगितले आहे. यालाच मंत्र आणि 
तंत्र किवा आदाय आणि अभिव्यक्ती असे म्हणतात. 
कथेचा आशय आतापर्यंत स्पष्ट केलाच आहे. अभि- 
व्यक्‍तीच्या दृष्टीने आपण आता जसोधरकथेकडे 
पाहणार आहोत. 

चंडमारीच्या देवळातली क्रूरता पंडित मेघाने 
खालीलप्रमाणे चित्रित केली आहे. त्यायोगे एखादा 
प्रसंग दृष्टीपुढे हुबेहुब उभा करण्याचे त्याचे सामर्थ्य 
स्पष्ट होते : 


मस्तकी जटा भरीतु । कानीं मुद्रा लोंबतु 

गलां रुद्र लहकितु । रुंडमाला 

रक्‍तवरणं दीसेति बुदुलु । हातीं घरिला त्रिसुलु 

मुख जैसा कालु- ।सारिखे देखा 

दुजे हातीं वाजतीं घांघली । कोंपरीं घातली झोली 

सेवकाकारणें बोली । भवसिंधु पे 

कंठी बांधली योगटी । कासे कसिली लंगोटी 

आंगी घेतली मस्मउटी । डंविये देखा 

अमृतमतीचा भ्रष्टाचार उघडा पडल्यावर जसो- 
धराचे मन संताप व पश्चाताप यांनी भरून गेले. 
त्याच्या त्या दग्धमनाचे प्रतिबिब पंडित मेघाच्या 
खालील ओव्यातून आपणास पहावयास मिळेल. 

पाहा रे संसाराची युक्ति । मी या देशाचा भूपति 

अर्थभंडारादि संपत्ति) उणें नाही 

आणि माझी हे अमृताराणी । रूपवंत सुकुलिनी 

मातें वंचौनि पापिणी । कुबडा रातली 

हे कुबडे क्रियाहीन । अवघ्यापरीस पाहता हीण 

रक्‍त जाले रांडेचे मन । केंवि देखा 

मरण चिती मजकारणें । कुबडाची भक्ति करू म्ह्णे 

ऐसें रांडेचें करणें । विचित्र देखा 


34 


नवभारत 


* स्त्रियश्चरित्र पुरुषस्य माग्यम्‌ ' जाणणे कोणासही 
शक्‍य नाही. यशोधर राजाकडे काय कमी होते? 
पण काममोहित व गानलुब्ध अमृताराणीला त्याचे 
काय ? काममोहित माणसे विवेक, वैभव, मान 
यांना पारखी ज्ञालेली असतात. यशोधराच्या बाहु- 
पाश्यातून सुटका करवून घेऊन कुवड्या माहुताकडे 
चाललेल्या चंद्रमतीचे कवीने खालीलप्रमाणे वर्णन 
केले आहे : 

मग ते अमृता पापिणी । राया निद्रा आली जाणोनि 

भुजपंजरा-आंतोनी । निघती जाली 

जैसी कांति होउनि सपिणी । 

अथवा खड्गदल्या आंतोनी 

तैसी भुजपंजराहुनि । निघाली देखा 

7 आहय व्यक्‍त करताना तो अधिक स्पष्टपणे, 
अधिक सुंदरपणे व चांगल्या रीतीने प्रकट व्हावा 
अशी सार्‍याच कवींची धडपड असते. कात टाकून 
सपिणी निघावी किवा म्यानातून तलवार बाहेर 
पडावी तशी अभिसरणार्थ बाहेर पडू इच्छिणारी 
अमृता जसोधराच्या भुजपंजरातून निघाली अशा 
मोजक्या शब्दात तिचे वर्णन केले आहे. 


पाचशे स्त्रियांची परीक्षा पाहून जसोघराने 
निवडलेली अमृता साध्या कुबड्यावर आसक्त झाली 
या घटनेने त्याच्या मनावर आघात झाला. एकंदर 
स्त्रीजातीविषयीच त्याचे प्रतिकूल मत झाले. ब्रह्म 
देवालाही भ्रष्ट करणार्‍या तिलोत्तमेपासून अमृता- 
पर्यंतच्या अनेक भ्रष्ट स्त्रियांची नावे त्याला आठवली. 
पाण्याने वस्त्राचा रंग धुतला जावा त्याप्रमाणे वरील 
घटनेने जसोधराचा भ्रांतिरंग उडून गेला. या त्याच्या 
मन:स्थितीचे वर्णन करताना कवि म्हणतो : 


भ्रांतिरंगु होता रायामनीं । तो उरंगला ऐसे देखोनि 
जलें जेसें वस्त्र होऊनि । कोसंभ रंग 


(७ ) कथा सनातन पण पात्रे नित्यनूतन 


यशोधराची कथा जैन पुराणातील असली तरी 
त्यातील घटना आणि पात्रे पाहिली तर ती आपणास 
नित्यनूतन व समाजांचे यथार्थ प्रतिबिब 
आहेत. प्रेमाचा वर्षाव करणारा पति. 


य -जसोधर- 
लाथाडून कुबड्या जांराने दिलेला त्रास अमृताराणीने 


र्र 


अनुक्रमणिका 


: सहजासहजी सहन केला. अभिसरणार्थ उल्यीर करून 


गेलेल्या राणीची, 

मग तो केसि धरी । मारी दोरी तोडी अंगावरी 
अशी स्थिती. केल्यावर व तिला माहुत साखळ- 
दंडाने मारीत असताही ती त्याला म्हणते : 

' नको मारु गा प्राणनाथा । सीनु वाटेल तुझ्या हाता ' 
पती सोडून दुसर्‍यावर आसक्त झालेल्या स्त्रियांची 
सवंत्र अश्लीच किवा या स्वरूपाचीच उदाहरणे 
पहावयास मिळणार. 

अमृताराणीची शीलभ्रष्टता पाहिल्यानंतर जसोधर 
वैतागला व तो दौक्षा घेण्यास निघाला. जारासह 
यथेच्छ कामक्रीडा करता यावी म्हणून अमृताराणीने 
मोठ्या कपटाने जसोघरास व त्याच्या आईस 
जेवावयास बोलाविले आणि विष पाजले. अर्धमेला 
होऊन पडलेल्या राजाच्या छातीवर अमृता बसली 
व॑ तिने त्याचा गळा दाबून प्राण घेतला. या प्रसंगाचे 
मोजक्या शब्दात कवीने वर्णन केले आहे ते असे: 

मग ते मोकला केसी । हृदयावरि वइसली कैसी 

कुंजरावरि जैसी । सीहणी देखा 

जेसा मुषकावरि विडाली । की सर्पावरि नकुली 

तेसी ती ते कुटिली । रायावरि देखा 

जैसी वेडली अजावरी । कि कपोतावरि घारि 

तैसी ती बैसली रायावरी । पापमूति 

“वरील वर्णन वाचताना जसोधरवधाचा प्रसंग 
उन्हा साकार झाल्यासारखा वाटतो. 


(८) जसोधराची शोककथा 


जसोघरासारख्या पराक्रमी पुरुषाची शोककथा 
पंडित मेघाने चित्रित केली आहे. शोककथेतील 
नायकाचे सर्व गुण त्याने जसोधरात दाखविले आहेत. 
"ण त्याचे दुर्देव असे की अमृतासारखी भ्रष्ट स्त्री 
त्याच्या जीवनात प्रवेश्ष करते. तीच त्याच्या नाशाला 
व दु:खाला कारणीभूत होते. तिच्या कृत्याचे परिणाम 
ती मोगते हे निराळे. हा प्रसंग वर्णून अहिसेचे श्रेष्ठत्व 
त्याने जसे दाखविले आहे तसेच जाता जाता 
अब्नरह्माचा किवा कुशीलाचा त्याला निषेध करावयाचा 
आहे. जसोधराच्या कथेची बैठक स्पष्ट करताना 
प्रस्तुत काव्यग्रेथाचे संपादक प्रा. अक्कोळे म्हणतात, 


०: 


मराठीचा विका: 


राज्य मराठी 


जसोधररास 


“ हिसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म आणि अत्यधिक 
परिग्रह्‌ या पाच पापांपैकी हिसा आणि अब्नह्म या 
दोन पापांची कटुफळे या कथेत दाखविली आहेत. 
शीलभ्रष्टतेमळे अमृता हीस नरकात जावे लागले. 
त्यामुळेच जसोधर विमनस्क होतो. त्यांची खिन्नता 
दूर करण्यासाठी कुलाचारास बळी पडून आई 
चंद्रमती कुक्‍्कुटवलळीचा आग्रह धरते. शेवटी 
पिष्टकुक्कुटाचीही हिसा इतकी भयंकर परिणाम- 
कारक होते की जसोघर-चंद्रमती या जीवांना अमय- 
रुचि-अभयमतीचे जन्म मिळेपर्यंत सहा वेळा पशु- 
योनीत जन्म घेऊन दुःखच दुःख भोगावे लागते. 
कुलाचार-कुरूढी पाळणे हेही भयंकर पापदायी आहे.” 


(९ ) रस-अलंकार इत्यादी 

पंडित मेघाच्या अभिव्यक्तिकौशल्याची अनेक 
उदाहरणे आपल्याला पहावयास मिळतात. स्त्रीचे 
मुख कितीही आकर्षक असले तरी तिला थोडीतरी 
आभूषणे असल्याशिवाय ती सुंदर दिसत नाही. 
काव्यात इतर अनेक गुण असले तरी थोडेबहुत 
अलंकार देखील पाहिजेतच. पंडित मेघाने आपली 
कथा अलंकारांच्या साहाय्याने नटवून सांगितली 
आहे. उपमा, रूपक, विरोधाभास, स्वभावोक्‍्ती 
इत्यादी अलंकारांची सुदर वणेने ठिकठिकाणी पहा- 
वयास मिळतात. अभयरुचि व अभयमति यांचा पिता 
जसोमति याला व्रिरक्‍ती झाल्यानंतर त्याने यतिधर्म 
स्वीकारू नये यासाठी त्याच्या राण्या विनंती करीत 
असल्याचा प्रसंग कवीने खालीलप्रमाणे वणिला आहे: 


जैसु सूर्याविन्‌ कमलिनी । तरुविनु वेली जाणी 
तैसी पतिविन कामिणी । जाणिजो जी 

तैसी तुम्हाविनु राया । सोभे ना आमुचि काया 
वैराग्यवासना वाया । धरिलासी तुम्ही 

जैसे चंद्रेविन रमणी । विवेकेविन्‌ ज्ञानी 

तैसे तुम्हाविनु आम्हां जाणी । सोभा नाही 
मानुस आणि धनेविनु। रूप आणि सीले विनु 
घनिका आंणि दानेविनु । सोभेजी ना 
बलेविनु कुंजरु । विषविन विषघरु 
न्यायेविन नुपवरु ।सोभा न पवे 

जैसी बालका नाही माउली । आणि दुघेविनु गाउली 
'रंगेविनु बाहुली । सोभेजी ना 


अनुक्रमणिका 


-यातील सार्‍याच उपमा अत्यंत हृद्य आहेतः परंतु 
रंगाशिवाय बाहुली शोभिवंत दिसत नाही ही उपमा 


'तर अगदीच वहारीची आहे. 


या काव्यात उत्कट रसवर्णनाची अनेक स्थाने 
आहेत. शृंगार, करुण, रौद्र, बीभत्स, शांत इत्यादी 
रसांची बहारदार वर्णने आहेत. वरील ओव्यात 
जसोमतीने दीक्षा घेण्याचे ठरविल्यावर त्याच्या 
राण्यांनी केलेला शोके आढळेल. यशोधर व अमृता 
यांच्या मीलनप्रसंगीचे शंगारिक वणन कवीने खालील- 
प्रमाणे केले आहे : 


मग राउ गेला भीतरीं । जेथे अमृतेची वोवरी 

कर जोडौनि सुंदरी । उभी ठेली देखा 

गोष्ठी करितां पै लाजे । म्हणे धन्य जीवित्व माझें 

येणे जालें राया तुझें । प्राणनाथा 

जंव ऐसे बोले राणी । तंव रावो संतोषला मनीं 

घंटानादु आइकौनी । क्रंगु जेसा 

- तसेच चंडमारीच्या वर्णनात रौद्र रस, माहुताच्या 
वर्णनात वीभत्स रस, मारिदत्ताचे हू दयपरिवतेन 
झाल्यानंतर केलेल्या वर्णनात शांत रसाची प्रतीति 
येते. 


(१०) पंडित कवि मेघा 

भेघा जसा कवी होता तसाच तो पंडित होता. 
जैन शास्त्रांचे त्याने सखोल अध्ययन केले होते. प्रस्तुत 
धर्मकथेच्या द्वारा त्याने गृहस्थधमे, यतिघधर्म, आणि 
आत्मा यांची स्वरूपे अत्यंत सोप्या भाषेत स्पष्ट केली 
आहेत. शरीर व आत्मा या दोन्ही गोष्टी तर भिन्न 
आहेतच. पण संसारामध्ये आत्म्याचा आकार कसा 
असतो यासंबंधी तो म्हणतो : 

पाषाणी सोनें व्यापिलें । तील व्यापिले तेळें 

तैसे देह व्यापिले । आत्मतत्त्वे देखा 

जैसे फुल व्यापिलें परिमलें । ते फुलाहोऊनि वेगले 

तैसे जीवतत्त्व निमलें । देहभिन्न 


- गृहस्थाने स्वश्ांतीसाठी व सौख्यासाठी अत्यंत 
शुद्ध आचरण ठेवले पाहिजे यावर तो भर देतो. 
जुगार, मांसभक्षण, मद्यपान, वेब्यागमन, चौर्य, 
परस्त्रीसेवन यायोगे संसार उध्वस्त होतो. देवपूजन, 
गुरूची उपासना, धार्मिक ग्रंथांचा अभ्यास, संयम, 
तप, दान या गोष्टी त्याला सौख्य मिळवून देणाऱ्या 


श्रे 


"करखगघ निघुन? 


नवभारत 


आहेत. पण हे सर्व वर्णन करीत असताना हिसेमुळे 
भोगावा लागणारा त्रासं आणि अहिसेचे महत्त्व 
याकडे तो अजिवात दुलंक्ष करीत नाही. तो पुन्हा पुन्हा 
हेच सांगतो : 
__ याकारणें भव्य जीवीं । सर्वथा दया पालावी 

तें कमे टालावीं । जेणें हिसा घडे 

आपल्या हातीं न कीजे । पुढीलकरवीं न करविजे 

करिता देखोनि नानिजे । हरिषु मनीं 

तैसे जीवघातु करिता । हित नव्हे गा मारुदत्ता 

अरंडदांडु पिलिता । जैसा रस नव्हे 

- इंतके असूनही मांसभक्षण करू पाहणार्‍या 
मूर्खांचा अधिक्षेप करताना तो म्हणतो : 

पुढीलांचा घातु करिती । आणि त्यांचे मांस स्वादिती 

त्याहोउनी माहार भले जे खांती । मेल्यावंरि 

- पं. मेघा जैन-बर्मीय कवी होता. त्या धर्मात 
सांगितलेल्या अहिंसा, सत्य, अचोयं, ब्रह्मचय, आणि 
अपरिग्रह या तत्त्वांचे जीवनातील महत्त्व त्याने सांगि- 
तले आहेच. पण त्यातल्या त्यात अहिसा आणि ब्रह्मचर्य 
यांवर त्याने अधिक भर दिला आहे. संसाराची व 
जीवनाची स्थिरता वरील तत्त्वांच्या अर 
असल्याने ती ज्या धर्मात सांगितली आहेत त्या जैन 
धर्माचे अनुसरण करणे अगत्याचे आहे असे तो म्हणतो, 
_ ,आतां जैनघर्म घरी । व्रतेंविघानें आचरी 

त्याविन सवंसारी । सुटिका नाही 

- देव आणि राक्षस यांची व्याख्या करताना 
विनोबा, “ देतो तो देव आणि राखतो तो राक्षस ? 


अशी सुटसुटीत व्याख्या करतात. पापपुण्याची 
व्याख्या करताना पं. मेघाही म्हणतो : 


पुण्य होय जिउ पालिता । पाप होय जिउ मारिता 
पापपुन्याची वेवस्ता । या दोघामांजी 
(११) नेनु मी मऱ्हाटे बोलणे 
११६४ ओव्यांचे नि दीघ काव्य लिहूनही ही महा- 
कथा आपल्यासारख्या अल्पबद्धीच्या कवीकड्न क्षी 


जंव बोलु पाहे रसनि । भय उपजत असे मनीं 
धर्मकथा माजझेनि । सांगवे केवि ? 
- यशोधराची कथा तशी प्राचीन असल्याने ती 


संस्कृत, प्राकृतादी भाषात अनेक जैन कवींनी समर्थपणे 


चित्रित केली आहे. त्यांच्याशी तुलना करता आपले 
काव्य हिणकस ठरेल अशी लीनतेची भावना तो 
व्यक्त करतो. 
प्रमाण तेज सूर्याचें । अथवा तेज दीपकाचें 
त्या जवलि काजवाचें । केन मात्र 
सूर्य जैसे जिनवरु । दीपक जैसे मुनिवरु 
काजव जैसे मी नरु । वुद्धिहीणु 
7 मराठी भाषेवर अत्यंत प्रभुत्व असूनही आणिं 
काव्यरचना-सामर्थ्याबद्दह प्रचंड आत्मविदववास 
असूनही केवळ विनयाने आपल्याकडे लघुत्व घेऊन 
कवि म्हणतो : 
नेनु मी मऱ्हाटे बोलणें | नेनु मी वोवीचे बंधने 
अक्षर होय अदिक उणे । ते नैनवें मज 
“ या आश्यानकाव्याच्या रूपाने धर्मक्रथा सांगून 
सरस्वतीची सेवा केली याचा त्याला झालेला आनंद 
मात्र तो लपवू शकला नाही. तो म्हणतो : 
ऐसा केला अनुवादु । तंव मज घडला आनंद 
जसा पडला मेघबिदु । चातकामुखी 
(१२) अपेक्षा 
याप्रमाणे पंडित मेघाने धर्माचे, अहिसेचे महत्त्व 
बिबविण्यांसाठी जसोघराचे आल्या मराठीत लिहिले 
आहे. र्‍या. आाख्यानाचा परिचय करून देणारी 
५ पानांची विस्तृत प्रस्तावना संपादकाने जोडली 
आहे. ज्षेवटी अर्थबोधक टीपा दिल्या असून छोटासा 
५-3 भब्दकोझ्ही जोडला आहे, अत्यंत परिश्रम घेऊन 
"त्या या जुन्या काव्याचे महत्त्व महाराष्ट्रातील 
विद्यार्थी, प्राध्यापक, टीकाकार आणि रसिक-जाणतील 
आणि प्रा. अक्कोळे यांच्या श्रमांचे योग्य चीज करतील 
अशी आक्षा आहे. मराठीचा एक अभ्यासू विद्यार्थी 


ठु म्हणून रसिकांना २ " अशात. 
0 वि याविषयी भीती व्यक्‍त केली आहे. असलेले हे चुळ, चान नी ठेवले 
म्ह न् ठी व वय 
ह्‌ आहे. यापुढचे काम साहित्यभक्‍्त रसिकांचे आहे. 
या हक 
२४ 


अनुक्रमणिका 


"करखगघर चिन 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


हिंदुसमाजाचे मूलतः समाजरचनेचे वेळी जे चार 
वर्ग-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य व द्यूद्र असे-पाडळे जातात 
त्यास वर्ण ? असे म्हणतात. ह्या वण शब्दाची जी 
पाश्चिमात्यांनी व्युत्पत्ती दिली आहे ती अद्नीः वरण या 
शब्दाची मूळव्युत्पत्ती रंग अ्यी आहे. आय या नावाची 
गोरवण वांशिक टोळी हिंदुस्थानच्या उत्तरेकडील 
प्रदेशातून इसवी सन पूर्वे १९५०० शे चे सुमारास 
या देशात शिरली. त्या वेळेस द्राविडीयन या' काळ्य़ा 
वंद्याचे एतद्देशीय लोकांशी त्यांचा संघर्ष झाला. या 
संघर्षांत गोरा आर्यवंदश विजयी झाला व त्यांनी काळ्या 
'द्राविडीयन लोकांना आपले दास किंवा गुलाम बनविले 
गोरे आये आपणास द्विज अगर त्रैवर्णिक म्हणत व 
काळ्या द्रांविडियन दास व दस्यू लोकांना शूद्र म्हणत. 
या द्राविडियन शद्रांना वेद म्हणण्याचा अधिकार 
नव्हता व त्यांना अत्यंत कमी दर्जाचे लेखले जाई. हा 
आये व आर्यितर द्रविड लोक याच्यातील फरक गोरवर्ण 
व कृष्णवण यावर अवलंबून असल्याने या प्रक्रियेस 
६ वण ? अशी संज्ञा मिळाली, व अश्या तऱ्हेने ' वणे ? 
हा शब्द अस्तित्वात आला. पाश्चिमात्यांची “ वर्ण ? 
या शब्दाची ही व्युत्पत्ती जर खरी असेल तर “वर्णे? हा 
शब्द व ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य व शूद्र हे वर्ग आ्येवंश 
हिंदुस्थानात आल्यानंतर उत्पन्न झाल्याने, आर्य हिंदु- 
स्थानात येण्याच्या अगोदर ते ज्या इंण्डोयुरोपियन व 
इराणी या मुख्य टोळीपासून वेगळे झाले त्या टोळ्या 
मध्ये वरील शब्द अगर वर्ग असगे अशक्य होय. पण 
या टोळ्य़ात हे वर्ग सापडत असल्याने परिस्थिती 
या वरील वनाच्या सर्वस्वी विरुद्ध आहे. (१) इराणी 
लोकाच्या धर्मग्रंथात ( अवेस्ता ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चेद्य व शूद्र या अर्थी अश्रवणू , रथडाऱ्य, व्स्त्रो- 
क्षयांशा व हुईतिश हे शब्द आढळतात (अंबेस्ता यस्त्र 
१९-१७ ) 

एवढेच नव्हे तर वणे या अर्थी “वेरना र हा 
शब्दही आढळतो ( अवेस्ता यस्ता ४५-१; ४५-९२; 
४८-४; ४९-३; या ' वेरेना ? शब्दाचा अथ 
£ वण ' असा बातेलोमो अलटीरानिश वोरतेरवुदा 
या अवेस्ता शब्दकोशकाराने दिला आहे. ( वीस- 
तुरा - यदट ५०३ 


न, भा, ४ 


अनुक्रमणिका 


वेनीडाड . १८-६४ ) . तेथे 


श्री. मो. वि. पटवधेन 
“चर्ण” नव दृष्टिकोन 


“ बरेना ? हा शाब्द वृ $ (८० 00००80९ या धातूपासून 
निघांठा आहे असे म्हटल आहे. तसेच (२) 
प्राचीन ग्रीस देशातील इण्डो युरोपियन या मूळ आर्यन 
लोकविभागातही त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यव शूद्र या 
अर्थी वर्ग सापडतातः व त्यांची नावे गेलीऑप्टिस, 
होपलेटीस, एजोकोरिस व आरगाडीस अशी होती. हे 
वर्ग क्रीसंथनीस (५०९ खिस्तपूव ) च्या वेळेपयेत 
आटीका प्रदेशात होते. ( सर वीळीथम स्मिथ; हा 
हिस्टरी ऑफ ग्रीस फ्रॉम दी अलॉएस्ट टाइम्स टू दी 
रोमन कॉक्रेस्ट पान ९६. छा. शा. 8. छाणा७; 
$$ घता8७०४ ०. 18९0९ 170 (01९ 68111९5 
७1089 10 "0७ 3011971 ७०1१०९४ 0५४७ 96) 
यावरून पाश्चिमात्यांची विचारसरणी सर्वस्वी चूक आहि 
हे सिद्ध होते. 

तसेच या विचारसरणीस आधार म्हणून पाश्चि- 
मात्य असे प्रतिपादन करतात की क्रग्वेदाच्या जुन्या 
भागात म्हणजे मंडळ १ ते ९ मध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैदय व दादर यांचा एकत्रित उलछछेख येत नसून तो 
उछेख मात्र दहाव्या मंडलातच किंवा त्यानंतरच्या 
घमेग्रंथात येतो. क्रग्वेदाचे दहावे मंडल हे क्वेदाचे 
इतर मंडलांच्या मानाने बरेच अर्वाचीन आहे असे 
सवे विद्वानांचे मत आहे, यावरून पाश्चिमात्य . विद्वान, 
असे प्रतिपादन करतात की ही समाजाची विभागणी 
आर्य हिंदुस्थानात आल्यानंतर व त्यांचा द्राविडियन 
लोकाशी संघर्ष होऊन त्यांचा पराभव झाल्यानंतर 
केव्हातरी झाली असावी. ही त्यांची विचारसरणीही 
चृक आहे हे वेदातील आधारानेही दाखविता येते. 
पाश्चिमात्य दृष्टिकोनातून पाहिल्यास स्वरे म्हणजे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य ही नावेही क्र््वेदाच्या जुन्या भागात 
असून उपयोगाची नाहीत, पण तसे नाही. (१) हे 
निरनिराळे वर्ग क्रग्वेदात सापडतात, ब्राह्मण, हा वग 
याअर्थी शब्द, क्रग्वेद ७.१०३-७; ७.१०३-८; 
१०.१६-६; १०"७१-८; क्षत्रिय हा शब्द वर्ग या 
अर्थाने त्रहवेद, ४.४२-१; १०.१०९-३; ७.६४-२ 
८*२५-८; ८.६७-१; अथववेद ५-१७-३; बं 
राजन्य म्हणून ५.१७-९; वैदय या अर्थी क्रग्बेद पुरुष- 
सूक्त १०-९० मध्येच असला तरी विश याअर्थी' 


3 


नवभारत 


तह्वेद- ३.५-३; ३.६-३; ३.१ १-५; ४:६-७; 
वगैरे ठिकाणी सापडतो, ब्राह्मण व क्षत्रिय असा एक- 
त्रित उल्छेव क्रग्वेद १.१५७-२; अथवंवेद ३.१ ९५१; 
२.१५--४; ब्राह्मण, क्षत्रिय व वेशय असे .जवळ उल्लेघ : 
केद ८.-३५-१६, १७, १८; यात मिळतात... पण 
या सर्व वर्गांची कर्तव्ये, एकत्रित वर्णन असलेलीही, 
कग्बेदात सापडतात (क्रग्वेद १.११ ३-६), या. सर्वा- 
वरून कब्खखेदाचे जुने भागाचे वेळीही ही कल्सना 
अस्तित्वात होती हे स्प होते, 

तसेच क्रग्बेंदात आर्य व दास व दस्यू यांचे संघर्ष 
जते वर्णिळे आहेत, ( क्रखेद १.५१-८; १.१ ०३-३; 
१/१७१-२१; २.११.२-४: . ३.२९-९ कोरे ), 
तसेच आर्या-आर्यामध्येही युद्धे झालेही दिसतात : 
( क्खवेद ६.६०-६; 9८३-१; ६.२२-१०; 
१०.६०-६; १०,८३-१; १०,१ २२-२३) यावरून 
आयांचे शत्र फक्त दास व दस्यू एवढेच होते असे नाही 
तर आरयापैकीही काही शत्रू होते हे सिद्ध होते. 

तसेच काही ठिकाणी आयीना, आर्य व दास व 
दस्यू. यांच्या एकत्रित संघटनेबररोबरही युद्ध करावे ागठे 
( क्रखखेदे ६.३३-६; ६.६०-६; १०.३८-३; 
१००८ १-१; १०५१७२-३, ) यावरून आरडे व दास 
आणि दृश्यू हे नेहमीचे शत्रू होते असे दिसत नाही. 

काही वेळा आर्य व दस्यू यांनी एकत्रित येऊन 
समान राजूंचा मोड केळा असे दिसते (क्रव्वेद ६०३३.३; 
७८३१; १०१०२.३) 1, 

तसेच काही विधानांवरून दास, दस्यू, आर्य हे 
एकाच समाजाचे घटक असून त्याना निरनिराळे 
करण्याचे काहीतरी परिमाण होते हे सिद्ध होते ( क्रगबेद 
१-५१.८; १०,८६.१९) 


काही वेळा दास, व दस्यू यांनाही परमेश्वरी कृपेने 
आर्य होता वेत अस्ते ( क्रहखेद ६.२२.४). 


याशब्दाचा अर्थ सा घेतल्याने 
काढता आलेले नाहीत. 


न आर्य ? या स्वरूपात 
सुमार छत्तीसवेळा ब * अर्थ या; स्वरूपात - अट्या- 


*_ | १ डू ग 
ऐशी वेळा आलेला आहे व त्याचा अर्थ न र्‍ 
“ संभावित गृहस्थ ? ' घनी ? ' वैद्य अगर नागरिक ? 
असा आहे. पण क्रग्बेदातील अर्थ व आर्य हे सर्व 
उल्लेख घेतले तरी क्र्खेदात असा एकही मैत्र नाही की 
ज्या ठिकाणी त्याचा अर्थ “ वंश र? असा करता येईल. 
" ( महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, प्रस्तावना खंड; भाग 
तिसरा; पान २९) 

यातच नंतर पाश्चिमात्यांच्या दुर्देवाने असे दिसून 
आले की आर्य किंवा द्राविडीयन हे ' वंश ? नसून 
भाषासंघ आहेत. वंद्यात व भाषासंघात हा फक 
आहे की वंद्यात एकाच वर्णाचे लोक सापडतात. पण 
भाषासंघ निरनिराळ्या वर्णाचे मिळूनही होऊ शकतात. 
आर्य मानवाचा शुद्ध गोरवंश शोधून काढण्याची 
पाश्चिमात्यांनी फारच खटपट केली, पण अद्याप त्यांना 
अता वंदा सापडलेला नाही. तेव्हा वरील विवेचन 
थोडे बदळून त्यांनी द्राविडीयन यांचेऐवजी काळा 
आस्ट्रेबाहंड नावाचा उपलक्ध होणाऱ्या वंद्याची 
अदुलाबदुळ करून या विंवेचनास शास्रीय स्वरूप 
देण्याचा प्रयत्न केला. पण मुख्य आर्य नावाचा वंदच 
उपलब्ध होऊ न शकलेने ही सर्वे खटपट फुकट ठरली 
वया विवेचनास काही मान्यवर पाश्चात्य विद्वानांनीच 
हरकत घेतली, यातील मॅक्समुलळर या प्रसिद्ध 
विद्दानाचे मत निर्णायक आहे. तो म्हणतो “ आर्यन 
नावाचा शुद्ध रक्ताचा वंश कोठेही नाही; आयेन 
हा शब्द शास्त्रीय दृष्ट्या वंदा या अर्थी वापरता 
यणे कदापि शक्‍य नाही, त्याचा अथ भाषा येवढांच 
होतो. जेव्हा आम्ही आर्यवंशा म्हणतो तेव्हा 
खाचा अर्थ भाषासंघ असाच होतो. मी वस्वेवर 
प्रतिपादळे आहे की मी जेव्हा “आर्य ! हा दाब्द 
उच्चारतो तेव्हा त्याचा अभ रक्त, अस्ति, कवटी किंवा 
केस असा नसून त्याचा स्पष्ट अर्थ आयन भाषा 
बोलणारे लोक असाच आहे. हा शब्दप्रयोग कठोर 
बाटेल, पण अशा महत्वाचे बाबतीत आपले शब्दप्रयोग 
सष्ट पाहिजेत, माझ्या दृष्टीने जेव्हा एखादा बंश- 
खल्लश आर्यन वंश, आर्यन रक्त, किंवा आर्यन केस 
व डोळे असा उल्लेव करतो, तेव्हा तो डॉलीको केफलीक 
( अरंद डोके ) शब्दकोश किंवा अरेकीकेफॅलिक ( गोल 
डोके ) व्याकरण असा शाब्दप्रयोग करणाऱ्या भाषा- 
यास्रशाइतकाच प्रमादशील आहे. ही बाबीलोनियन 
माबवूकतेइतकी दोषाहे बाबर आहे. ही आुद्ध चोरी 


२६ 


“ वरण !,नेंव दृष्टिकोन 


आहे, आमची भाष्रा शास्त्राची परिभाषा ठरलेली आहे. 
वंदाशासतरज्ञांना रक्त, केस व कवस्या याबद्दल त्यांची 
परिभाषा ठरवू दे. ( 1६ याप]]९! छोटा) 
० ०११३ ]॥॥५ट७ 89 ७1१ 120-121; वृप०४९१ 
७४ छे, उड, &00९वात्चा फा00 ए७'९ 0९ 
50०वा8 ७9७४९ 61 ), 
या निर्णावक महत्वाच्या प्रतिपादनानंतर पाश्चिमात्य 
विद्वानांनी आपले मत प्रस्थापनेकरिता निराळी क्लूपी 
काढली. हिंदुस्थानीतील निरनिराळ्य़ा जातीचे वंश- 
दृष्टया शीषेमापन व नासिकामापन निंदेशांक काढून 
त्यावरून त्यांनी वरील निष्कर्षास शास्त्रीय बेठक 
देण्याचा प्रयत्न केला. यांत रिसले, थस्टन इत्यादी 
विद्वानांनी भाग घेतला, पण यातही. सवे निष्कप 
जवळजवळ विरुद्धच निघाले. प्रथम उत्तरेकडील ब्राह्मण 
व दक्षिणेकडील ब्राह्मण यांच्यात स्पष्ट फरक. दिसत 
होताच. याकरिता एकाच प्रांतातील निरनिराळ्या 
जातींचे शीषेमापन निदेशांक काढण्यात आले. 
पण तेथेही ब्राह्मण व महार. यांचे निदेशांक जवळ- 
जवळ एंक आल्याने हाही प्रयत्न फुकट ठरला, 
याप्रमाणे सवे वरील प्रतिपादनाचा सारांश काढला 
तर असे दिसून येईल की “ वणे? या शब्दाची 
पाश्चिमात्यांनी मांडलेली जी विचारसरणी आहे व 
जीवर अद्यापही सवे पाश्चिमात्य दृष्टिकोणाचे विद्वान 
अवलंबून आहेत, ती सववस्वी चूक व संपूर्णपणे अ- 
शास्त्रीय आहे. ती जितक्या लवकर आपण संपूर्णपणे 
टाकून देऊन तिच्या ऐवजी शास्त्रशुद्ध विचारसरणीचा 
अंगीकार करू तितके वरे व असे केळे तस्च आपल्या 
घमशास्त्राचा आपणास खरा अर्थ समजेल. पाश्चिमात्य 
अशास्त्रीय विचारसरणी अनुसरल्य़ास जगाच्या अता- 
- पर्यंतसुद्धा आपणास आपल्या. धंमेश्ास्त्राचा खरां 
उलगडा. होणार नाही, 
(२) 
वर्णे शब्दाचा खरा अर्थ 
वण या शब्दाचा शब्दकोद्यातीळ अथे रंग असा 

जरी आहे तरी त्याचा दुसरा अर्थ ' वर्णन करणे 
अगर “ वणन ? असाही आहे. दिवाय "वणे हा 
शब्द्‌ “ वृ. “ निवडणे ? अगर ' बंधन घालणे 
घातूपासून निघाला झाहे असे ग्रहीत धरल्यास त्याचा 
तोही. अथ होऊ' शकेल, आपल्या भाषेत जी. ५२ 


अक्षेर आहेत त्यानाही वणमाला म्हणजे “वर्णाची माळ! 
असे, म्हटले आहे. या दृष्टीने ' वणे? या दाब्दाचा अथ 
लावणेही राक्य आहे. आपल्या भाषेतील निर- 
निराळ्या अक्षरांचे ध्वनी निसर्गात आहेत 'व त्यांना 
एकमेकापासून निराळे ठरविण्यास त्या प्रत्वेकास आपण 
निरनिराळी नामे दिलेली. आहेत. उदाहरणार्थ “3? 
या ध्वनीस आपण “अ? हे नांव देतो. आता 
कोणी ' अ? या ध्वनीस * अ? हेच नाव का. द्यावे 
: आ? का म्हणू नये, असे. विचारल्यास त्यास 
आपणास एवढेच सांगता येते की याप्रमाणे काहीतरी 
मूलभूत कल्पना सर्वानी गृहीत धरल्याशिवाय भाषाच 
अस्तित्वात येणार नाही. यावरून “ वण ? या शब्दांचा 
अर्थ म्हणजे भाषा अस्तित्वात येण्याकरिता केलेली 
मूळभूत कल्पना असा होतो व असे केल्याशिवाय 
भाषाच अस्तित्वात येत नाही. हीच कल्पना समाजास 
लावल्यास त्याचा अथ ' समाज अस्तित्वात यावयांस 
करावी लागणारी मूलभूत कल्पना म्हणजे वर्ण, असा 
होईल, म्हणजे समाजव्यवस्था करावयाची असल्यास 
वणेव्यवस्थेप्रमाणे प्रत्येक समाजाचे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैय व शूद्र असे मूलभूत वर्ग पाडल्याशिवाय 
कोणतीही समाज व्यवस्था होऊच शकत नाही 
असा होतो. यावरून कोणताही समाज कार्यान्वित 

[ला की त्यात-त्याची इच्छा अह्षो वा नसो-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य. व गरूद्र हे भाग आपोआप' पड- 
तात. त्याशिवाय समाजव्यवस्थाच होऊ झकत नाही 
याचा. अथे “' वणे ” हे. परमेश्वर निमित किंवा ज्यांचा 
परमेश्वरावर विश्वास नाही त्यांचे दृष्टीने निसर्गरनिर्सित 
आहितं असे म्हणावें लागते. यावरून कोणंतोही मानव- 
समह कार्यक्षम होऊन “* समाज ! या नामाभिधानास 
पात्रं झालां की त्यात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेंद्य वं शूद्र असे 
भांग कोणत्याही परिस्थितींत पडतातच. त्यांरिवाथ 


समाज कार्यच करू दाकत नांही, 


प्र्येक समाज कार्यान्वित झाला की त्यात चार भाग 
पडतातच या वस्तुस्थितीस शास्रीय सिद्धन्ताचीही जोड 
देऊन ती सिद्ध करता येते. तो शास्त्रीय सिद्धान्त असा- 


कार्यांचा सिद्धान्त (1.७ ०1 १०४०० ) 


(१) या विश्वातील प्रत्येक वस्तू दोन अवस्थेत 
उपलन्ध होतेः (अ) विंश्रांतिमय' व ( ज')' कोर्यमय, 


वी 


हद: आ 
"करखगघर चिज, 


- नवभारत 


(२) विश्रांतिमय अवस्थेत वस्तूची अवस्था काय 
असते हे जरी सांगणे शक्‍य होत नाही तरी प्रत्येक 
वस्तू कार्यमय झाली की तिचे तीन भाग पडतात : 
(अ) कार्य करणारी शक्ती जेथे लागू होते तो भाग 
(.8 >: 8०प'९९ ) (ब ) जेथे प्रत्यक्ष कार्य घडते तो 
भाग (8 > घष्ण०ा ) (क) वया दोहोंना 
जोडणारा भांग (1. > णा ) 

(२३) थोडा खोल विचार केल्यास आपणास दिसून 
येते की ' 1, २ म्हणजे जोडणाऱ्या भागाचेही खरे दोन 
भाग पडतात : (अ) जेथ शक्ति.कार्य करते असे 
वाटते त्या जागेपासून त्या पदार्थाच्या मध्यबिंदूपर्यत 
( 6९0६९" 0! ६1८0010 ) जाणारा एक भाग 
(ग) व( अ) मध्यबिंदूपासून जेथे कार्य प्रत्यक्ष 
घडून येते तेथपर्यंतचा दुसरा भाग (19), यातील 
11 चा मुख्य गुणघमे चपळता ( १०७४ ४). हा 
आहे, कारण त्यास दाक्ती बाहेरून मध्यब्रिदूपयंत पोच- 
विता आली पाहिजे व 1,, चा सुख्यगुणधम शक्ती हा 
असला पाहिजे कारण तसा तो नसल्यास शक्तीस मध्य- 
बिंदूपासून बाहेर. जाऊन कार्य करताच येणार नाही. 
यावरून प्रत्येक वस्तू कार्यमय झाली की. त्यांत 


3-1-1-- 1,2-& हे चार भाग असलेच पाहिजेत. 
त्याशिवाय 


कार्य होणारच नाही असा होतो, 

(४) जड वस्तूत 8-1, -1,,-$ हे अनुक्रमे 
मध्यब्रिंदू-चपलता-शाक्ति-काय घडून येणारा भाग असे 
असतांत. जिवंत वस्तूत किंबा प्राण्यांत 8-1.1--1,2-.॥ 
हे अनुक्रमे मंदू-मज्जातंतू-स्नायुर्चना व कार्य करणारे 
इंद्रेव असा होईल, 

- (५) समाजाचे 8-1,, -1, 
वैदय, क्षत्रिय व शूट्ट होत. 
यावरून समाज कार्यान्वित झाला की 
भाग आपोआप पडतात ही कल्पना 
नेही सिद्ध करता येणे शक्‍य आहे हे स्पष्ट होईल 
- हा तात्विक “कार्याचा सिद्धान्त ” आपण ज्यावेळेस 
पेन्सील घेऊन लिहू लागतो किं 


ल् कंवा खेळात गोळ करण 
ऊुटबालळा लाथ मारतो त्यावेळे च 


27. म्हणजेच ब्राह्मण, 


त्याचे चार 
शास्त्रीय सिद्धांता- 


र प्रत्येक 
व्यवस्था चार भागात कशी 
आपणास कल्पना 


उपल्ध होणाऱ्या कार्यमय वस्तूची 


छाननी केल्यासही वरीळ सिद्धान्त बरोबर अस- 
ल्याचा पडताळा येतो. उदाहरणार्थ, विश्वातील प्रत्येक 
वस्तूत असंख्य ' अणु ? ( ३६०७ ) असतात. हे स्त 
अणू नेहमी कार्यान्वित असतात. या अणूच्या अंतर्गत 
व्यवस्थेकडे लक्ष दिल्यास “ कार्याचा सिद्धान्त ? बरोबर 
असल्याचे दिसुन येते. हैड्रोजन अणूत मध्यवती पक 
न्यूक्ीअस प्रोटानचा वनठेला असतो. हाच त्याचा 3 
होय, त्याच्या वाह्य परिघात एक * इलेक्ट्रॉन  वतुळात 
फिरत असल्याने तेथे कार्य घडून येते म्हणून तो त्याचा 
*  * होय. तसेच अणूंच्या हायसेनवर्गच्या “ प्रिन्सिपल 
आफ इनडिटरमिनन्सी ” ( एनपल]2 ०11१८ 
एशणां18910/ ) प्रमाणे “ कार्यमय इलेक्ट्रॉनचे 
मापन “ कण ' म्हणून तरी करता येते अथवा * तरंग 
म्हणून करता येईल, कण ब तरंग यांचा समन्वय 
करून मापन करता येणार नाही ” या नियमाप्रमाणे 
अणूमध्ये कण * म्हणजे ' शक्ति ! व * तरंग ' म्हणे 
" चपलता ह्या दोन्हींचे अस्तित्व असते हे या 
होते, यावरून अणूचे बाबतीत «“ कार्याचा सिद्धान्त 
बरोबर असल्यास पडताळा संपूर्णपणे मिळतो. रि 
तसेच आधुनिक अणू पदाथविज्ञानक्ासत्राप्रमाणे 
* हृदय विश्व उभारणी रचना समीकरण (०१० 
एप]वा टु 7९1६101 80४प७$पा'8 €वृष०४00 ) 
मांडळे जाते त्यात चारच मुख्य ब्रिंदू ( ००-०7पी- 
19६९४.) धरावे लागतात. तीन अगर पाच घेता येत 
नाहीत ( 4, 8, ववा 2६०0; प॥७ 'पिकणा9 
० ॥॥७ १598७९9] शाळ्यव; ४०९ 230- 281 ५ 
भावरून प्रत्येक वस्तू कार्यमय झाल्याबरोबर लच 
आपोआप चार भाग पडतात या “ कार्याच्या सिद्धां” 
तास > पुष्टी मिळते. ततेच पुरुषाचा रेतमिंदू व स्त्रीचे 
“ स्ञीबीज ” याच्या मीलनापासून प्रथम झायगोट 
( ४५४०७ ) व नंतर मोरुला ( ॥10०॥"१]1४ ) असा 
बुंदीच्या लाडूसारखा दिसणारा पदार्थ तयार होतो. 
याचेपासून शरीरातील निरनिराळे अवयव तयार 
होणेचे अगोदर त्या पदार्थाचे तीन भाग पडतात. 
(१) एक्टोडमे ( ९७६०१७५) ) यापासून मेंदू र्र 
चामडी तवार होते ( 8 ) (२ ) एनटोडम 
( णण्तेशया ) यापासून आतडीचे फुप्फुसादी 
रंतर अबयबांची अंतःत्वचा उत्पन्न होते. यातूनच 
अन्नरस ब हुबेतीळ आक्सीजन यांचे शोषण होते, 


२९८ 


आ अ 


"करखगघनचि्नसज? 


6 चुर्ण * नवः दृष्टिकॉन 


( 8 ) , तिसरा भाग मेसोडम ( 7॥९४०१९॥७० ) हा 
होय. यापासून रक्त, रस (11 अगर चपलता ) व 
अस्थि, मांस, मेद ( 1, अगर शक्ति) दुसरे शरीराचे 
भाग तयार होतात. यावरून तेथेही 8. 121 -172-2. 
हे भाग तयार होतात हे दिसून येईल 

या व इतर बऱ्याच आघारावरून 'कार्याचा सिद्धान्त? 
हा तात्विक व प्रत्यक्ष या दोन्ही दृष्ट्या बरोबर आहे 
असे सिद्ध होते 

आता “ समाज ? म्हणजे “ समान ध्येय व हित 
साधण्याकरिता एकत्रित येऊन कार्यमय होणारा मानव- 
समूह ” होय. यावरून प्रत्येक कार्यक्षम समाज हा 
नेहमी कार्यमय असतो व म्हणून “कार्याच्या सिद्धांता 
प्रमाणे त्याचे चार भाग पडल्याशिवाय त्याचे कार्यच 
चाळू होत नाही. वाच विभागांना ब्राह्मण ( मेंदू.) , 
क्षत्रिय ( शक्ति ), वेश्‍य़ ( चपळता ) व शूद्र ( प्रत्यक्ष 
कार्ये करणारा भाग ) असे नामामिधान आहे. 

आता हा नियम जर खरा व परमेश्वर निर्मित असेल 
तर जगातील सवे समाजात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व 
शूद्र हे भाग आढळून आले पाहिजेत. जगातील 
स्व समाजाकडे थोडे विचारपूर्वक पाहिल्यास हे 
वर्ग प्रत्येक समाजात दिसून येतील, अमेरिकन संस्थाने, 
ब्रिटन आदी पाश्चिमात्य भांडवलशाही राष्ट्रात 
पुरोहित, राज्यक्रते, व्यापारी व मजूर हे वर्ग सवंत्र 
दिसून येतात. इतर रानटी समाजातही हे वग नेहमी 
आढळून येतात. रशिया चीन आदी काम्युनिस्टिक 
राजवटीतील पुरोहित म्हणजे तेथे प्रस्थापित झालेल्या 
माक्‍सैवादाचे नियम कोणते आहेत हें सर्व समाजास 
सांगणारी काग्युनिक्टिक पाटी होय. यावरून जगातील 
प्रत्येक समाजात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व गरूद्र हे भाग 
नेहमी न चुकता उपलब्ध होतात. किंब्रहुना थोडे पुढे 
जाऊन आपणास असे प्रतिपादन करता येईल को 
जगातील कोणत्याही जिवंत समाजात चार वर्गापेक्षा 
कमी वर्ग केव्हाही सापडणार नाहीत. 

आपल्या धमशास्त्राकडे दृष्टीक्षेप केल्यास बरोजर 
याच अर्थाने “ वणे. हा शब्द नेहमी वापरलेला 
दिसून येतो. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्‍य व शूद्र यांचा एक- 
त्रित उछेख प्रथम ज्या क्रग्वेदातील पुरुषसूक्तात येतो 
( क्रखखेद मंडल १०-९० ) त्यावेळेस त्यांची उत्पत्ति 
सूय, चंद्र, दिशा, यांचेबरोबर वर्णिलेली आहे, सूर्य, चंद्र 


दिद्ा हे परमेश्वर निर्मित असल्याने ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


वेदय व शरद्र यांची निरमतीही परमश्वेरेच्छेने आहे असे 


ठासून प्रतिपादन करता येईल. हेच पुरुषसूक्त झुक्ल 
यजुंबैद वाजसंनेयी संहितेत ( ३१ ) व अथवेवेदांत 
(१९-६) दिले आहे. 

तसेच शुक्क यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता ( १४,२८- 
२९-३० ) यात व दातपथ त्राह्मण (१४-४-२-२३, 
२४, २५ ) यात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्‍य व शूद्र यांची 
उत्पत्ती परमेश्वरनिमित आहे असे विधान आहे. 

क्रग्वेदातही वणे हा शब्द बऱ्याच वेळेला आलेला 
आहे व त्याठिकाणी त्यांचा अथे रंग किंवा प्रभा असाच 
साधारणपणे आहे पण एके ठिकाणी मात्र त्याचा अर्थ 
€ वर्ग ? असाच केल्यादिवाय गत्यंतर नाही. ( क्रब्ग्ेद 
१,१७९-६ ) 

भंगवदूगीतेत तर चातुर्वण्ये मीच उत्पन्न केलेले आहे, 
त्याला उत्पन्न करणे अगर नाहीसे करणे हे मलाच 
दक्य आहे असे श्री. श्रीकृष्ण परमात्म्याचे स्पष्ट 
विधान आहे ( भगवद्गीता ४-१३२ ) 

महाभारत, रामायण, पुरागे व इतर धमंग्रंथ यात 
वण हा शब्द सामाजिक दृष्ट्या जेथ आला आहेत्या 
सर्व ठिकाणी त्याचा अथे परमेश्वर निर्मित ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य व गरूट्र वण असाच आहे. 

अत्यंत महत्त्वाचा आधार म्हणजे “वर्ण? या 
शब्दाचा वर दिलेला अथ मीमांसाशास्त्राला धरून 
आहे. 

यावरून “ वणे ? म्हणजे “' समाजव्यवस्थसाठी 
समाजाचे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय व झूद्र असे चारभाग 
पाडण्याबद्दळ केलेही व परमेश्वर निर्मिति असलेली 
मूलभूत कल्पना ” हा नवीन अथ, व्युत्पत्तिशास्त्रा- 
प्रमाणे बरोबर असून तो आपल्या हिंदुधमेशास्त्राच्या 
परंपरागत कल्पनेंला धरून आहे. त्याप्रमाणे व्यवस्था 
जगातील सर्व समाजात प्रत्यक्षात आढळून येते. वेद, 
घमेशास्त्र व अवेस्ता या सर्वात हीच कल्पना आहें व 
तिला शास्त्रीय सिद्धान्ताची बैठक आहे. ही वर्ण 
या शाब्दाची व्याख्या मीमांसाशास्त्रालाही धरून 
आहे. तसेच ही व्याख्या ग्रहीत धरल्यास हिंदु- 
घमशास्त्रापासून योग्य असे निष्कष॑ निघतात. 
किंबहुना ही व्याख्या ग्रहीत धरल्यास मनुस्मृतीतील 

मनुप्रणीत समाजरचना *' हीच आददी लोकर 


२९ 


नवभारत 


शाही आहे हे सहज सिद्ध करता येते. या सर्वा- 
वरून ही “ वर्ण ? या शब्दाची नवीन दृष्टिकोणातून 
केलेली व्याख्या सर्वस्वी बरोबर आहे असा ठाम 
निष्क्षे काढण्यास काहीही हरकत नाही, तसेच पाश्चि- 
मात्यानी वण ह्या शब्दाचा केलेला अथ्रे हा खोट्या 
अनुमानावर अवलंबून असून अशास्त्रीय ठरलेला 
आहे. व तोच वरोव्रर असे ग्रहौत वरून आपण जर 
हिंदुधरमंश्यासत्राचा अभ्यास तसाच चाळू ठेवला तर 
जगाच्या अंतापर्यतसुद्धा हिंदुधमेशास्त्राचे यक्षप्रश्न 


मराठीतील * फागु * गीते* 
मराठीत मासांच्या महिम्याची गीते परंपरेने लिहि- 
ण्याची रीत रूढ नाही, वार्संतिक-शारदीय सृष्टिवणे- 
नाची फुटकळ गीते आढळतात. पण जुन्या राज- 
स्थानी-गुजरातीत अद्यी गीते आढळतात. गुजरातीत 
*जारमासी ' आणि * फागु * काव्ये बरीच उपलब्ध 
आहित, बडोद्याच्या प्राच्यविद्या मंदिराने डॉ. सांडेसरा- 
संपादित “ प्राचीन फागु-संग्रह ” प्रसिद्ध केळा आहे. 
रत्नागिरी-कुलाव्याच्या कोंकण भागात शिमग्यातील 
अश्छील-जीमत्स स्चनांना “ फाक ? म्हणतात. ' फाक? 
व“ फाग ? यांतील संत्रंध उघड आहे; पण ललित 
काव्यांच्य़ा स्वरूपातील फाल्गुनविषयक रचना नाहीत. 
गुजराती-राजस्थानी ' फागु ' रचना अज्ली फाल्गुन 
( फागण ) विषयक ललित काव्ये आहेत. 
पुढे उछेखिलेल्या दोन ' फागु ' रचना संमिश्र 
मराठीत आहेत. त्यांतील एका रचनेचा -- चैतन्य 
फाग ? गीताचा-उछेव श्री, असू, जे. किछेदार यांनी 
6 मराठी जेन साहित्य ” नावाच्या आपल्य़ा ठढेषात 
( “आचार्य, मिश्षु-स्मृतति ग्रंथ ” पाहा ) केला आहे. 
श्री. अगरचेद नाहटा यांनी “ आमेर शास्त्र भंडार ” 
मधील.“ सूची ” वरून. ( त्यातील “ गुटका नं, ५०२ 
मधून ) ही काव्ये. नकठून' मागविळी व संपूर्ण प्रसिद्ध 
केली. आहेत. 
या गीतांचा लेखक कामराजु. तो मेधराजाचा गुरुबंधु, 
मेघराजाचा काळ इ, स, चे १७ घे शतक. त्यावरून 


कामसजाचा काळही तोच हे सिद्ध होते. या कामराजुने 
"व्वा ० 
% श्री, अगरचेद नाहटा यांच 


ञ्हे च्या गुजराती * स्वार १9 
( ऑगस्ट १९६५) * कांमगाज-रचित, मराठी कतपीच 


गुजरातचे वैष्णव. कवि दयाराम याच्या मराठी 


मराठी फागु काव्य? या लेखावरून ही माहिती 


आपणास कदापीही सोडविता येणार नाहीत. कारण 
आजपर्यंतच्या जगाच्या इतिहासात ' आर्य? या नावाचा 
वंश कोणासही उपलब्ध झालेला नाही. आर्सवंश ही 
संपूर्णपणे बनावट गप्प गोष्ट आहे; कारण तिच अस्तित्व 
अद्याप कोणासही सिद्ध करता आलेले नाही. या 
कल्पनेचा त्याग करून आपले धमश्षास्र समजण्यास 
नवीन वर्णाच्या व्याख्येचा अंगीकार ताबडतोत्र करणे 
अत्यंत जरूर आहे. 


लर. न्व, व 6 
“ सुद्शन पुराण ” लिहिळे आहे. या स्थर रचना 
च्छ 


जन धर्मीय आहेत. 


येथे फक्त नमुन्यासाठी या दोन्ही गीतातील दोन-दोन 
कडवी दिलेली आहेत. त्यातील पहिल्यात मात्रिकछांदस 
* पतितपावन २, * चंद्रकांत ? रचना भासते. दुसऱ्यात 
पोवाड्याची ढब आहे. 
(१) चेतन्य फाग 
त्रिलोकी भर्वाने राघो होई उदासु । 
लक्ष उचरासी झाडे करिताः रहिवासु ॥ 
करम पारधि तुझा मांडिला पासु । 
ध मांजरा तुझा करेळ नासु ॥ १॥ बु ॥ 
आत्मा चैतन्यराघो गाथला परि | 
अनंत गुणे राघो तुझी तु सरी || 
जानता नेनता राघो कवीला परि 
- कामराजु * म्हणे राखो, वेगे ऊधारी ॥ १४ ॥ 
(२) धर्म फाग 
पहिले नमन देवा जिनेश्वरा, 
नमन.सार जे गणघरा । गाजी०. 
नमन करिन.जि निग्नंथ गुरा, 
कवित प्रसनःहोइ जो दातारा ॥ गाजी०॥ ग्रु॥ 
जीबदयाः धर्मु पालती, 
- _ हिंसा-पाप. हालती । गाजी ० 
“ कामराजु ? म्हणे धरमु करीती, 
तो जीव पावे: मुगती । गाजी० ॥ १३ || 
-- ना. ग. जोशी 
अ्रैमासिकाच्या जन्माष्टमी अंकांतील, 


क्त | येथे. दिली आहे. 
गीतांची माहिती वान्वकांना| असेलच ट --लेखकर/ 
२५७४ 2 अ १ म 
"नो पवलनिर णन 


श्री. शे. बा. जोशी 
च हर 


अदिति आणि अंभ्रणी देवी 


अंभरणी देवीचे आत्मकथन 
(क्रचा ९ ते ५ पूर्ण ) 


प्रस्ताव 

अदिति व अंभृणी या देवींच्या आविष्कारात 
फारच फरक असल्यासारखे वर वर दिसते. पण 
अभिव्यक्‍तींत फरक वाटला तरी मूळ आशय 
( देवतातत्त्व ) समान असल्यांचे, सूक्ष्म अवलोकना- 
नंतर लक्षात येते. अदिति देवीची घडण बरीच 
सुटसुटीत आहे; पर अंभृणीची प्रतिमा नाना संकीर्ण 
संकेतानी युक्‍त आहे. म्हणून अंभृणी. देवीचे सम्यक्‌ 
आकलन होण्याच्या दृष्टीने, या देवीचे आत्मकथंन- 
पर सूक्त संपूर्ण, मुळातूनच जाणणे. अवश्य आहे. 
य़ा सूक्ताच्या अर्थाकरता,. पुण्यश्लोक सायणांना 
वाट पुसत पुढे पाऊल ठेवावे लागते. सायणभाष्यात 
उणीवा आहेत, हे मान्य करूनही, पाइचात्यांना 
सुद्धा, या महामागांचे त्रण मान्य करावे लागत 
आहे. सायणभाष्य नसते तर. वेदार्थाच्या निबिड 
अरण्यात प्रवेश मिळणे दुष्कर झाले .असते. सायण- 
भाष्य व आधुनिक संशोधन तंत्र वापरूनही वेदा- 
तील क्रःचांच्या अर्थाचा प्रयत्न हे एक. मोठे 


ठरावयाचे आहे- अश्या निरनिराळ्या प्रयत्नांच्या 
एकूण समालोचनातून अंभृणीदेवीचे आत्मकथनपर 
एकच सूक्त असल्याने, त्याचा सखोल अभ्यास होणे 
शक्‍य आहे. हे सूक्त अनेक दृष्टीने अनन्य साघारण 
आहे. आवेशयुक्‍त भाषेतील अशा प्रकारचे आत्मक- 
थनपर यूक्‍्त, वेदात हेच एक ! आत्मनिवेदनातील 
या प्रकारात विशिष्ट पंथीय अभिनिवेश टिचून भरला 
आहे, या सवंध सूक्तात, - अथ पासून इति पर्यंत ! 
पण हा आवेश, हा अभिमान यज्ञसंप्रदायविरोधी आहे, 
हे चट्दिशी लक्षात न येईल अशी दक्षता वाळगलेली 
आहे. या सूक्ताचे आत्मनिवेदनपर हे तंत्र, या 
कवीने मोठ्या कौशल्याने वापरल्याचा प्रत्यय येतो. 
यातील पदप्रयोग मार्मिक अर्थयृक्‍त आहेत; पण 
ते, सहज स्फूर्तीतले नसून विचारपूर्वक उपयोजि- 
लेले असल्याच्या संशयाला जागा आहे. * क्रग्वे- 
तील पूर्वीच्या विचारांना कलाटणी मिछून, नवीन 
वैचारिक ' भूमिका प्रभावशाली होऊ लागल्याचे 
प्रत्यंतर या सूक्तात मिळते. म्हणून भारतीय 


धाडसच होय ! हे धाडस, शहाणपणाचे . किवा सांस्कृतिक इतिहासाच्या दृष्टीने हे सूक्त फार 


मूखेपणाचे याचा निर्णय थोड्या कालाव्रधीनेचे मौलिक ठरणार आहे. 
* मान्यवर डॉ. रा. ना. दांडेकर यानी क्रृग्वेदातील “ हृद्‌ ' व * मनस्‌ ' या पदयोजनेतील 


औचित्यचर्चा मानसशास्त्रीय दुष्टीने फोर सुंदर रीतीने केळी आहे ( सिद्धमारती ३७-१४२) 
दिक कवीत * सुवृक्तिमिः ' ' तक्षा'प्रमाणे नंक्षीदार कारागिरीने रचलेली कवने आहेत; आणि ' हृदा मति 
ज्योतिरनु प्रजानन्‌ ' अशा प्रकारची उत्स्फूत अंतःकरणाने रचली गेलेली कवने आहेत ( पा. १३९ ) 
स्वाध्यायनिरत वंद्य प्रा. वेळणकर यानी, 'क्ग्वेदातील भक्‍्तिमार्ग' या प्रबंधात वैदिक कवींना आपल्या 
कुतीविषयी कशी जाणीव असे याचे थोडक्यात. सोदाहरण विवरण केले आहे: 'इदं वच: स्वादो: स्वादीयो: 
असे' हे सूक्त आहे; ' घृतान्‌ स्वादीयो मधुनः च वोचत ' : ताज्या तुपापेक्षा गोड व मधघापेक्षा स्वादिष्ट 
असे हें स्तोत्र आहे; असे म्हणण्यात कवीने ही कवने काही विचारपूवंकही रचली असल्याचे उघडकीस 
येते. वसिष्ठाच्या या उक्तीत तर हे स्पष्ट जाणवत आहे : “ थोटका नसलेला, सुटसुटीत व बांधेसद व संदर 
अलंकारांनी य॒क्‍त असा मंत्र यंज्ञाहू देवाना ' अर्पण करा ' ( मंत्रं अखर्व सिवितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा ) 
( ' क्ृग्वेदातील भक्तिमार्ग, पा. २८-३९.) 


३१. 


-करखगघर चिठजसुज 
या र्‌ा 
२] 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


हे सूक्त, प्रथम पुर्णपणे पुनः पुनः वाचून मनन 
करीत, मगच याच्या अर्थविवरणाकडे वळावे हे 
उत्तम. अर्थविवरणाच्या अनुकूलतेसाठी, याचे पाच 
स्थूल विभाग कल्पिले आहेत. मननासाठी त्या 
विभागांप्रमाणेच संपूर्ण सूक्तच दिलेळे आहे. ( सर्व 
विभागांचे अर्थ व विवरण एकाच अंकात प्रकाशित 
होणे शक्‍य नाही; म्हणून त्या त्या विभागांवरोबर 
योग्य तेवढाच अर्थ व विवरण क्रमाने येईल. ) 
अंभरणी देवीचे संपूर्ण सूक्त 
ग देवांमध्ये सवंश्रेष्ठ मी 
1 अहं स्ट्रेभिः वसुभिः चरामि, 
अहं आदित्येः उत विश्वंदेवे; | 
मं अहे मित्रावरुणोभा बिर्भार्म; 
अहं इंद्राशी अहं अश्विनोभा || १॥| 
अहं सोमं भाहनसं बिभर्मि; 
त्वष्टारं उत पूषणं भगम्‌ | 
11 विश्‍बधात्री-अन्नदात्री मी 
अह दुघामि द्रविणं हविप्मते सुप्राब्ये 
यजमानाय सुन्वते ॥२॥ 
अहं राष्ट्र संगमनी वसूनां; 
चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ | 
तां मा देवाः व्युद्धुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां, 


भूरि आवेरयंतीम्‌ ॥३॥|. 


मया सो अन्नं अत्ति; यो विपऱ्यति, यः प्राणिति, 
यः इम्‌ शुणोत्युकतम्‌ | 
111 मी कोण आहे जाण, मला उपेक्षिल्यास 
सर्वनाश ओढवेल ! साबध रहा ! 
अमंतवो मां ते उपक्षियंति; श्रघि श्रुत, 
श्रड्धिवं ते वदामि ॥ ४ || 
झह्मेव स्वये इद वदामि; जुष्टं देवेभिः 
उत्त मानुषेभिः | 
यं कामये तं तमुग्रे कृणोमि; तं ब्रह्माणं 
गक तं क्राषें ते सुमेधाम || ५ ॥ 
ए1 सबोधिकारी मी ! । | 
अहं स्ट्राय धनु; आतनोमि; जह्माद्वषे 
शरचे हेतवा उत | 
अहं जनाय समदं कृणोमि; अहं द्यावापूथिवी 
आ विवेश॥६॥ 


३२. 


४ विश्वाची आदिकर्ती मी आहे 
अहं सुवे पितर; अस्य मूर्थन्‌ मम योनिः 
अप्सु अतः ससुद्रे 
ततो वितिष्ठे सुवनानु विश्वा, उत अमूम्‌ 
द्या वष्मेणोपस्पयामि ॥७ ॥ 
अहं एव वात इव प्रवामि; 
आरभमणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पृथिव्या एतावती 
महिना संबभूव ॥ ८॥ 
या सूक्ताचा विभागऱः: अर्थ आणि विवरण 
1 देवात सर्व श्रेष्ट मी. ! 
नकचा:- (५) अहं स्ट्रेमिः . वसुभिः चरामि; 
अहं आदिल; उत विश्वदेवेः । 
अर्थ;- रुद्रिय व वसू, हे:माझे सांगाती आहेत. 


याचप्रमाणे, आदित्य व विश्वदेव हे. माझे सोबती 
आहेत. र 


विवरण: - पहिल्या क्रचेतील पहिल्या चरणात, 
आपल्या आत्मचरित्रातील एक महत्वाचा अंश 
अंभूणि सर्वांसमोर उघड करते. कोणत्या देवता- 
समूहाबरोबर आपला निकट संबंध आहे, याचे विव- 
रण करते. या देवगणात एक भेद कल्पिण्यात आला 
असून, हे तारतम्य या देवीच्या वक्‍्तव्यातून स्पष्ट 
होते. पहिल्या क्ूचघेतील पहिल्या पंक्तीत सांगण्यात 
आलेल्या देवगणाशी या देवीचा संबंध एक प्रकारचा 
दिसतो. तर पहिल्या क्चेच्या दुसऱया चरणात, 
तसेच दुसर्‍या क्रुचेच्या पहिल्या चरणात उल्लेखि- 
लेल्या देवता-गटाशी असलेला संबंध अगदी वेगळा! 
या दोन्ही संबंधातील स्वरूप निराळे कसे, याचा 
उदगडा, या विभागाच्या पूर्ण प्ररिशीलनानंतर 
होणार आहे. टी 6: 
कचाः- १ ) अहं मित्रावरुणोमा विभरमि; 
अहं इंद्राग्नी अहं अश्विनोमा || 

करचाः- (२) अहं सोमं आहनसं विर्भाम, 

- त्वष्टार॑ उत पूषणं भगम्‌ || 

अ्थै:- (१) मित्रावरुण या दोघांची ' भर्त्री 

( पोसणारी ) मी आहे. इंद्रागनी वगैरेंना प्रेरणा 
देणारीही मीच ! ( र ) शत्रविनाशक (शकक्‍तिद्याली) 
सोमदेवाला सोमत्व देणारी, व त्वष्टापूषण, आण्यि मगा 


अदिति आणि“अंभूणी देवी 


या दैवतांच्या अस्तित्वाला 
होय ! 


विबरण:- सर्वे पुरुषदैवताहून आपण श्रेष्ठ 
आणि सर्वोत्तम आहोत असे, था 'भगवतीला: सिद्ध 
क्ररावयाचे' आहे. या :विभागातील: शेवटच्या तीन 
पंक्तीत सर्वोत्तमत्वाचा हा. ध्वनी स्पष्ट कानी येतो 
ही देवी, आपण काहींच्या .सह, “चरामि” असे 
सांगते; आणखी काहीना “अहं बिर्भाम ” असे 
म्हणते. ““ चरामि ” या पदयोजनेत ,या. देवीचा.या 
गटाशी असलेला सहचरभाव व्यक्‍त होत. आहे; या 
सहचर भावात समान झीलता व्यक्‍त होते 
सांगातीशी मिळून-मिसळून संचरण्यात . स्नेह 
आहे, प्रेम आहे. आणि “ व्रिभर्मि” या शब्दात 
पोष्य-पोषित हा भाव समाविष्ट आहे. यामुळे 
येथे यजमान व सेवक हा संबंध सूचित होतो. 
* वि्भामि ” क्रियापदाचे मूळ भू-मर्‌; या आस्या- 
ताला बरेच छायार्थ आहेत : संरक्षण करणे 
पोसणे, धारण करणे, वहाणे, प्रेरणा ..देणे, आधार 
देणे, राज्य करणे, अधिकार चालविणे, अनुभवणे 
इत्यादि. 


कारण . अशी मीच 


म्हणून, अंभूणि ज्य़ांच्यासह “ चरामि ” म्हणते, 
ते रृद्रिय, वसु, आदित्य आणि विदवदेव हे. या 
देवीचे विशेष आवडते देव होत; हे देव तिला 
जोस्त जवळचे वाटत हे स्पष्ट आहे. आणि अंभूणि 
ज्यांची ' भर्त्ती ' आहे, ते . मित्रा-वरुण, इंद्राग्नी 
अश्विनीकुमार, सोम, त्वष्टा, भग या गटातील देव 
हे या देवीचे “ मृत्य ! होतात. म्हणून यांच्यापक्षा 
या. देवीचे रुद्रादि सह-चर देव, हे योग्यतेत श्रेष्ठ 
आहेत, असे या क्त्चेतून ध्वनित होते. 


देवांच्या या दोन्ही गटांपैकी दुसर्‍या गटाचे 
मित्रा-वरुण, इंद्राग्मी, अश्विनी ( मुख्यतः नासत्य ) 
सोम, त्वष्टा, पूषन व भग हे देव ( विवस्वान्‌ ) 
सर्याशी संबंधित आहेत. ही सौरतत्वाघिष्ठित दैवते 
असल्याचे सर्वमान्य आहे. परतु या सौरदैवर्तांची 
मूलांधारशक्तिही आपण असल्याचे ही दैवी या 
संक्तात सांगत आहे. अंभणीच्या या आत्मनिवेदाना- 
तील मख्थ रोख काय ? तर.हा देवी. ( शक्ति ) 
संप्रदायच सवे. श्रेष्ठ व . इंद्रांग्नी वगैरे देवांच्या 


न. भा, ५ 


अनुक्रमणिका 


३३4 


आराधकांचा संप्रदाय. कनिष्ठ कसे . हे सूक्त ध्वनित 
करते ! या. सूक्त : रचनांकाळाच्या सुमारास याजक 
सौरसंप्रदाय संपूर्णतया ;,हतप्रभ होत' चालला! होता 
असे.यावरून उघड होतेः ऊर्न र. (र 


1] विश्वधात्री, अन्नदांत्री अशी मीं 
क्र्चाः- २) अहं दंघोमि द्रविणं हविष्मते सुप्राष्ये 
क कक *“ > धघेजमानांय सुन्वते 
३) अहं  राष्ट्री; संगमती' वसूनां 
चिकितुषी; प्रथमा यज्ञियांनाम्‌'। 
तां मांघ “देवा 7व्यद्धुः पुरुत्रा 
भ्रिस्थांतरो त्यूरि आवेक्षयंतीम्‌ :॥) 
४). मया सो अन्नंःअत्ति योः विपड्यति 
१ हिची - यःप्राणिति*्येःईम्‌ शणोत्युकतम्‌ | 
'अर्थ:- २)' हंविर्युक्‍्त :सोंम . पिळणर्‍्या* वः ते 
देवाला अर्पण करून तप्त*कंरणाऱर्‍्या : यजमानालेय 
द्रव्य देणारी मीच होय 


) विशवावर:राज्य करणारी अविकारी 
( राष्ट्री) मी आहे; धन देणारी मी; ज्ञानीही 
मी; यंज्ञीय दैवतात अग्रगण्य मी आहे. विदवात 
नाना रूपाने संर्वत्रः. असणाऱ्या देवतांना आंविरां- 
शक्‍ती मजकडन मिळते. त्याना. शक्‍तिदांत्री मीं 
४) ' सारे प्राणिमात्र जेवतात-खांतात 
माझ्यामळे! पहातात, विचार करतात; तें माझ्या 
प्रेरणेमंळे; इवासोच्छंंवासःकेरील !जगतात.-ते-माझ्या 
कृपेमुळे. भाषण 'कानानी .'ऐकतातः!ते माझ्यामुळ? 
माझ्या संमतीनेंच ! . ?* तशा 13! 
विवरणः- ही 'मगवती म्हणंजेच विशवात्मशक्‍्ती! 
या देवीच्या इच्छेविरुद्ध गर्वेतांची एंक काडोसुद्धा 
हाळू शकत नाही; _असे'> जनेमनावर 'बिबविण्याचा 
उदेश असल्याचे या भागावरून स्पष्ट होते. ' ही 
आदिशक्ती. विदवाच्या!* भेतर्बोह्य * क्रियाशक्‍्तीचे 
केंद्रस्थानच असल्याचे येथें विंवरणं ' करून' सांगितले 
आठे 19: ७-2 16: त 
./ अहं ददामि द्रविणंभू””*'संगंमनी वसूनामे:.. 
या प्रकारच्या बाह्य लौकिर्कः क्रिया होतं. ही देवी 
स्वतःच *“ राष्ट्री ” .असल्यामुळे, लोकांनो, धनं> 
कनकादि संपत्ति देणारी' आपणे स्वतःच, आंपल्यो* 
शिवाय दुसरे. कुणी नांही? असे' सांगण्याच्या थो' 


-ऐऊ उ डळ के 
"वकखगघर 
2002012222 ळ द्य घन 


ह "ळ््पज्ता 


न्भारंत. 


झोकात, ही देवी 'अणखी कुणा देवाबरोबर स्पर्धा 
तरु'क्ररीत, नाही नाः ? अशी शंका चाटून जाते, 
:. सारे 'प्राणिमात्र: जगतात. ते क्रेवळ आपल्या 
इच्छेमुळे ! सर्वांची प्रेरक-तारक आपणच; हे बोल, 
विश्वाच्या भांतरिक्संत्ताळक-सामर्थ्याचे "सूचक 
आहेत, या 'विषयातही देवीचे हे बोल, .. दुसर्‍यांना 
मागे सारणारा, आवेश प्रदशित करतात, तर मग 
ही,स्पर्धा, ही इर्षा कुणाबरोबर ? हे समजणे शक्‍य 
आहेका? 

हे दोन: प्रकारे' समजून येणे शक्‍य आहे. , , 
(१) क्ग्वेदात सगळीकडे “द्रविणोदा” असे वणिलेला 
देव तो, अग्नीचं . होय. या वेदाचां . प्रारंम मुळी 
 र॒त्नघातमम्‌ ” अग्निदेवाच्या स्तोत्रापासून होतो. 
€ अग्निमीळे . . . . रत्नचातमम्‌ ” !' त्वम्‌ अग्ने 
द्रॅविणोदा अरंकृते  त्वम्‌ देवः, सविता, रत्नघा 
असि ! (1. १. ७. )  द्रविणोदा अम्तिः दघात्‌ 
वसूनि (1, १५.७, ८.) “ वीरवत्तमम्‌ यशसम्‌ ” 
देणारा देव, अग्नि हाच होय. असे वणिलेळे आहे. 

अगनीप्रमाणेच इंद्रादिदेवतातही हे सामर्थ्यं होते 
“ इंद्र: घनानां इरजति”. (1, ७. ९ ); “ गोमिः 


अश्‍वेः शतक्रतो! :पृण:?. “ द्रविणोदा दीघेमायु: 
रासते; ” , “द्रविणोद्ा/ सोमः: मयस्करत्‌ ” 
(४.४६.४) 


सूर्यमे- अग्नीमध्ये समाविष्ट होणार्‍या इंद्रःसोसादि 
सर्वामध्ये '“ द्रविणोदा ”, ' “ वसुदा “, “ गोदा पु 

“ आयुर्दा ”, अशी शक्‍ति होती. विशेषतः अग्नीला 
*“द्रविणोदा ” असे वेदात पर्यायनामच असल्याचे 
समजते. वैश्वानर अग्नीची थोरवी गाण्यात क्षीं- 
सध्ये एक्के काळी, अहमहमिका लागत असे! तो 
अषरनी, आपला ' मृत्य /.म्हूणते ही भगवती! 

* "सूर्य. आत्मा जगत: तस्थुष: च" चराचर विश्वाचे 
झात्मस्त्ररूप. (नियंता), म्हणजे सूर्य, अज्ञी कूग्वेदा 
तील कवींची एकेकाळी श्रद्धा होती. 

" करतरेदाचे मुख्य, दैवत म्हणजे इंद्र, असे मानले 
जाते. “ राजा " “(सम्राट '! असे वणिला.. जाणास 
वरुण हाः. एकटाच ,,आहे. - एके काळी 'इंद्रा-पेक्ता 
वहुणाळाच , अग्रस्यान, होते, असे... संशोधकांचे 
मत , आहे प्रण प्रस्तुत, ,पएक स्त्री देवी, या सवे 


एकाहून एक श्रेष्ठ अश्या पुरुषदेवतांशी स्पर्धा 
करीत असल्याचे दृश्य या सूक्तात उघडकीस 
येत आहे. 


२) भगवती अंभूणी या सार्‍या सौरदेवताना 
ल्थानमष्ट करून आपण स्वतःच त्या जागी विदवात्मॅ- 
शक्ति होऊन उभी ठाकल्याचे दृश्य या देवी-सूक्‍्तात 
दृष्टीसमोर उभे रहाते. त्या सर्व सौर. देवांना 
“अहं विर्भाम” असे ही देवी स्वतःच सांगते 
यामुळे देवीच्या या बोलण्यात व्यक्‍त होणारा 
स्पर्धेचा भाव कुणाला उद्देशून आहे? वा ही देवी 
कुणाशी स्पर्धा करीत आहे? हे उघडच आहे. है 
ठरविण्यास आणखी दुसर्‍या बाह्य प्रमाणांचीं 
भावश्यकता ती काय? री 


परंतु एक अडचण अशी की, “चरामि” व 
“ विर्भाम ” याप्रमाणे विभागलेल्या दैवतांमध्ये 
पहिल्या गटातील देवांच्या नावामध्ये उल्लेखित 
वसू, आदित्य व विदवदेव हे संकेत रुद्रियांच्या 
नावासारखी निःसंदिग्ध नाहीत. वसूंमध्ये कुणा- 
कुणाचा समावेशन होतो? आदित्य, मरत, 
अश्विनी, इन्द्र, उषा, रुद्र, वायु, विष्णु, शिव, 
कुबेर अशी एक मोठी यादी मो, विल्यम्स हे सांग- 
तात. पण वसू हे आठ आहेत. वसूंमध्ये इंद्राला 
अग्रगण्य मानण्याचा एक काळ होता, वृत्रध्न 
इंद्राला “ वासव ? असे म्हटले आहे. “ वस 
आश्योताला चकाकणे, प्रकाशणे असा अर्थ आहे. 
चकाकणे, प्रकाशणे या अर्थाच्या दिवूपासून “ देव” 
हा शब्द रूढ झाला-आहे म्हणून “ दिव्‌ ? “ देव ” 
या जो अर्थ आहे, तोच अर्थ, “ वस्‌ ” “वसू"ला 
आहे. खरोखर दृष्टीने वसू ९ च (दिव! 
पात फरक नाही, इंद्राप्रमाणेच अग्नीही एकेकाळी 
वसूंचा अध्वर्यी गणला जात होता. इंद्र व. अस्ति 
यांच्यानंतर हे स्थान विष्णूला प्राप्त झाल्याचे 
दिसून येते ! 

विष्णुपुरणात ““ आप ”? हे दैवत वसूंमध्ये गणठे 
ग्रेके आहे ! आणखी एक विशेष म्हणजे 
शात वसूंच्य़ा यादीत, “ आप” 


आहे ७71 विष्ण 11) ( 


अदिति आणि अंभूणी देवी 


अप्सु अंतः समुद्रे " असे सांगणारी अंभूणि .देवी 
ही, ( पुरुषर्यी ) आपदेवाची . किवां “ रसो$्हे 
अप्सु ? असे म्हणणाऱ्या ( जलशायी ) विष्णु नारॉ- 
यणाची सहचरी असावी; व “ मी वसूंसह. ' चरामि' 
असे म्हणण्यात ' वसु ' नावाने अभिप्रेत -असलेला 
देव हांचे असावा असे वाटते, . 

परंतु प्रस्तुत लक्ष वेधून . घेगारी गोण्ट वेगळीच 
आहे : वसू व आदित्य म्हणजे निश्‍चित कोणती 
दैवते असावीत ? ही देवी वसूंना आपले आत्मीय 
म्हणते. परंतु वसू दोन प्रकारचे आहेत. त्यातले, 
या देवीला जवळचे कोण ? वरील वसूंची यादी 
पाहता त्यात दोन गट दिसतात : ( १ ) अग्नि- 
सूर्याला जवळचे; व ( २) आपःरसाला जवळचे. 
या दोन प्रकारच्या वसूंपैकी या. मगवतीला 
जवळचे वसू कोण ? हे सांगण्याची जरूरी नाही. 
कारण हे उघड आहेः ती स्वतः आपस्वरूपी आहे, 
आणि इंद्र वगैरे आपले आत्मीय नव्हेत असे ही 
दैवी स्वतःच सुंचवते! अंभूणीच्या आत्मीयांच्या यादीत 
रुद्रांचे नांव स्पष्टच आहे. व रुद्र आणि रुद्रिय आपः 
रस स्वरूपी असल्याचे यापूर्वीच ( सप्टेंबर अंकात ) 
विवेचन आले आहे. या संदर्भातील वसूंच्या उल्लेखा- 
मुळे, आपःरस संप्रदायाच्या वसूंचे अस्तित्व वेद- 
काळापासूनच असल्याचे येथे उघडंकीस येते ! सौर 
दैवतांचा प्रमाव जसजसा कमी होतो तसतसे 
वेदकाळातच या आपोवसूंचा प्रभाव वाढतो ! शेवटी 
“ वासुदेव ” संप्रदायाच्या नांवाने हो आपोवसु' पंथ 
ऊजितावस्थेस येतो व यांजक-पंथीय वासव>( इंद्र ) 
संप्रदाय पूर्णपणे नामशेष होतो ! ही घटना आज 
उघड दिसत आहे ! “ वासुदेवः तोयात्मा ह्या 
प्राचीन उक्तीने आपो वस्‌. संप्रदायाचे रहस्य उघड 
केले आहे! “ नार्‌-मर ” नामक एका इंद्रव्याबरो- 
बर येणारे, कग्वेदातीलं एका “ सह-वसू'चे नाव 
या संदर्मांत अभ्यसनीय आहे. येथे “ नार्‌ (मर) 
व“ वसू ” ह्या संकेतांना, या पावंभूमीवर विशेष 
अथे प्राप्त होतो; ““ आपो नारा: ” महाभारतातील 
यो उल्लेखाप्रमाणे, नार-नार्‌ हे “* आप वाचक 
अर्थ असणारे संकेत होत. . महाभारंतातही एक 
“: उप-चरी वसू ? आहे, नारायणाख्यानात ] 
क्रग्वेदांतील नारमरा समवेत असणारा “ संह. 


वसु, तसेच महाभारतातील! नारोयण-भेक्ते।“" उपः 
चरी” वसु या दोघां वसूंच्या .तावामधील शीलस्वभावः्‌ 
सचक' पदातील साम्यः अर्थविहीन ।म्हणताः' 'येणार 
नाही; या वसु: नांमांत काहीतंरी'आंतरिक सांकेतिक, 
सत्र असणें शक्‍य आहे. ः 


इंद्र हा आपोरूपी वृंत्रादिकांचाः वैरी हे. सुप्रसिद्ध 
आहे. € नार्‌ -मर, व सह-वसू हे इंद्र विरोधी :होते 
हे क्रगवेदातील उल्लेखावरून. स्पष्ट आहे (11१३५८) 
इंद्राने, नारायंणाचा तपोभंग, करण्याचा प्रयत्न 
केला ही कथा पुराणात.-प्रसिद्ध आहे. 'वासुदेव-कृष्ण 
व इंद्र यांचा बेबनावही सवेश्रुत॑ आहे. एका वसु 
शाखेच्या इंद्रविरोघाच्या-या पार्दवभूमीवर,, अंमूर 
णीचे, “ इंद्राग्ती अहं विर्माम ” हे आवेशय़रुक्‍त बोल 
उद्देशपू्वेक. असल्याचे निश्चित: होते. :इंद्रानुजः-उपेद्र' 
म्हणविलेला विष्णु, इंद्राला मागे सारून आपणच 
देवोत्तम म्हणवून घेतो. विष्णूचा अवतार. म्हण: 


. विणार्‍या वासुदेव-कुष्णाच्या, : चरित्रातील (इंद्राशी 


सामना दिल्याची, गोवर्धन पवेताची कथा विचाराहे 
आहे, या साऱ्या गोष्टीत वसु. संप्रदायाची : परंपराचे 
सामावलेली दिसते. यामुळे अंभूणी देवी आपण 
ज्यांच्यासह “ चरामी ” म्हणते, त्या ...“ वसू “मध्ये 
“ विष्णु ” संप्रदायाची देैवतेच. अभिप्रेत आहेत, 
असे म्हणावे लागते. “ इंब्रारनी -बिर्भाम: म्हणणारी 
देवी.. वासव इंद्राला जवळ. करील असे म्हणता येत 
नाही. हा “ वासव विष्णु ( : आप॒ ) असणेच जास्त 
संभाव्य आहे. 


आता. आंदिल्यांचा विचार. 

क्रग्वेदात एके ठिकाणी. आदित्यांची 'सहाः-नावे 
स्पष्ट येतात. (11: २७ ) : मित्र, अया , मग; 
वरुण, दक्ष आणि अंश. म्हणून, आदित्य हे सहा 
आहेत असे वाटते; परंतु याच सूक्ताच्या चौदाव्या 
क्ंचेंतं इंद्रांचाही ' आदित्य ' म्हणून उल्लेख यतो; 
म्हणून तें सांत होतात. आणि नवव्या. मंडलांच्या 
एकशे चौंदांव्या क्रचेंत, स्पष्टपंणे सांतांचा उल्लेख 
येतो. पंण कग्वेदाच्या दहाव्या मेडलांत बाहत्त- 
रांव्या सूक्तात हे ओठ. झाले आहेत (-.मार्तांडा- 
सह ) ! शतपथ ब्राह्मणाच्या *सुसारासः हे. आदित्म 


३५ 


नवभारत 


बारा झाले !--पण'हे'कोण, हे जरी निरिचित, नसले 
तरी. मित्र, वरुण; अर्यमा, मग, दक्ष; अंश व मार्तांड 
ही 'सातःनावे ।कातीः येतात. विष्णूला वेदांत 
“आदित्यं': म्हटलेःअसले' 5 तरी, सांप्रदायिक यादीत 
त्याचा स्पष्ट उल्लेख कोठे नाही ! वरील. सात 
नावात “ दक्ष ” वगळल्यास वाकीची सारी, सौर- 
तत्त्वाविष्ठित देवतेच आहेत. ! “दक्ष” हे नाव देव- 
जनन सूक्तात अद्तीबरोबर आले आहें. ( ».७२) 
अदितीच्या ““मधूमत्‌पयोरूपाबद्दल पुरेसे विवरण 
पहिल्या तीन: लेखातंः: आले, आहे. अदिति-दक्ष 
संबंघाबद्दळ'बोल्ताना&':*५अदितेः दक्ष: 'अजायत ” 
असे-सांगून' लगेच दक्षात्‌ अदिति: ” झाली असे 
स्पष्ट केलेले : आहे! अदितिऱदक्षांच्या या संवंचा- 
मुळे अदितीप्रमाणेच दक्षही- मवुमत्‌पयोरूपीच होतो. 
€अदितीपासून,: झालेलेल्ते आदित्य *. हे सामान्य 
सूत्र आहे. तरीही, दक्षाप्रमाणे आदितोच्या जन्मास 
कारण झालेल्झ कोणताही दुसरा आदित्य आढळत 


नाही. म्हणून अदितीप्रमाणेच अंभूणीही, मी,ज्यांच्या . 


सह * चरामी “ म्हणते, असा हा.या, आदित्यामध्ये 
“दक्ष"“. हाच -असावा,-:असे अनुमान अनिवार्य 
ठरतेः >: . सगीच गप १ 

लं आणखी एक गोष्ट : आदित्य हे, आपले आत्मीय 
सह-चर असे, अंभृणीने सांगितले असले तरी, 
आदित्यामध्ये श्रेष्ठ गणलेल्या सभ्राट्‌ 'वरुणाला- 
सुद्धा ह्या देवींने, आपला समान सांगाती म्हणून 
गणले नाही! आदित्य व वसूंमध्ये अंतर्भूत अस- 
णारे वरुण, मित्र, इंद्र, आग्नि, अश्विनी, सोम 
मग या सर्वाना, ह्या देवीने आपल्या . कुपापोषित 
छायानुवर्ती भृत्य-मालिकेतं गुंफले आहे! या 
कॉरणामुळेही* '** आंदित्या ” मध्येही संहूंचरत्वाचे 
मागय. फॅक्त “'दक्षा/”च्यांच 'वाट्यांला आलेलें 
द्विसंतेः “8 , तगर 


सर्व देवतांमध्ये: श्रेष्ठ: अशी आपणच; विदवा- 
धारशक्ती आपण 


? . आपल्यामुळेच . सारे प्राणिमात्र 


सवासोच्छेवास करतात; अशा प्रकारे या भगव 
तीच्या या निवेदन पद्धतीत, स्पष्टास्पष्टपणे, आणखी 
काही सांस्कृतिक महत्त्वाच्या गोष्टी ध्वनित होत 
आहेत. अग्नि संप्रदायाच्या इंद्रवर्णादी सोर- देवतां- 
पेक्षां आपःरस तत्त्वाचे रु, वसु, आदित्य हे देव; या 
देवीला जास्त्‌जवळचे वाटत असल्याचे उघडकीस 
येते; व पर्यायाने याजक संप्रदायाची प्रतिष्ठा लुप्त 
झाल्याचे आणि आप:रस संप्रदाय वरचढ होत अस- 
त्यांचे या सूक्‍्तातून ध्वनित होते. 
गामी कोण, हे जाण ! मळा 
उपेक्षिल्यास सवैनाश ! सावध रहा ! 
४) अमंतवो मां उपक्चियंति श्रुधि श्रुत, 
'श्रद्विवंते वदामि । 
५) अहमेव स्वयम्‌ वदामि, शुष्टम्‌ देवेमिः 
उत मानुषेमिः । 
-येकामये तं तसुग्रं कृणोमि; तं ब्रह्माणं; 
: .._ “*“_!- तंक्षीम्‌ तं सुमेघाम्‌ ॥ 
.<. गर्थ:--- (४) ( आतापर्यंत सांगितलेली माझी 
थोरवी व माहात्म्य लक्षात न घेता) जे माझी उपेक्षा 
करतील ते ( दिवसेदिवस ) क्षीण होतील. हे सारे 
6५ जाणून घेणाऱ्या विवेकी ( श्रुत ) 'मक्‍ता, 


(माझे बोल ) ऐक. माझ्या सांगण्यावर अद्धा ठेवं. 
भी सत्य सांगते. 


...( ५.) कोणत्याही देवांना व मानवांना अपेक्षित 
(प्रिय ) असे ते ( गुह्य ज्ञान ) मी स्वतः सांगते. 
मी ज्याना-ज्याना चहाते ( कामये ), त्याना 
ओजस्वी करते, त्याना ब्रह्मसिद्धी देते; कवी (क्षी) 


“नवते; बैयंझील ( वीर) किवा मेघावी ( वुदि- 


मान्‌) करते. 


विवरण:-- लोकविनाझ्शक्ती आणि  लोकानु- 
अह-शक्‍ती या. दोन्ही शकती आपणात सामावल्या 
आहेत, असे ही देवी या :वाक्यात स्पष्ट करते. मी 
'र्‍्यावर प्रसन्न होते, त्याना सर्वसमर्थ करते: 
म्हणून हे जाणून आपणावर अविचलित श्रद्धा ठेवून 
स्वत:चा उद्धार करून घेण्यास; जनाना ही देवी 
हान करीत असल्याचे येथे दिसते. संरक्षक आणि 
सहारक ' शक्‍ती असणाऱ्या आपणास उतपेक्षिणारे 
दिवसेदिवस क्षीण होत नाळ पावतील, असे ही देवी 


३३ 


६ 3-2 अड र 
1) 


ऱ्य डल, 
"करखगघर च्च 
य 

-चपफननम 


अदिति आणि.अंभूणी देवी 


जगाला वजावीतं आहे ! भाषणाचा परिणाम 
वाढवण्यास व सांप्रदायिक श्रद्धा दृढ करण्यास हे 
बोल आवश्‍यकच ठरतात. 


€ देव व मानव जे अपेक्षितात ते वरदान देण्याची 
शक्‍ती आपल्यात आहे ” या अश्या वोलण्यात स्पर्धेचा 
सूर असल्याचे क्ग्वेदातील अग्नि, सूर्याच्या संवंघात 
आढळून येते. “ हविष्मते द्रविणं ददामि ” देवी 
उक्तीच्या विवरणकाळी ही गोष्ट स्पष्ट करण्यात 
आली आहे. अग्नि, सूर्य, इंद्र हे '“ द्रविणोदा र्र 
शक्‍ती असणारे देव आहेत. '' वसुदा ? शक्‍क्‍तियुत 
आहेत; हे वेदातील निरनिराळ्या उल्लेखावरून 
स्पष्ट केलेळे आहे. ही झाली : लौकिक ' जगातील 
स्पर्धा. > तिक 00 नटी 
मर्तुत पांचव्या क्रचेत दिसून येणारी स्पर्धा, 
ज्ञानक्षेत्रातील आहे. याची प्रस्तावना सूक्ष्मपणे 
तिसऱया ' क्रचेतच आहे. “ अहं ' चिकितुषी ” 
( चिकित्सिका, ज्ञानी म्हणजे मीच! ) असा हा 
आत्मविश्वास, या पांचव्या क्रचेत आणखी स्पष्टपणे 
अभिव्यक्त होत आहे: | 


देव व मानव इच्छितात ती संपदा दोन प्रकारची 
असू शकेल. ( १..) मूर्त; -घनकनकादी स्वरूपातील; 
(२) अमूर्त: तरी तात्त्विक स्वरूपाची ती संपत्ति, 
ही उभय संपदा ' विद्या ? या संज्ञेने वेदात निर्देशिली 
जाते. “ विद्‌ ” आख्याताने बनलेल्या “ वित्त 
: वित्ति ” या साधित पदांमध्ये प्रारंभी या दोन्ही 
प्रकारची. संपदा ( संपत्ती ) अंतर्भूत होत होती. 
“ वेत्तार:7- “ वेतृ 7 > ज्ञानी ( इवेताश्‍वतर उप- 
निषद्‌ ), “ वेदाथ: ” यातही “ज्ञानी” हाच, अर्थ 
आहे, मूळ “ विद्‌ ? या आख्याताचे दोन . विभाग 
होऊन *“ विद्‌-विद्‌, ” संपादन-करणे, मिळवणे 
( मूर्त स्वरूपाची संपदा ) € विद्‌ * संपादन करणे, 
मिळवणे, जाणणे. ( अमूर्त अनुमव, ज्ञानरूपी 
संपदारविद्या ) अशाप्रकारे जीवनक्षेत्रातील दोन 
प्रकारची संपादना सुचविणारे दोन निराळे आख्यात 
रूढ झाले, पण सर्व प्रथम -विदु-विन्द्‌ .व केवळ विद्‌ 
हे आख्यात निराळे नव्हते; ( णांषट्रापव]] शर विशा- 
५७] ) एकच असावे असे मो. विलियम्स यांचेही 
मत आहे.:( यांचा संस्कृत कोश पहा )- 


वेदकालीन जीवनादर्शांतं. संपूर्ण (उभयार्थी) विद्या 
(संपदा) अपेक्षित होती. पण उपनिषद्काली, विद्‌ 
(विन्द) ' आख्याताने ' अभिप्रेत असणारी संपदा 
त्याज्य ठरू लागली. पूर्वी वैदिक कषी, अग्तीला 


“ जात-वेद ? म्हणून संबोधित असत. कारण हा 


आग्नि “द्रविणोदा ? आहे, त्याप्रमाणे हा “ अग्नि: 
होता कविः क्रतुः आहे. व ' अग्नि: घिया स चेतति 
(111.११-३); मनीषी सुद्धा आहे. अशा प्रकारे 
मूर्त व अमूर्त दोनही प्रकारची. संपदा ( संपत्ती ) 
इच्छिणाऱ्या, क्ट्ू्षीना अग्नी “ जातवेद ' दिसला. 
६ वेद !- विद्या यांत ऐहिक व तात्त्विक उभय 
स्वरूपाची संपत्ती अभिप्रेत होती. पण मूर्त-ऐहिक 
संपत्ती भववंधनास कारण होते, असा विचार उप- 
तिषत्‌काली बळावू लागला. म्हणून विद्येत दोन 
प्रकार कल्पिणे अनिवाये झाले. विद्या ( अमूर्त 
संपदा, तात्त्विक ज्ञान); व अविद्या ( मूर्त संपदाः 
घनकनकादि स्वरूपातील संपत्ति); प्रारंभी अविद्या 
संकेताला ' अज्ञान ' असा अथे नव्हता. ईशावास्य 
उपनिषदाच्या ' अविद्या मृत्यु तीर्त्वा ' या वाक्‍या- 
तील * अविद्या ' पदाला. ' अज्ञान ' असा अर्थ 
जमतं नाही- संपत्तीच्या ( अविद्या ) योगे मानव 
मृत्यु ( लोकां) तून तरतो; विद्येने अमृतत्त्व मिळवतो 
असा तेथे अर्थ आहे असे दिसते. या उपनिषदात 
ऐहिक जीवन पापमय असल्याची धारणा कोठेही 
दिसत नाही. शतायुषी होण्याची आकांक्षा यात स्पष्ट 
आहे, परंतु हे जगणे भोगविलासाचे नव्हे; त्यागातच 
भोग ( आनंद ) मानून, लोकहितेरत परम-अर्थाचे 
जीवन येथे अभिप्रेत आहे. काराला ब॒जुर्वेदांत 
( ईश्नावास्यात ) स्पष्टपणे प्रवेश मिळाला आहे. तरी 
वण मांडूक्योपनिषदातील संन्यासमार्गीयांचा हा 
उकार नव्हे ! या उपनिषदात सूर्य व अग्नी या 


दोघांचीही आराधना- प्रार्थना आहे. अग्नि वं सूर्य 
उपासनेत धी व॑ संपत्ती या उभय संपदांची सिद्धी 
अपेक्षित असते. पण ही उपासनापद्धती मागे पडते; 
क्रट्षिसंप्रदायात दौथिल्य डोकावते. मुनिपंथ बळावतो 


क्रषी व मुनी समानार्थी शब्द होऊ पाहतात; पुढे 


थोड्याच अवधीत क्रषिपरंपरा लुप्त होते, मुनि 


.संप्रदाय फोफावतो. 


२१७ 


"करखगघनचि्ठनसञ? 


मराठीचा विकास 
राज्य मराठी संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


विकास 


नेवैभॉरत. 


याचें पंडसांद या अंभूणी सूक्तात जागोजागी कानी 
येतात. ही देवी 'अहं चिकितुषी' म्हणून सांगते; 'अहं 
द्रेविणे दधामि' म्हणते. 'जातवेद? अग्नीचे हे उमयविंध 
सांमर्थ्ये आपणात आहे, असे ही देवी. सुचवीत आहे. 
तसेच मी चाहीन त्याला ' ब्रह्मागं कृणोमि ; 'त्र्षि 
कृणोमि' 'सुमेधसं कृणोमि' म्हणते. म्हणून यां देवीळा 
: वागांभूणी ' असे म्हणण्याचा प्रघात दिसतो. पण 
ही विविध शक्‍तियुत देवी आहे, केंवळ ज्ञानदेवी नव्हे. 
वेदांतच सरस्वती नामक एक देवी आहेच; शिवाय 
“ वाक्‌ ' देवी पण आहे. !. ही अंमृणी देवी * तं 
ब्रह्मांणं कृणोमि “ म्हणते खरी, पणं या देवीच्या 
कृपेने मिळणार्‍या या * ब्रह्म ' सिद्धीचे स्वरूप काय ? 
हा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. या देवीचे हे ' ज्ञान ' 
व ही ब्रह्म ' सिद्धी क्रग्वेदातील विचारांच्या चौक- 
टीत सामावते काय, असा प्रश्‍न येथे . डोकांवतो ! 

क्र्ग्वेदातला “ ब्रह्म ( णस्पतति ) ' यज्ञपरिसरा- 
तला आहे. म्याकडोनेल यांना हा अग्नीसारखा वाटतो. 
(1७16 ४18 867९7७] 188008 10 पणाला 
छाया ७७0९७5 विशात९त का 
है्टणा, ) ॥९वा० ४ ॥००्ट” ७. 102 3, पण 
आपः:रस स्वरूपी अंभूणीपासून मिळणारी ही 'ब्रह्म' 
सिद्धी, 'तज्जलानिति ' या छांद गोग्योपंनिषदांतील 
“ब्रह्म'- सूत्रात बसणारी आहे, हे ्रह्म' व हे ब्रह्म 
णत्व “ प्राप्त झालेली व्यक्‍ती, अग्न्याराधकांच्या संप्र- 
दायातील 'ब्रह्म' व  ब्रह्मा' असणे शक्‍य नाहीं. 'ब्रह्म' 
सिद्धीचा हा पंथ क्रग्वेदात नव्यानेच डोके वर काढीत 
असलेले दिसत आहे. चौथ्या मंडळातील वामदेवाच्या 
त ह! चुणूक अजून अस्पष्ट 
रीतीने अंमिव्यक्‍त होतं आहे. पण प 
हा नूतन “ ब्रह्म ' संप्रदाय जास्त ललग 
नोस येत आहे. “ हा ब्रह्म? पाण्याच्या परिसरांतला 
दिसतो. देव-जनन सूक्तात एक ब्रह्मणस्पती येतो. 
( 5. ७२.२) देव पाण्यात आनंदात आहेत. पण 
एक धडपड्या अंश ( तोब्रो रेणुः ),त्या आनंदमय 
परिसरातून बाहेर निघतो; तेच * मातीड । होय. 
ु् सूक्तातील एकूण आशय पाहता, यातील ब्रह्मण- 
स्पतीचे स्वरूपही लक्षांत येणारं आहे. “अद: संलिछे 
सुसंरड्धाः अतिष्ठत | अत्रा वो नृत्यतां इव? अक्षा 
आनंदात नाचत बागड पाण्यात अंसाबयाचे सोडून 


श्‌ढ 


बाह्य जगाते-या संसारचक्रात येऊन पडणाऱ्या 
अंशाला ( सूर्याला ), * मार्तांड ' म्हटलेल्यातही, उद्देश 
असल्याचे उघड होत आहे. मृत अंडापासूनं झालेला 
तो मार्ताड, म्हणून या शब्दाचे. विवरण केले जाते. 
हा मृत्युलोक. सूर्य पाण्यातून मृत्युळोकात येऊन 
जन्म-मरण चक्रात सापडतो, असा या क्रव्चेतील 
व्यंग्यध्वनी दिसतो. यावरून ऐहिक जीवन हे भवबंधन 
आहे; असा सूर येथे उमटत आहे. आणि अश्या या 
सूक्तात येणारा हा ब्रह्मणस्पती, याजक संप्रदाया- 
तील प्रवृत्तिपर वैचारिक भूमिकेतला होय, असे 
म्हणणे समंजस होत नाही. ' ब्रह्म ' हे पाण्यात 
असल्याचा उल्लेख, अथर्ववेदीय गोपथ ब्राह्मणात 
येतो. (1, १-४). या संदर्भात केनोपनिषदातीळ 
* तत्‌ वनम्‌ ' हे, गुह्य संकेतात्मक साररूप वचन 
उद्बोधक होणार आहे. र्‍ 
हा थोडा विस्तार एवढ्याकरता की, या अंमृणी- 
देवीच्या कृपेने हाभणारी ही “ब्रह्म सिद्धी क्रग्वे- 
दातील मूळ याजक संप्रदायाशी सुसंगत नाहीः 
आणि ही प्रवृत्तिपरही नाही. ही ब्रह्मसिद्धि, उपनि- 
(पातील “ ब्रह्म ' कल्पनेशी जुळती मिळती आहे. 
क 9 ' 'तदू-वनम्‌ ' यासारखेच 'अंभृणी 


हे नामही सांप्रदायिक रहस्यार्थाने भरलेले आहे. 


सायणांनी सांगितलेल्या सांप्रदायिक कथेप्रमाणे यो 
देवीचे नाव * वाकू होय ! यां * वाक्‌ नाम्ती 
विदुषीच्या वडिलांचे नाव * अंभूणी ' असे होतें. 


अमृणी कूषीची 


अशा प्रकारे, या 
ठरते. पण 


कन्या; म्हणून ही आंभूणी होम. 
देवीचे संपूर्ण नाव ' वागांभूणी 
सायणानी दिलेली कथा, पूर्णपणे जमेस 
धरली तर “अंभूणी' यातील नाम-रहस्यास मुकावे 
लोंगेते. ! मूळ साक्षात्काराचे प्रतिबिंब, त्या दैव 
मूळ नामात सामावलेले असते. यामुळेच 
सप्रदांयातं देवता नाम हे त्या देवंताची शब्दरूपी 
* मरति-मा * म्हणून गणली जाते. उस्नर्‌ या जमॅर्न 
संशोधकाने ग्रीकदेवतांच्या तुंलनांत्मक अभ्यासात; 
हे पूत साधार मोंडल्याचे, ( गिल्बंट मरी, क्‍्सॉर्सि 
रर्‌ यांच्या केतज्ञतापूर्वक उल्लेखावरून ) कॅळेते- 
खरोखर या देवीचे वांक्‌ ' हे मुख्य नाव होऊ 
शकत नाही. कारण ही नाना शंक्‍तियुत देवी आहि. 
अशा शक्‍तीपैकी वाकू ! एंक अंश आहें. ही खरोखर 


अदिति आणि अंभूणी देवी 


£वीरा' आहे. ज्ञान्याच्या बोलीत हा आवेश, हा 'अहं' 
संपूर्णपणे विसंगत होणार आहे. या देवीचे हे पाणी 
निराळे आहे. म्हणून “ वाकू' हे नाव या देवीचे मूळ 
दर्शन घडवण्यास उपयुक्‍त ठरत नाही.बापावरून :प्राप्त 
झाले असे. वाटणारे 'आंमृणी,' किवा मूळ 'अंभूणी' 
एवढाच भाग पुरेसा आहे. या देवीच्या आत्मनिवे- 
दनातील ' अप्सु अंतः समुद्रे , या मूळ स्वरूपाचे 
प्रतिबिव * अभूणी ' या नामात साठवलेले आहे. 
: नाम हेचि रूप; रूप हेचि नाम ' ही संतांची पारं- 
परिक श्रद्धा, उस्नंरच्या संशोधनाला पाठिंबा देत 
आहे. शब्द ( नाम ): आकृति ( 1010) ) ; तर 
त्यातील अर्थ हा आशय ( 0001016 ) होय. म्हणून 
सांधकाला “ नाम. हे साक्षात दैवताच्या स्थानी 
वाटते. यामुळे ' वागांभृणी : या कथाविषयांत त्या 
देवीचे दर्शन घडविण्यास समर्थ असा शब्दसंकेत 
“ अंभृणी ' हाच होतो. अंभस्‌-अंबु, अंब या शब्दांना 
जलवाचक अर्थ आहे. मातृवाचक म्हणून गणलेल्या 
अंब पदाला, वेदात ' जल * वाचक अर्थ असल्याचे 
: अदिति “देवीच्या विवेचनात निदर्शनास आले 
आहे ( जुळै अंक पाहा ). म्हणून या संदर्भात अंभूणी 
साक्षात्‌ अंबा माता असल्याचे अनुमान निघत आहे. 
म्हणून अंभूणी : अंबा हे नामरूप या संप्रदायातील 
सवेप्रथम दर्शंनातील ( 9९७(७॥६) खुणांची स्मृती 
जागृत करणारे आहे असे म्हणावे लागते. 
स्नान-पूजादी क्रिया ( 71६५91 ) प्रमाणे, नामस्म- 
रणही आदिदर्शनाच्या पुनःप्रत्ययाच्या घडपडीचे 
निदर्शक आहे. आणि अंभृणी देवीच्या घ्यानधारणादि 
उपासनेने प्राप्त होणारे हे ' ब्रह्म - हा साक्षात्कार 
इंद्राग्नी पूजकांच्या सिद्धीहून फार निराळा वाटतो, 
सायणांनी दिलेली या देवीची सांप्रदायिक कथा 
आणखी एका निराळ्या. रीतीने उपयुक्त . आहे. 
आप : रस स्वरूपी ही देवी आपले चरित्र आपणच 
सांगते म्हणजे काय ? ते कसे शक्‍य ? 'वरोक्षप्रिया 
वै देवाः? तर ही देवी प्रत्यक्ष बोलते म्हणजे 
कांय ? एका व्यक्‍तीच्या अंगात येते; व ती व्यक्‍ती 
(देव. होऊन.) बोळू लागते; “ अहं स्ट्रेमिः वसुस्निः 
चरामि ?' असे. सांगणारी व्यक्‍ती कोण ?. असा 
प्रश्‍न उद्‌भवतो. या शंकेच्या समाधानाकरता ही 
वरील पारंपरिक कथा आवश्यक झालेली दिसते 


आणि या कथेतही, सूक्ष्मपणे सांप्रदायिक महत्त्वाचें 
(अंभृणी ) नाम त्यात गोवून ठेवले आहेच. शिवाय 
ही देवी कुमारी ' असल्याची सूचनाही. ही * क्रषि- 
कन्या ?. या अडाख्यात .दडलेली आहे..[ या सूक्‍्तातच 
पुढे ' अहं पितरं सुवे ' असे ही देवी सांगते! त्या 
कोडेवजा वाक्यात, ही कन्यका परमेश्‍वरी अस- 
ल्याचे दिसते (७) ] न 


“ ब्रह्म'सिद्धिदात्री या देवीवर, केनोपनिषदातून 
काही विशेष प्रकाश पडत असलेला दिसतो. अंगृणी 
सूक्तातील आशयच, केनोपनिषदांतील कथेत अजून 
उघडपणे प्रकट झाला आहे. अंभूणी सूक्तात ' इंद्रा- 
ग्नीना पोसणारी मी, ? “मी त्यांची भर्वी' असे ही 
देवी म्हणते. तर केनोपनिषदातील यक्ष-प्रश्‍नात 
इंद्र, अग्नी पराजित होऊ फजीत पावले आहेत ! 
समोर उभे ठाकलेले * गूळ्हं गभीरम्‌ ? - यक्ष हे 
काय : * किम्‌ इदं यक्षम्‌ ' असा प्रश्‍न केला जातो. 
अग्नी, दिडमूढ व हतबल झाल्याचे वर्णन येते. या 
कथांरचनेतही प्रचारकी साहित्यतंत्र प्रत्ययास 
येते, वेदातील कवीना अग्नीची स्तुती करण्यात 
खूप स्फुरण येत असावे. अग्नीला '* जातवेद? 
म्हणून संबोधण्यात या देवाविषयीची त्यांची श्रद्धा 
जागोजाग पुरेपूर व्यक्‍त होते. केनोपनिषदातील 
कथाकाराने नेमका या मर्मस्थानावरच घाव घातला 
आहे ! हे अग्ने, तू जन्सतः ज्ञांनी, सर्वे जाणणारा 
जातवेद ना? तर, हे समोर दिसते ते (यक्ष ) काय 
सांग ? पण या ' जातवेदाची बोबडी वळते! * “हे 
अग्ते तू सर्वदहन समर्थ ना ? तर ही काडी जाळ? 
पण अग्नीला तेही जमत नाही ! अंभृणी सूक्तात 
हा “ भृत्य' होतो; त॑र'या उपनिषदात “ जित 
ठरतो ही झाली अग्नीची कथा. 


पूर्वी वेदातील विजयीवीर इंद्र, शेवटी अंभूणीचा 
हस्तक झालेला" पाहिला. केनोपनिषदात .हा महा- 
पराक्रमी पराजित होऊन, उभा असतो. अश्यावेळी 
५ उमा हैमवती ' नांसक देवी .त्याला दिसते. व या 
हैमवती कडून ( तिच्या कृपेने ) इंद्राला ' ब्रह्म ' 
स्वरूप ज्ञान होते. अशी ती कथा आहे. ' यं कामये 
तं ब्रह्माणं कुणोमि ' असे अंभूणी, देवीने म्हटलेले 
वाक्य आठवावे; म्हणजे केनोपनिषदातील इंद्राला 


२९ 


नबभारत.. 


* ब्रह्म ' ज्ञान देणारी ' हेमवती ' उमा व वेदातील 
अंभृणी यांच्यातील साम्य लक्षात येते. आणि 'हैम- 
वती ' हा संकेत, रहस्यार्थयुक्त असल्याचे दिसते 
“कस्मे “ देवता सूक्तात “ हिमवन्तःचा उल्लेख 
आहे. या ठिकाणी 'हिमवन्तः' हा वहुवचनार्थी शब्द 
का? असा प्रश्‍न उत्पन्न होतो. सायणांच्या मत्त “हम- 
वन्तः' हा अनेक पर्वत, या अर्थाने वापरलेला 
शब्द होय. सर्व पर्वतातून हिम- असते असे नाही; 
पण ओहोळ, नद्या वगेरे स्रोतांचे उगमस्थान-म्हूणजे 
पाण्याचे आगर-पर्वत, असा आशय, हिमवन्त: * या 
(पर्वेतवाचक) शब्द योजण्यामागे असावा असे दिसिते. 
म्हणून. ही “ हैमवती'च पुढील काळी, पुराणांतरी 
पार्वती गिरिजा होते. ! संकेत बदलतात, तेव्हा 
£ समय” (काल) बदललेला दिसतो. ते असो. प्रस्तुत, 
उमादेवीला . * हैमवती ? , .ग्हणण्यात उद्देश आहे 
हे खास, आणि हिमरजल या संदर्भात, ही उमा, 
आपःरस स्वरूपी अंभूणी वर्गातली देवी आहे; 
असे सुचविण्याकरताच था ठिकाणी “ हैमवती ? 
संकेताची योजना केली नसेल काय ? आणि शेवटी 
* तह्ठनम्‌ 'ची उपासना सांगणाऱ्या या केनोप- 
निषदात, ' उत्तान पदऱ्वृक्ष, व देवता ज्या सलिल 


गर्मात आहेत असे (अदितिरूपी ) जलाशय, यांचे 
साहचर्ये असलेल्या एका भव्य दृश्याची स्मृती येथे 
चाळवली जात आहे, यात शंका नाही (क्र्ग्वेदातील 
>. ७२०सूक्‍्त पाहा.) - 

_ “ब्रह्म' सिद्धीस एका 'व्रह्माणी'कडून दीक्षा घेणे 
अवद्य आंद्रे; असा एक सांप्रदायिक दंडक .अस- 
त्याचे कळते. श्रीरामकृष्णांना शेवटी एका . भैरवी- 
कडून दीक्षा जरूर वाटली व. ते तशा ब्राह्मणीची 
मार्गप्रतीक्षा करीत होते. व ज्ञेवटी त्याना इष्टप्राप्ती 
झाली. श्र प्रसंग * या ग्रंथात स्त्रामी 
शारदानेंदानी'ही गोष्ट विशद केली आहे. - आजही 
प्रचलित असलेल्या या श्रद्धेची: मुळे क्रग्वेदातील 
अंभृणीसक्‍्तात पूर दृष्टीस पंडतात !. वेदातील अत्यंत 
मुख इंद्रागीना गौण बनविणारा हा देवी. संप्रदाय 


असून, त्यांत बरेच 


वरूनही दिसते. 
ह्‌ 1 ण ०200000000 कमळ जा 


ठेखक- 
वेदिक संस्कृतीचे विकसित 


रूप म्हणजेच 


ज्ञ 


प्राज्ञपाठदाळामण्ड ळ 


र जन्मापासून आतांपर्यंत झालेल्य 


सकास अत्यंत उपयोगी आणि मराठी भाषेंतील 
ह पुस्तक आहे. र | 


व्यवस्थापक, पाज्ञपाठशाळामडळ 


"ऱर्‍__>:>:->4:-<<<-:<<- 


"अन्थप्रकादा न 


वेदिक संस्कृतीचा विकास 


0 ७ 0 
तकतोथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 


वाह ( जि० सातारा ) 


| 


प्या 


प्रा, सौ. अनुराधा मोहन आचाये 


भारतापुढील अन्नप्रश्न ' एक चक्रव्यूह 


आणीबाणी ब अन्नप्रश्न 


सांप्रतच्या काळात सरहद्दीवरील युद्धाइतकेच 
जवळजवळ महत्त्व असलेला विषय म्हणजे भारता- 
पुढील अन्नप्रश्‍न. कारण जवानांच्या पराक्रमावरोवरच 
पुरेशा अंतर्गत अन्नवान्यपुरवठ्यावरच आपल्या 
यशाची मदार आहे. पण दिवसेंदिवस अन्नसमस्या 
मात्र बिकट होतेच आहे. रौद्ररूप धारण करते आहे. 
ज्याच्या-त्याच्या तोंडी हाच विषय. ध्यानीमनी स्वप्नी 
एकच विचार की आपल्यापुढे आ वासून ठाकलेला 
हा अन्नप्रश्‍न सुटायचा तरी कसा ? आणि केव्हा ? 
आणि हे एवढ्यावरच थांवत नाही. या कराल अन्न- 
समस्येच्या पोटी इतर अनेक आपत्ती जन्म घेतात 
व कधी न संपणारी त्यांची एक मालिकाच तयार 
होते. हल्ली-हल्लीचीच उदाहरणे द्यायची झाली तर 
सबंघ महाराष्ट्र राज्यात जागोजाग १९, २० ऑगस्ट 
१९६५ पासून सुरू झालेली भूकबळीविरुद्धची मोहीम, 
ठिकठिकाणी झालेले मोर्चे , निदर्शने हे सर्व हेच दर्शवीत 
नाहीत काय ? उपासमारीच्या पोटी लुटालूट केली 
गेळी, ती थांबविण्याकरिता गोळीबार केला गेला, 
त्यात अनेकजण वळी पडले. प्रकरण अधिकच चिघळले, 
ही मोहीम बंद पाडण्याकरिता. अनेकांची तुरुंगात 
रवानगी झाली. सामान्य जनतेच्या मनात सरकार- 
बहल एक प्रकारचा कडवेपणा निर्माण झाला, युद्ध- 
काळात जे व्हायला नको होते तेच नेमक्रे झाले. जें 
महाराष्ट्रात झाले, तेच कलकत्त्यात झाले, तेच इतर 
अनेक ठिकाणीं लहानमोठ्या स्वरूपात झाले. हें 
असे का झाले ? लोकांना आपले नित्यनेम सोडून 
निदद्षेने काढण्याची, गोळीबाराला तोंड देण्याची, 
त्यात वळी पडण्याची हौस का होती ? अगदी शेवटचा 
दपाय, निकराचा प्रयत्न म्हणून तर लोकांनी हे केले 
ना? भुकेने मरण्यापेक्षा गोळीला वळी पडणे तर 
त्यांना अधिक श्रेयस्कर वाटले नसेल. या थराला 
गोष्टी येण्याइतका खरोखरच हा प्रश्‍न बिकट आहेका? 


सरकार विरुद्ध जनता असे कुरुक्षेत्राचे स्वरूप भारतात 
आणण्याइतका अन्नप्रश्‍रन गहन आहे का ? या कुरु- 
क्षेत्रावरील हा अन्नप्रश्‍नाचा चक्रव्यूह भेदण्यास आजचे 
सरकार असमर्थ आहे का ? आज, शांती आणि स्थैये 
हे फार महत्त्वाचे प्रन आहेत. कारण भारतातील 
स्वातंत्र्य केवळ युद्धविराम रेषेच्या अलिकडे पलीकडे 
चाललेल्या युद्धप्रयत्नांवरच अवलंवून नसून यो 
प्रलाच्या यशस्वी सोडवणुकीवरही तेवढेच अवलंबून 
आहे. कारण सरहहीवर युद्ध चालू असताना देशात 
शांतता टिकवायची असेळ तर मूलभूत गरजा तरी 
भागल्या पाहिजेत. लोक आणीबाणीची परिस्थिती 
पाहून कोंड्यालाच मांडे मानून घेतील पण कोंडा तरी 
पाहिजेच की नाही ? आणि म्हणूनच या प्रश्‍नाचे 
खरे स्वरूप काय आहे हे पाहणे अत्यंत जरूरीचे आहे. 


अन्नप्रश्न नेहमीचाच 

आपल्यांपुढील अन्नप्रश्‍रन हा अचानक कुठूनतरी 
घूमकेतूसारखा उऱ्भवलेला नसून आज अनेक वर्षे 
भारताचा पिच्छा पुरवीत आहे. याबद्दलची चर्चाही 
सतत. चाळू आहे. कुणी त्याला कूट-प्रश्‍न म्हणतात, 
कुणी भारताला लागलेले असाध्य दुखणे म्हणतात, 
कुणी' काही कुणी काही - सामान्यतः आपण न हमी 
जेव्हा अन्नप्ररनाचा विचार करतो तेव्हा साधारणपणे 
आपण अन्नधान्याच्या टंचाईचाच मुख्यत्वेकरून विचार 
करीत असतो. आणि ही टंचाई भारतासारख्या देती- 
प्रधान राष्ट्राच्या दृष्टीने थोडीशी विचित्र असली 
तरी तितकीच. खरीही आहे. एकूण मागणीपेक्षा 
पुरवठा आपल्याकडे कमीच ही सूर्येप्रकाशाइतकी 
स्वच्छ गोष्ट आहे. चालू शतकात तर दिवसेंदिवस ही 
परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे, त्याला करणेही 
स्पष्ट आहेत. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात भारताची 
लोकसंख्या ५२% नी वाढली, पण अन्नधान्याच्या 
वाढीची गती मात्र त्याहून कितीतरी पटीने कमीच 
होती, शिवाय १९३६ पासून ब्रह्मदेश भारतापासून 


४९ 


न, भा. ६ 


अनुक्रमणिका 


८-2 अक 
छ >, पक 


"करखगघल निघ? 


चंफळ9 सखरळव$ 


नवभारत 


तोडला गेल्यामुळे तिकडूनही अन्नपुरवठ्यात कपात 
झाली. देशाच्या फाळणीने या सर्वांवर कळस चढविला. 
परिणाम एकंच झालो. ' दिवसेंदिवस मागणी शीघ्र- 
गतीने वाढत आहे; पुरवठ्याची गती मात्र गजगतीच 
आहे. मागणी २.६५ टक्‍के दरसाली वाढतें, उत्पादनांचे 
तसे नाही आणि फार मोठ्या प्रमाणावर धान्याची 
आयात (दरवर्षी ६ ते ७ दशलक्ष टन) मात्र करावी 
लागते. १९६४ मध्ये २६६.२५ कोट रु. धान्याची 
आयात करूनही वाढत्या मागणीला तोंड देणे सरकारला 
अशक्यप्राय होऊन वसले आहे. जिवाय आणींवाणीच्या 
परिस्थितीत हा पैसाही परदेशी जातो. तोचं एरवी 
आपल्याला इस्त्रांची आयात करण्यास उपयोगी पडेल, 
दिवाय पंचवाषिक योजनेमुळे लोकांच्या हातात 
खेळणारा पैसा वाढतो तक्षी मागणी पणं वाढणार 
आणि हां प्रश्‍न अधिकच बिकट करणार. पणं हे जाले 
अन्नंप्रश्‍नाचे एक अंग, हा प्रश्‍न एवढ्यावरच थांबत 
नाही; त्यांच्या इतरही बाजूचा विचार तो प्रश्‍न 
सर्वार्थाने सोडवायचा असल्यास करावयास हृवा. 
कारण तो बहुरूपी, अनेकरंगी प्रश्‍न आहे. आंता हेंच 
पहा ना, मागणीपेक्षा पुरवठा कमी आहे हे तर झालेच 
पण शिवाय जे अन्न दर माणशी उपलब्ध आहे ते 
इतर राष्ट्रांशी तुलना करता कमी प्रतीचे आहे. ते 
चौरस आहार तर पुरवू शकत नाही पण अनेकवेळा 
किमान गरजाही भागवू शकत नाही. फूड अँड 
अँग्रीकल्वरळ आर्गनायझेशनच्या रिपोटंप्रमाणे दर- 
माणशी उपलब्ध अन्न. खालील वेगवेगळ्या देशात 
पुढे दिलेल्या कॅलरीज निर्माण करू शकते. 
(किमान गरजा दर माणशी २००० कॅलरीज) 


अमेरिका 


भू 
* 


३१२८ 
कॅनडा ३०६२ 
भारत १६२१ 


हे असे व्हायला अनेक कारणे आहेत पण सारांश 
एवढाच को पुरवठा गरजेपेक्षा कमी आहे एवढेच नव्हे 
तर तो कमी प्रतीचाही आहे. 
साठेवाजीची प्रवृत्ती 

शिवाय अन्नप्रश्‍नाचे आणखी एक 
आहे. आपल्या एकूण गरजेपेक्षा भ 
है. जरी, खरे असले तरी जे पिकते 


स्वप 
]ररतात कमी पिकते 
कते ते सर्वच्या संव 


श्र 


बाजारात विक्रीसही ठेवळे जात नाही. जे पिकते ते 
समप्रमाणात वाटले जात नाही. तर त्यातळे वरेचसे 
जास्त नफ्याच्या आशेने गोदामातून साठवून ठेवले 
जाते व बाजारात मात्र सामान्य जनतेच्या दृष्टीने 
अधिकच टंचाई निर्माण होते. अगदी हल्लीचेच 
उदाहरण घ्यायचे झाळे तर ऑगस्ट २९ ळा पिटीआयते 
(१.0. 1.) प्रसृत केलेल्या एका रिपोटंप्रमाणे भार- 
तात अन्नोत्पादन हळहळू का होईना पण गेल्या चार 
वर्षात वाढते आहे. गतवर्षी ८८.४ दशलक्ष टनांचा 
उच्चांक या बाबतीत गाठला गे ला आहे. पण बाजारात 
विक्रीसाठी येणार्‍या साठ्यात मात्र ३० ते ३८ टक्‍्यांची 
कपात झाली आहे आणि या परस्परविरोधी गोष्टींची 
सांगड फक्त एकाच तर्‍हेने घालता येते आणि ती म्हणजे 
फार मोठ्या प्रमाणावर बड्या व्यापार्‍यांनी भावी 
नफ्याच्या आक्षेने केलेली साठेवाजी. सरकारनेही अशी 


साठेबाजी केली जाते हे उघड मान्य केले आहे. त्या- 


विरुद्ध कडक उपाययोजना करण्याचेही जाहीर केले 
आहे. या 


सर्वाचा एकवटून 
असेल तर तो 
( लीलंद्वा 
062 ) अतिशय मोठी 


दशेटि 


महिन्यात दर्शवितो. त्या 
*"्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे सरकारी नियंत्रित 


उकानातून घान्यपुरवठा करणे. पण तिथेही परिस्थिती 
फारशी आश्यादायक नाही. अनेक सरकारी नियंत्रित 


त्या प्रमाणात पुरवठा होत 
दुकानेही पुरेशी नसल्यामुळे 
हुरच राहिले पण बराचसा वेळ रेशनच्या 
उकानांसमोर रांगा लावण्यातच जातो. ही टंचाई, 
भराभर वाढणार्‍या किमती, हीच अंतर्गत अज्यांततेची 
फार मोठी बीजे होत. ही अंतर्गत अशांतता चालू 
युद्धाच्या दृष्टीने अतिशय धोक्याची आहे. आणि 
लवकरात लवकर हा प्रश्‍न सोडविणे त्यामुळे फार 
महत्त्वाचे आहे. त्याकरता अनेक प्रकारचे उपाय 
सांगितले गेले आहेत, जात आहेत, पण चाल परि- 
स्थितीत सर्वात उत्तम उपाय कोणते हे पाहण्यापूर्वी 
आतापर्यंत सरकारने या दृष्टीने काय काय केले हे 
पहाणे योग्य ठरेल, 


त्यामुळे आणि 
आळा घालणे दु 


ह ८-2.जड क 


"करखगघनचिठनसज? 


भारतापुढील अन्नप्रश्न : एक चक्रव्यूह 


केलेल्या उपाययोजना 


दुसर्‍या महायुद्धापर्यंत या गोष्टीकडे सरकारनें 
कधीच आस्थापूर्वक लक्ष दिले नव्हते. नंतरच्या 
बंगालच्या दुष्काळामुळे या बाबीचा गंभीरपणे विचार 
करणे क्रमप्राप्तच झाले. १९४३ साली “अधिक 
धान्य पिकवा ' मोहिमेच्या पहिल्या पर्वाला प्रारंभ 
झाला व थोड्याफार फरकानिश्ी पहिल्या पंचवाषिक 
योजनेपर्यंत तीन वेळा ही मोहीम चालू ठेवण्यात 
आली. पहिल्या पंचवाषिक योजनेच्या कालखंडात 
निसर्गाच्या मदतीमुळे आणि आतापर्यंत केलेल्या 
मानवी प्रयत्नामुळे भारताच्या आथिक इतिहासात 
पहिल्यांदाच अन्नप्रश्‍न सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली, 
पण ही सुवत्ता किचित्कालच टिकली. दुसर्‍या 
पंचवाषिक योजनेत या प्रश्‍नाने परत डोके वर काढले 
आणि तेव्हापासून आतापर्यंत हा प्रश्‍न प्रश्‍नच राहिला 
आहे. याचा विचार करण्यासाठी अशोक मेहतांच्या 
अध्यक्षतेखाली फूडग्रेन्स अन्व्वायरी कमिटी नेमण्यात 
आली, त्या कमिटीने बर्‍याच सूचना केल्या. त्यातल्या 
काही अंमलातही आणल्या. शिवाय १९५७ मध्ये 
सबंध देशाची गव्हाच्या पुरवठ्यासाठी पाच भागात 
आणि तांदुळाच्या पुरवठ्यासाठी दोन विभागात 
विभागणी करण्यात आली. पुढे या विभागाची संख्या 
वाढविण्यात आली. किमान आणि कमाल 
किमती ठरविण्यात आल्या. दुकानदारांना परवाने 
देण्यात आले, सरकारनियंत्रित दुकाने धान्यवाटपा- 
सांठी काढण्यात आली. रिझव्ह बँकेनेही आपल्या 
आयुघांनिशी धान्याच्या वाढत्या किमतींना आळा 
घालण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने शेवटी घान्य- 
वाटपाचे काम बर्‍याच प्रमाणात अनेक राज्यातून 
आपल्याकडे घेतळे पण तरीही किमती दिवसेंदिवस 
वाढतच आहेत. मागणीपेक्षा पुरवठा कमीच आहे. 
पंचवाषिक योजनेत वाढणारे धान्योत्पादन या वाढत्या 
मागणीला पुरे पडत नाही म्हणून मोठ्या प्रमाणात 
धान्याची आयात कशी केली जाते हे खालील 
आयातीच्या आकड्यावरून दिसून येईल : 


_ १९५८ ३.१७ दशलक्ष टन 
१ ९५९-६ ५ र्त्ट ऱा 14 
१ ९६०-६ १ ए-०५ हा शा 


शिवाय पी. एल. ४८० च्या 'करांराखाली .फार 

मोठ्या प्रमाणात गव्हाची. आयात केली जात 'आहेच. 

पण सर्व करूनही शेवटी पुरे पडत नाहोच हे सुरवातीला 

वणेन केलेल्या परिस्थितीवरून दिसून येईलच. पण 

ही परिस्थिती. ताबडतोव आटोक्यात आणणे सर्वच 

दृष्टीनी इष्ट आहे. मागून आणलेले अन्न किती दिवस 

पुरणार ? धान्योत्पादनाच्या बोबतीत स्वयंपूर्णता 

मिळविल्याशिवाय भारत राजकीयदृष्ट्या जरी 

स्वतंत्र असला तरी इतर बाबीत परतंत्रच राहाणार. 

शिवाय खऱ्याखुऱ्या अर्थाने स्वतंत्र राहायचे असेल 

तर स्वयंपूर्णता हा एकच मार्ग. प्रत्येक राष्ट्रापुढे 
एक अली वेळ येते की तेव्हा ' करा 'अथवा मरा ' 
हेच तत्त्व अटळ होते तीच वेळ आपल्यापुढे आहें ओणि 
त्यामुळे बेभरवशाच्या आयातीवर विसंबून राहण्या- 
पेक्षा निदान १० टक्‍के तरी उत्पादनात वाढ घडवून 
आणल्याशिवाय आपल्याला तरणोपाय नाहो. 


यावर्षीसुद्धा उशीरा सुरू झालेल्या पावसामुळे, 
उत्तर हिंदुस्थानातील पुरामुळे खरीप पिकांचे बरेच 
न्‌ कसान झाले आहे. शिवाय धान्याच्या मोठ्या प्रमाणा- 
वरच्या आयातीची शक्‍यताही नेहमीइतकी आशा- 
दायक नाही. कारण आपला या बाबतीतला सर्वात 
मोठा दाता देश म्हणजे अमेरिका. पण हल्लीच्या 
एकूण बिघडलेल्या भारत-पाक -संबंधात आपल्याला 
पुर्वीसारखीच मोठया प्रमाणावर अमेरिका मदत करील 
की नाही याबद्दल साशंकताच आहहे. आणि हल्लीच्या 
काही. बाबींवरून नजीकच्या भविष्यकाळात तरी 
मदतीवर विसंबून राहाणे “मूखंपणाचेच ठरणार 
आहे. आणि त्यामुळेच प्रथमतः एक लाखापेक्षा 
जास्त वस्तीच्या. सर्वे शहरातून धान्य नियंत्रणे 
बसवण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. घान्यवाटपाचे 
काम बर्‍याच प्रमाणात सरक्तारी नियंत्रणाखाली 
येत आहे आणि नंतर इतरत्रही या दृष्टीने पावले 
टाकण्यास सुरुवात करण्यात येणार नाहे. ४२ दशलक्ष 
लोक पहिल्या योजनेखाली व ५० दशलक्ष नंतरच्या 
योजनेखाली येतील. याकरता 'सरकारला ३.५ दश 
लक्ष टन तांदूळव ४ दशलक्ष टन गहू पुरवावा लागेल. 
अंतर्गत धान्याच्या जोडीला आयात केलेल्या धान्याची 
पण मदत घेतली जाईल. पण तरीही कमी पडल्यास 
सबंध देशभर तेवढ्या प्रंमाणात .. प्रत्येक भारंत- 


श्रे 


नवभारत 


वासीयाला कपात 'सहून करावी लागेल आणि म्हणूनच 
हल्ली पंतप्रधान शास्त्रींनी सोमवारचा उपास करण्याचे 
जे आवाहन केले आहे ते या संदर्भातच आहे. 


हो योजना नीट पार पाडण्याकरता मुख्य गरज आहे 
ती सरकारपाशी असाव्या लागणार्‍या धान्याची. 
धान्याच्या मोठ्या प्रमाणावरच्या आयातीची शाश्‍वती 
नसल्यामुळे व बाजारात येणार्‍या धान्याचे प्रमाण 
गेल्या काही वर्षात सारखे घटत असल्यामुळे सरकारला 
या गोष्टीकडे जास्त लक्ष पुरवावे. लागेल आणि 
याकरता शेतकर्‍याकडूनच धान्य सरकारकडे येण्याची 
योजना सरकारने आखली आहे. प्रत्येक राज्यातील 
मोठ्या शेतकऱयाकडून ठराविक प्रमाणात_ धान्य 
सरकारी गुदामात भरले जाऊन तिथून त्यांचे वाटप 
सरकारी यंत्रणेद्वारा केले जाईल. आणि चालू परि- 
स्थितीत हेच योग्य आहे. टंचाईच्या संद्य:परिस्थितीत 
निदान ती टंचाई समप्रमाणात विभागणे एवढेच 
जास्तीत जास्त सरकारला शक्‍य आहे. ' अँग्रीकल्चरल 
प्रायसेस कमिशन * च्या रिपोर्टमध्येही सरकारने 
घान्यांचे साठे नफेवाजी करणार्‍या व्यापाऱ्याकडून स्वतः 
कडे घेण्याकडेच लक्ष दिले पाहिजे हे स्पष्ट म्हटले आहे. 


ज्या शहरातून सध्या. घान्यवाटपाचे काम सरकारी 
यंत्रणेच्या देखरेखीखाली चालते तिथेही परिस्थिती 
फारशी समाधानकारक नाही. टंचाई दरदिवशी 
जाणवतेच, किमतीही दिसामाशी वाढताहेत. भरीला 
भर म्हणून मारुतीच्या शेपटीसारख्या रांगा प्रत्येक 
घान्य दुकानासमोर दिसतात. त्यामध्ये बरेचसे चिडलेले 
आणि नैराऱ्याची स्पष्ट छाप तोंडावर दिसणारे 
ग्राहक मिळणार्‍या तुटपुंज्या धान्यासाठी तासन्‌तास 
उभे असलेले दृष्टीस पडतात. या अनुभवांवरून 
संपूर्ण घान्यनियंत्रण आणीबाणीच्या परिस्थितीशिवाय 
सरकारने लादू नये म्हणतात त्यात बरेच तथ्य आहे 
असे वाटल्यावाचून रहात नाही.. आणि त्यामुळेच 
प्रा: दातवालांच्या. अध्यक्षतेखाली, अंग्रीकल्चरल 
प्राईझ कमीशनने आणि नंतरच्या राज्यसरकारच्या 
अन्नमंत्र्यांच्या बैठकीतसुद्धा संपुर्ण घान्यवाटप सरकारी 
यंत्रणेद्वारा करण्याचे अंगीकारण्यात आलेले नाही. 
कारण सद्य:परिस्थितीत ते अशक्यप्राय आहे आणि 


'रशियासारख्या देशानेही जे तितकेसे व्यवहार्य नाही 


४४ 


अनुक्रमणिका 


म्हणून सोडले ते भारताने अंगिकारण्यात कसला 
शहाणपणा ? फवत प्रत्येक राज्यसरकारला पुरेसे 
साठे करण्याची आज्ञा देण्यात आलेली आहे. ज्या 
राज्यसरकारांकडे गरजेपेक्षा जास्त पुरवठा आहे. 
त्यांनी टंचाई असलेल्या विभागांना पूर्वीपेक्षा सढळ 
हाताने मदत करावयाची आहे. आणि शेतकऱ्यांकडून 
सरकारी गुदामात ठराविक प्रमाणात धान्य भरण्यात 
यावे याविषयीही काही योजना आखण्यात आली 
आहे. फूड कॉर्पोरेशनचे कामही सुरू झालेले आहे. 
किमती स्थिर ठेवण्यास लागतील तेवढे घान्याचे 
साठे करणे, ग्राहकांना योग्य किमतीत घान्याचा 
पुरवठा करणे हेच या कॉर्पोरेशनचे काम होय. यासाठी 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जपान यासारख्या प्रगत 
देशातूनही अश्या प्रकारच्या सरकारी संस्था आहेत. 
५० टक्‍के तांदुळाचा आणि गव्हाचा व १६ टक्‍के 
इतर धान्याचा व्यापार तरी सुरवातीला या कॉर्पो- 
रेशनतफे होईल. शिवाय शेतकर्‍यांना उत्पादनवाढी- 
साठी कर्जाऊ रकमा देणे वगैरे कामे या का्पोरेशनकडे 
असतील-म्हणजेच शेतकऱ्यांकडून धान्य मिळविणे, 
ते योग्य प्रकारे वाटणे नि साठे करणे एवढी तीन कामे 
मुख्यत्वेकरून कॉर्पोरेशनकडे असतील. किमती वाढ- 
ण्याची चिन्हे दिसू छागळी की आपल्या साठ्यातून 
काजारात घान्य पुरवठा करून किमती स्थिर ठेवण्याचे 
काम कार्पोरेशनकडे राहीळ आणि ठराविक पातळी- 
पेक्षा किमत खाली जाण्याची चिन्हे दिसल्यास धान्याचे 
साठे विकत घेऊन किमती ठराविक पातळीच्या 


खाली न घसरू देण्याची खवरदारी पण कॉर्पोरेशननेच 
घ्यायची आहे. 


संपुर्ण धान्य-नियंत्रण 
मात्र फार विचार करावा लागे 
अशोक मेहता कमिटीने संपुर्ण धान्यनियंत्रणास 
तितकेसे उत्तेजन दिले नव्हते. कारण त्याकरता 
पथम सरकारजवळ भरपूर साठा पाहिजे. त्याकरिता 
सध्या तरी फार मोठ्या प्रमाणात आयात केली पाहिंजे. 
एकदम हे लादल्यास सुरुवातीला तरी शेतकरी धान्य 


सरकारी गुदामात पुर्णपणे भरण्यास नाखूषच रहातील. 
शिवाय सरकारचा खर्चही भरमसाठ वाढेल, सरकारी 
यंत्रणेतील दोषांमुळे खोटी काडे नि चोरून धान्य 
आणण्याचे उद्योगही चाळू राहतील आणि त्यामुळे 


करण्यापूर्वी सरकारला 
ह. १९५७ मध्येसुद्धा 


न 


भारतापुढील अन्नप्रभ्न : एक चक्रव्यूह 


अगदी आणीवाणीच्या परिस्थितीशिवाय संपूण धान्य 
वाटप सरकारी नियंत्रणाखाली ताबडतोब आणणे 
तेवढेसे योग्य ठरणार नाही. 
मूळभूत उपाय कोणते ? 

पण हा प्रश्‍न पुर्णपणे सोडविणे मात्र अशा प्रकारचे 
तुटकतुटक असंवद्ध उपाय योजून शक्‍य होणार नाही 
त्यासाठी शेतकर्‍यांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनच 
वदलावयास हवा. नुसते धान्योत्पादन वाढविणे 
हे ध्येय नसून संपूर्ण शेतकीव्यवसायाचे पुनरुज्जीवन 
झाले पाहिजे. त्यासाठी तरुण पिढी खेड्यातच राहिली 
पाहिजे; त्यांनी तिथे जातीने लक्ष दिले पाहिजे; हल्लीची 
प्रवृत्ती खेडी सोडून शहरांकडे येण्याचीच जास्त आहे 
त्याबद्दल त्यांना दोषही देता येत नाही. तिथे दिवस- 
रात्र मरमर मरूनही मूलभूत अन्नवस्त्र निवार्‍याच्या 
गरजा पुरवता येत नाहीत. जन्मात कधी कामापासून 
सुटका नसते. इतर सर्वे सोयीच्या दृष्टीने नन्नाचाच 
पाढा, मग त्यांना खेड्यात राहण्याचे आकर्षण तरी 
का वाटावे ? म्हणून त्यांना खेड्यातच राहावेसे 
वाटेल अश्षी परिस्थिती त्िर्माण करता आली तरच 
त्यांचे पाय तिथे टिकतील नि बर्‍याच. अंशी हा प्रश्‍न 
सुटेल. मुख्यत्वेकरून मागासलेल्या देशात शेतीकडे 
उद्योगधंद्यांवेक्षा बऱ्याच प्रमाणात दुलंक्ष केळे जाते. 
पुरेसे भांडवल पुरविळे जात नाही आणि हळूहळू 
शेतीची अनवस्था वाढत जाते आणि त्यामुळे उद्योग- 
धंदे पुढे गेळे तरी शेती मागासलेलीच राहाते. हे असे 
होऊ नये म्हणून सरकारने जातीने लक्ष पुरविले 
पाहिजे. त्याकरिता योग्य त्या शिक्षणाची खेड्यातून 
व्यवस्था केली पाहिजे. कारण दोेवटी अधिक धान्यो- 
त्पादनाचे अंतिम ध्येय गाठणे शेतकर्‍्यांच्याच हाती 
आहे आणि त्याकरिता त्यांच्यातच योग्य ती सुधारणा 
घडवन आणली पाहिजे. अज्ञानामुळे आणि खेड्यात 
कठल्याच प्रकारची सुविधा नसल्यामुळे हेतकीचा 
व्यवसाय कंटाळवाणा, अनाकर्षक झाला आहे ही 
परिस्थिती पालटली पाहिजे. शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधीची 
संपूर्ण माहिती देणाऱ्या संस्था खेड्याखेड्यातून 
उघडल्या पाहिजेत. शिवाय फावल्या वेळात अधिक 
पैसा देणारे उद्योगधंदे खेड्यातून, सुरू केल्यास 
जेतकऱ्याचे शाहराविषयीचे आकर्षण आपोआपच 
कमी होईल. एकेकटे शेतकरी हे करू शकणार नाहीत 


म्हणून त्यांच्यात एकजूट निर्माण केली पाहिजे, 
सहकारी संस्था स्थापिल्या पाहिजेत. उत्पादन- 
शक्‍ती वाढवून आथिक. पातळी उंचावल्याशिवाय 
त्यांना स्वतःची उन्नती करून घेणे शक्‍य होत 
नाही. याकरिता सहकारी संस्थांची फार जरूरी 
आहे. त्याकरिता पंचवापषिक योजनातूनसुद्धा पूर्वी- 
पेक्षा जास्त लक्ष या गोष्टीकडे पुरविले पाहिजे. 
खेंडयांची आथिक पातळी उंचावल्याशिवाय आणि 
सामाजिक सुधारणा तिकडे घडवून आणल्याशिवाय 
हा प्रश्‍न सुटणे शक्‍य नाही आणि त्या दृष्टीने वर 
वर्णन केलेले सवे दोष नष्ट करून खेड्यांचे पुनरुज्जीवन 
करणे हा एकच रामबाण उपाय होय. आता वेळच 
अशी येऊन ठेपली आहे की सुयोग्य आणि लांब मुदतीची 
योजना आखून ती पार पाडल्याशिवाय दुसरा तरणो- 
पाय नाही. केवळ अन्नप्रश्‍न धान्यवाटपाची दुकाने 
सोडविणार नाहीत, कारण आपण पाहिले आहे की 
सुयोग्य वाटप ही या प्रश्‍नाची दुसरी बाजू आहे. 
पण मागणी इतके उत्पादन ही त्याहून महत्त्वाची 
वाजू आहे. त्यामुळे मूळ प्रश्‍न आहे योग्य योजना 
आखून उत्पादन वाढविणे. कारण तेव्हाच किमती 
स्थिर ठेवणे सरकारला शक्‍य होईल नाहीतर नियंत्रित 
दुकानात जरी किमती कमी असल्या तरी काळा- 
बाजार बोकाळल्याखेरीज राहणार नाही. म्हणूनच 
ही लांब मुदतीची योजना अत्यावश्‍यक आहे. सरकारने 
या दृष्टीने काही योजना आखल्या आहेत : 

(१) अनियमित पजंन्यवृष्टी धान्योत्पादनाला मारक 
ठरते म्हणून पाणीपुरवठ्यासाठी मोठी धरणे. आणि 
पाटबंधारे या योजनांबरोबरच लहान योजनांवर 
जास्त लक्ष देऊन अधिक धान्योत्पादन करण्याचे 
ठरविण्यात आले आहे. (र) चौथ्या पंचवार्षिक 
योजनेच्या कालखंडात २.३ दशलक्ष टन नायट्रोजनची' 
उत्पत्ती करून खतांसाठी उपयोग करण्याचेही जाहीर 
करण्यात आले आहे. ३ लक्ष ५० हजार टन खताचीं 
आयात करण्यात येणार आहे. १९७०-७१ पर्यंत 
आयातीचे प्रमाण दुप्पट होणार आहे. (३) शिवाय 
तांदुळाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत नवनवीन प्रकारच्या 
उत्पादनपद्धतींची मदत घेऊन दर एकरी उत्पादत' 
वाढविण्याचे प्रयोग करण्यात येत आहेत आणि करण्यात: 
येणार आहेत. यासाठी फिलिपाईन्समधील मनिला 


४५ 


"करंगंघर नघा? 


नेषभारते 


येथील इंटरनॅशनल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूटची 
मदत घेण्यात येणार आहे. जे तांदुळाच्या बाबतीत 
तेच गहू व इतर धान्याच्या वावतीत- एकूण धान्यो- 
त्पादन उपलब्ध जमिनीत जास्तीत जास्त प्रमाणात 
करणें हेच सर्वोच्च ध्येय मानण्यात आले 'आहे. 
(४) सरकारी यंत्रणेतील कुप्रसिद्ध दोष घालविण्या- 
साठीही बर्‍याच योजना -आखण्यात आल्या आहेत- 
आणि ते अतिशय जरूरीचे पण आहे. कारण घान्य 
नियंत्रणासाठी जो पैसा खर्च होणार आहे तोहे 
दोष तसेच राहिल्यास फुकट जाईल नी मग औषधच 
रोगांपेक्षा जास्त हानिकारक ठरायचे. 


आपण पाहिलेच आहे की, वाढती लोकसंख्या 
आणि समप्रमाणात न वाढणारे धान्योत्पादन हेया 
कूट प्रश्‍नाचे मूळ कारण आहे. १९२१ ते एश्या 
३० वर्षात ५० टक्के वाढ धान्यात व ४४ टक्‍के लोक- 
संख्येत झाली. १९५१ ते ६१ यो कालखंडात लोक 
संख्या २१.५ टक्कयानी वाढली आहे. नजीकच्या 
भूतकाळात तरी एकूण परिस्थितीचा आढावा घेता 
लोकसंख्या तावडतोब कमी होण्याची चिन्हे दिसत 
नाहीत. त्यामुळे निदान शक्‍य तितके धान्योत्पादन 
हरएक उपायांनी वाढविणे हे एकच आपल्या हाती 
आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारे कसूर ठेवून चालणार 
नाही आणि अन्नधान्याच्या स्वयंपूर्णता 


मिळविणे हे तर सदय:परिस्थितीत फारच महत्त्वाचे, 
कारण धान्याच्या आयातींपायी होणारा अवाढव्य 
खे युद्धप्रयत्नांसाठी आणि पुढे देशाच्या प्रगतीसाठी 
तरी वापरात आणता येईल. म्हंणजेच येनकनप्रकारेण 
निदान १० टक्‍के तरी उत्पादन वाढविणे नि वड्या 
व्यापारांच्या, साठेबाजीला आळा घांठून उपलब्ध 
धान्याचे योग्य वाटप करणे हे दोन उपाय अन्नप्रश्‍न 
वर्‍याच अंशी आटोक्यात आणतील. हे जरी खरे असले 
तरी यासाठी सरकारला मगीरथ प्रयत्नच करावयास 
हवेत हे आतापर्यंतच्या अनेक फसलेल्या प्रयत्नावरून 
दिसून येते. 

समारोप ' 


अन्नम्रश्‍नाचा हा आतापर्यंत अभेद्य ठरलेला चक्र- 


व्यूह मेदण्यास या अभिमन्यचा उपयोग नाही, तो 


त्यातच फसतो. हल्लीच्या सरकारची जवळजवळ 


हींच अवस्था झालो आहे. त्यासाठी धनुर्धारी अर्जुनच 
हग. चेक्रव्यूहमेदाचे यथासांग ज्ञान असलेला, नि 
हरल्यास अग्निकाष्टे भक्षण करण्याची तयारी ठेवणारा; 
शरच हा प्रश्‍न सुटेल आणि त्यासाठी चाळू सरकारने 
अजूंनाचे ज्ञान नि ईर्षा बाळगून वागण्याचे नि जनतेने, 
जनताजनार्दन होऊन संपूर्ण सहकार्य देण्याचे ठरविले 
पाहिजे. कारण त्या अर्जुंनाळाही जनादनाचे सह- 
कायच तारक ठरेल. 


४४४ 
णक हाहाहा ला जकच 


5ळट्यष ५५७८२ ८९७८-२७ 6७५७८२ 
चार्कोक : इतिहास अति > 


आरा, सदाशिव आठवले 


. स आणि तर्क्ज्ञात द 
. ०" लेखक -- ् 
, 


मिळण्याचे ठिकाण क्रि. ३रु. १ 
द चिटणीत , प्राज्ञपाठझाळा मंडळ, चाई, र 
मिल टका ९७.०७९०.2०४९_० र लनी 
(४६ 
"पन िरटनध 


श्री. ब. भ. कर्णिक 
भारत-पाकिस्तान संबंध- 


(क्राही मिथ्या कल्पना व अधंसत्ये ) 


भारत' आणि पाकिस्तान थांच्यामधील संब्रंधाविषयी 
चर्चा करताना नेहमी काही ठराविक मुद्दे पुढे मांडळे 
जातात. त्यापैकी काही सुद्दे मिथ्या कल्पनांवर व अध- 
सत्यावर आधारलेले असतात. मूळ प्रश्नाचा नीट विचार 
व्हावा आणि निष्कारण गैरसमज वाढू नये या दृष्टीने 
त्या मुद्यांची थोडी चिकित्सा झाली तर बेरे होईल. 

हरघडी ऐकू येणाऱ्या एका मुद्याचा जरा विचार 
करू या. तो मुद्दा असा की पाकिस्तान हे ब्रिटिश 
साम्राज्यशाहीचे अपत्य आहे. ठोकळ मानाने हे विघान 
स्वरे आहे. पण जरा ख्रोल विचार केला तर आढळून 
येईल की ते एक अर्धसत्य आहे. 

मुसलमान जमातीला हिंदी राष्ट्रामध्ये समाविष्ट 
करून घेण्याच्या कार्यात हिंदी राष्ट्रवाद अपेशी ठरला 
म्हणून पाकिस्तान निर्माण झाले हे विसरून कसे 
चालेल ? शिवाय अखेरीला पाकिस्तान निर्माण झाले ते 
कॉँग्रेस व मुस्लिम लिंग या दोनही संस्थांच्या पुढाऱ्यांच्या 
संमतीने हे देखील लक्षात ठेवण जरूरीचे आहे. कॉँग्रेसने 
नाकारले असते तर इंग्रजी साम्राज्यशाहीला पाकिस्तान 
निर्माण करता आले नसते. अर्थात्‌ त्यामुळे भारतीय 
स्वातंत्र्य लांबणीवर पडले असते ही गोष्ट वेगळी. 

स्वातंत्र्य राक्य तितक्या लवकर मिळावे म्हणून 
भारताच्या राष्ट्रधुरीणांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीला 
संमती दिली. आणि त्यामुळे मारत व पाकिस्तान ही दोन 
स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्रे एका'च क्षणी जन्माला आली: 
व्या घटनेला आपण जाणूनवूजून, सर्व गोष्टींचा विचांर 
करून, संमती दिली तिलाच आज इंग्रजांची निर्मिती 
म्हणून हिणवण्यात काय हशील ! इतिहास लिहायला 
बसलेल्या माणसाने ते विधान केळे तर ते समजू शकते, 
पण भारत-पाकिस्तान संत्रंघाच्या चचेमध्य ज्या 
त वापरले जाते. त्यावेळी त्यांमध्ये सत्यकथनॉोऐवजी 
मनामध्ये घर करून राहिलेला पाकिस्तानभद्दलचा 
आकस दृष्टीस पडतो असे म्हणता येणार नाही का १ 

भारताबद्दलच्या देघाच्या पायावर पाकिस्तानची 
उभारणी झाल्यामुळे त्याला भारताबद्दल कधीही प्रेम 
बाटगे शक्‍य नाही असा दुसरा एक आक्षेप घेण्यात 
येतो. इथे भारत आणि भारतीय एकगष्ट्रवाद यामध्य 


गलत करण्यात येते. पाकिस्तानच्या निर्मोल्यांचा विरेध 
भारताला. नव्हे, मुसल- 


होता तो एकराष्ट्रवादाला, 
४७ 


मान जमातीचे स्वतःचे वेगळे राष्ट्र झाले पाहिजे-हा 
त्यांचा आग्रह होता. आणि. त्यामुळे त्यानी कॉंग्रेसला 
विरोध केला. परंतु पाकिस्तानच्या निर्मिती नंतर 
भारतांला विरोध करीतच राहिले पाहिजे अशी त्यांची 


भूमिका नव्हती. तसे पाहिळे तर सुरवातीला तरी 
निदांन भारत ब पाकिस्तान यानी गुण्यागोविंदाने 
शेजारी म्हणून नांदले पाहिजे अश्ली दोन्ही राष्ट्रांच्या 
पुढाऱ्यांची इच्छा होती, ती इच्छा फलदूप झाली नाही 
हो गोष्ट वेगळी. पण पहिल्यापासूनच पाकिप्तानच्या 
मनात भारताबद्दल द्वेष व दुस्वास होता असे मानायला 


' जागा दिसत नाही. 


एकराष्ट्रवाद आणि द्विराष्ट्वाद ही परस्परबिरो'धी 
तत्वे आहेत हे खरे. एका राष्ट्रात हे दोन्ही वाद 
प्रभावी तत्वे म्हणून नांदू शकणार नाहीत हेदेखील 
तितकेच खरे. पण दिराष्ट्रवादाचा पुरस्कार करून 
पाकिस्तान मिळबल्यानंतर त्या तत्वाचे आता काय 
महत्त्व उरळे १ त्या तत्वाच्या बळावर भारतातील 
मुसल्मानानी भारताविरुद्ध बंड करायला चिथावणी देणे 
एवढाच फार तर आता पाकिस्तानला त्या तत्त्वाचा 
उपयोग, पण या चिथावणीला भारतीय मुसलमान बळी 
पडतील अक्षी कल्पना करणे म्हणजे आपल्या एकराष्ट्री- 
यत्वाच्या सिद्धांतावर अविश्वास व्यक्त करण्यासारखे आहे. 
दिराष्ट्रवादाळा आज जे महत्त्व आहे ते केवळ ऐतिहा- 
सिक स्वरूपाचे, कार्यप्रणाली म्हणून आता त्या वादाला 
महत्त्व नाही. राष्ट्र म्हणून जन्माला आल्यानंतर राष्ट्र 
या नात्यानेच. पाकिस्तानला इतर राष्ट्रांशी व भारताशी 
देखील व्यवहार ठेवावा लागतो. आणि भारताने देखील 
तोच न्याय पाळला पाहिजे, भारत-पाकिस्तानसंत्रे- 
घांच्या बाबतीत द्विराष्ट्रवादाचा पुरस्कार करून पाकि- 
स्तान जन्माला आले या गोष्टीला आज महत्त्व नाही. 
भारतीय मुसलमान द्विराष्ट्रवादाचा पुरस्कार करते 

तर त्या वादाचा विचार करणे जरूर झाळे असते. पण 
पुरस्कार करण्याऐवजी ते त्या वादाचा धिकारच करीत 
आळे आहेत. त्यांच्यांएवजी काही कटर हिंदुधर्मा- 
मिमानीच त्या वादाचा पुरस्कार करताना दृष्टीस पड- 
तात. आणि उलट पाकिस्तान हिराष्ट्रवादावर आघार- 
लेले, म्हणून भारताचे त्याच्याशी जमणे शक्‍य नाही 
असा युक्तिवादही त्यांच्याच तोंडून ऐकू येतो, 


नवभारत 


पाकिस्तान हे धर्माधिष्ठित (1'1॥8०61॥४०.). राज्य 
आहे असा एक नेहमीचा प्रवाद आहे, केवळ उथळ.. 
दृष्टीने पाहिळे तर तो प्रवाद ख़रा वाटतो. इस्लाम हा: 
पाकिस्तानचा रोज्यघमे ( 8५६९ एशोष्टांा ) आहे. 
पण. इस्लामला. राज्यधर्माचे स्थांन देणारी इतरही 
अनक राष्ट्र आहेत. तसेच एखाद्या धर्माला राज्य- 
धर्माचे स्थान. देणारी जगामध्ये - पुष्कळ राष्ट्रे आहेत, 
इंग्लंडचाही त्यामध्ये समावेश होतो. इंग्लंडसारख्या 
राष्ट्राला धर्माधिष्ठित राज्य (॥॥९०७५७७ 85(8 ) 
म्हणता येईळ का ? म्हणून धर्माधिष्ठित राज्य म्हणून 
पाकिस्तानचा धिक्कार करण्यापूर्वी त्या देशात कशा 
पद्धतीचे राज्य आणि ते कोण चालवते आहे हे जरा 
काळजीपूर्वक पाहिले पाहिजे. पाकिस्तानमध्ये मुछांचे 
अगर मोळानांचे राज्य नाही हे वेगळे सांगावयास 
नको. तिथले राज्यकते .भारतातल्या राज्यकर्त्याप्रमाणेच 
पाश्चात्य विद्याविभूषित आहेत. त्यांचा अग्रणी रँदर्स्ट 
येथे शिकून तयार झाळेळा, सर्व आधुनिक तंत्रांचे ज्ञान 
असलेला, आधुनिक पद्धतीने. राहणारा व विचार 
करणारा अद्यावतू सेनानी. आहे. पाकिस्तानच्या 
सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रमाकडे नजर टाकली 
तरीही अक्षे दृष्टीस पडते की त्याची जी खटपट चालली 
आहे तो आधुनिक, विसाव्या शतकातील प्रगत व 
प्रबळ राष्ट्र म्हणून पुढे येण्याची. म्हणून नव्याने स्वतंत्र 
झालेली इतर राष्ट्रे आणि पाकिस्तान यामध्ये फरक 
करणे फार कठीण आहे. 
पाकिस्तानमध्ये मुसळमानेतरांना मुसलमानांच्या 
बरोबरीची वागणूक मिळत नांही हे खरे. .आणि त्यां 
दृष्टीने सुसंस्कृत राष्ट्र यां नात्याने भारताचा दर्जा 
पाकिस्तानच्या मानाने किती तरी भ्रेठ आहे. पण 
हे श्रड्ठत्व सांगणे आणि त्याचा अभिमान बाळगणे 
. बेगळे आणि पाकिस्तानला धर्माधिष्ठित राज्य मानून 
त्या कारणासाठी त्याच्याशी संत्रंध न ठेवणे अगर त्याचा 
दुस्वास करण हे वेगळे, धर्माला ज 
देण्यात आलेळे असले तरी पा 
आधुनिक पद्धतीनेच चाल्लेला' आहे आणि आधुनिक 
राष्ट्र म्हणूच त्याला जगामध्ये नांदायचे आहे.' 
वीर मखर. लष्करी हुकूमशाहीचे राज्य 
"5 असाच एके अर्थसंययावर आधारडेडा आक्षेप 
आहे. भारतातल्यासारले तिथे संसदीय लोकशाहीचे 


निणेयावर भ्रामक समजुतींची 
पयाय 


राज्य नाही हे खरे. तसेच तिथे लोकांच्या खातंञ्यावर 
व हक्कावर अनेक मर्यादा पडलेल्या आहेत हे देखील 
तितकेच खरे, तरीही तिथे विरोधी पक्ष आहेत, ते 
आपली मते प्रसिद्ध करू शकतात आणि त्यांचा प्रचार 
करू ' शकतात, तसेच ते निवडणुका लढवू शक- 
तात हे विसरून चालणार नाही. तसेच तिथे 
स्वतत्न बतेमानपत्रे आहेत, स्वतेत्र बाण्याने न्याय- 
दान करणारी न्यायालये व विश्वविद्याल्ये आदिकरून 
स्वतंत्र संस्था आहेत हे देखील लक्षात घेतठे पाहिजे. 
म्हणून हुकूमशाही आहे हे खरे; पण पाकिस्तान- 
मधील हुकूमशाही ही साम्यवादी राष्ट्रांमधील हुकूम- 
शाहीसारखी नाही हे ध्यानात व्यायला हवे, हुकूम- 
शाही हुकूमशाहीमधे देखील फरक असतात हे वेग- 
वगळ्या हुकूमशाही देशांकडे पाहिळे की लक्षात येते. 

शिवाय परराष्ट्रसंबंधांच्या बाबतीत ढोकश्ाहीवादी 
राष्ट्रांश्ीच संबंध ठेवायचा, हुकूमशाहीवादी राष्ट्रांशी 
ठयायचा नाही असा काही भारताचा नियम. नाही. 
शिर या. मितराष्ट्रात आबदेलीळ रशिया, युंगोस्ला- 
ढ्ह्या, ड्जिपत आदि हुकूमशाही राष्ट्रे आहेत; आणि 
"भारताने उद्घोपित केलेल्या पंचशील . तत्वा- 
उुतार्च आहे. दुसऱ्या राष्ट्रांच्या अंतर्गत व्यवस्थेत 
ढवळाढवळ करायची नाही. हे पंचशील मधीळ एक 
महत्वाचे तत्व आहे. आपल्या देशातीळ राज्यकार- 
भाराची पद्धत ही त्या देशातील लोकांनी ठरवायची 
असते. लामध्ये बाहेरच्या राष्ट्राने अगर लोकानी हस्त- 
लो हे तत्व मान्य केल्यानंतर पाकिस्तानला 

*- य कसा लावता येईल १ पाकिस्तानमध्ये 
नेनतेचे होकशाहीचे राज्यव्हावे असे वाटण साहजिक 
आहे. पण तसेः राज्य . स्थापन झाल्याखेरीज भारत- 


पाकिस्तान संबंध सुधार णे 
णार नाहीतं असे म्हणणे योग्य 
ठरणार नाही, चित मुत जु 


भारत आणि पाकिस्तान 
अनक इष्टीने विचार होणे आ 
मथन आज दे 
मिथ्या कल्पनांनी 
अशी देखील 
घेण्याचा उदेश 
बुद्धीने वं राष्ट्रहित 


यांच्यामधील. संजेघाबद्दल 
वश्‍यक आहे, तसे विचार- 
शामधे चाळू आहे. पण ते विचारमंथन 
नी आणि अ्धसत्यांनी गदळ होऊ नये 
खजरदारी घेतली पाहिजे, खनरदारी 
एवढाच की मूळ मुद्याचा ' चवकसं 
थ्या इं्टीने विचार व्हावा आणि 
छाप पडू नये. 


शट 


अनुक्रमणिका 


"कखगंघर चघजचज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


१, दे. भ. शांकरराव देव 
स्मृती आणि विस्मृती 


शंकररावांची कुणाला आठवण होते ? जिवंत- 
पणीच नाही का ते विस्मृतीत गेळे ? असे म्हणणारे 
शेकडो, हजारो, नव्हे लाखो लोक, महाराष्ट्रात तसे 
भारतात आहेत. अन्‌ शंकररावाना कोण कसे विसरेल, 
असे म्हणणारे पण महाराष्ट्रात तितकेच आहेत. आणि 
भारतातले विनोबाजी, जयप्रकाश, कृष्णमूर्ती, पासून 
सारे लहानमोठे गांधीवादी त्यांना मुळीच विसरले 
नाहीत. असे विसरले म्हणणारे, आणि न विसरलेले, 
लोक संख्येने इतके आहेत की ती स्मृती आणि विस्मृती 
हेवा वाटण्याजोगी 'व फारच थोड्या- पुढाऱ्यांच्या 
वाट्यास आली असेल. 


- शुकरंरावंना चांगळे वाईट म्हणणारे, वाटेल ती 
कुत्सित टीका करणारे, जी उच्चारू नये, अश्ली हीन 
टीका, पुण्यस्मरण गांधीजींच्यावरही त्यांच्या हयातीत 
केली, तक्षीच त्या प्रकारची गलिच्छ टीका शंकर- 
रावजींच्यावरही केली गेली आहे. 

पण “ निर्दोष. कोण असेल त्यानेच त्या स्त्रीवर 
दगड मारावेत ” यां स्रिस्त प्रभूच्या ओज्ञेची त्यांना 
आठवण होईल आणि ते आत्मपरीक्षण करू लागतील, 
तर बेजबाबदारपणे खोटी टीका करून आपण नरक- 
कुंडात किती बुडालो आहोत याची त्यांना जाणीव 
झाल्याखेरीज राहणार नाही. व 

त्यांच्या. पोषाखाची तशीच दीका आणि टिंगल 
करण्यात येते. पण आतापर्यंत भाविक हिंदुसमाज 
जनसेवेसाठी, त्यागासाठी, तपश्‍चर्येसाठी ज्याना 
भक्तिभावाने पुजतो, देवासमान मानतो, ते. बहुतेक 
सारे संत - महात्मे, दरिद्रीनारायणाचाच पेहेराव 
घालीत आले आहित. त्यांचे त्या पेहेरावाचे अनुकरण 
करणें आणि त्या पोषाखाने दरिद्रीनारायणाच्या 
लोंवतोचे जवळ जाणे, हे. टीकालाद. सुटल्या 
चांगल्या गोष्टी या अनुकरण करण्यासाठी नसतात 


"भोई माधंवरांवे बागळं 
दोनंगांधीवादी 

असे म्हणावे लागेल ! शंकररावांची. लुंगी आणि 
उन्हातान्हात आणि कडाक्याच्या थंडीत उघडा 
असलेला देहाचा भाग म्हणजे 'गरीबाशी एकरूप 
होण्याचा प्रयत्न नव्हे काय़? ..ढोंगच मानले . तर 
आयुष्यमर सर्वच काल खडतर तपरचर्येचे, जिवाचे 
हाल करून घेणारे ढोंग कोण.किती. दिवस करील ? 
ढोंगाची हीही पण तपइचर्यात़्.. आहे. असे मानणे 


माग पडेल! असे सात्विकतेंचे ढोंग. करता आले तर 
ते स्वतःला व समाजाला उपकारकच .ठरेल ! 


त्यांच्या अबोल स्वभावांला , मुर्धतेलां सात्विकतेचा 
दप, लुंगीची अरिस्टाक्रशी, आणि मोठेपणाची मस्ती, 
बोलण्यातल्या, वागण्यातल्या, राहणीतल्या. अलग- 
पणाला अन्‌ अलिप्ततेला इंतराहून श्रेष्ठतेची जाणीव, 
असाही आरोप करता येईल. _- __:- ......< 


- पंण तो मौनाचा एक संयमीः: प्रयोगही अंसू शकेल. 

_ आपल्या संस्कृतीत मौनाला फार महत्त्व आहे. 
कोणत्याही विषयावर, विचारावर'मंन केंद्रित करण्यो-्‌ 
साठी मौनाची, अन्‌ मितभाषेची"भावेई्यंकता प्रतिपा- 
दन केली आहे. मिताहार, मितभाषा वगैरे. संयमाने 
जीवनातील सात्विकता वाढवली ' जाते. ग्रीतेनेही 
हा उपदेश 'केला आहे. मग या आदेशाप्रमांणे शंकर- 
रावनी मौन पाळले किवा कॅमी बोलायचे ठरवले तर 
ते त्यांच्या निष्ठेला, निश्‍चयाला घरून नव्हे असे 
कसेम्हणता येईल? ||| 

परिचयांची वाटचाल 


शंकररावजी जे माझ्या आणिःमाझ्या वडिलांच्या 
जवळ आले ते त्यांच्या वैचारिक 'बैठकीमुळे. 

टिळक आणि त्यांचे अनुस्पयी र्‍हे आम्हा बहुजन* 
समाजाजवळ येऊ शकले नाहीत. आमचे प्रेम, आदर, 
जिव्हाळा व विश्‍वास मिळंवू शकले नाहीत. त्यांच्या 
राजकीय ध्येयात आम्हाला त्यांचा वारगिक स्वार्थ 
वाटला. त्याना सामाजिक व॑ धार्मिक सुधारणा नको 
होती. त्याचा उघड पुरस्कार त्यानी कधी केला नाही. 


४९ 


न, भा. ७ 


9८ "ठविछतता 


'टढडढणप टरण४ तथ 
पट्ट 2६ 


नवभारत 


स्त्रीशिक्षणला::;व: संकरत्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाला 
त्यानी विरोध केला! अस्पृश्यता निवारणाची त्यांना 
ओव॒श्यकता वाटली नाही-। सावकार आणि कुळात 
त्यांनी सावकारांची वाजू घेतली! तेली, तांबोळी, 
कोष्टी यांनी कौन्सिळात. जाऊन काय करायचे असे 
उद्गार काढलें _______ 


'म्हणून त्यांच्या 'राजंकीय चळवळीला बहुजनसमाज, 
सत्यशोधक .व॑ ब्राह्मणेतर पार्टीचा पाठिवा मिळाला 
नाही. खांलचे लोक अंडाणीच रहावेत व मिळेल ती 
सत्ता पांढरपेक्यांच्या हातातच पडावी असा त्यांच्या 
राजकीय चळवळीचा हेतू आहे असे बहुजनसमाजातील 
बहुतेक सर्व पुढार्‍यांना वाटत होते. म्हणून केशवराव 
जेधे, शंकरराव ' मोरे, मास्करराव जाधव, कोठारी 
हे-सारे त्यांच्या-उलटच होते... . 


“राप "४:2८ “* 
कः 182 


या. पावंभूमीवर ' शंकरराव देवांच्या विचार- 
आचाराने आम्हा _अनेकांचे आकर्षण केले-त्यांचे 
' स्वराज्य ' हें साप्ताहिक आमच्या ' हंटर ' साप्ता- 
हिकाच्या भेटीला येत होतें. त्यातील ता. १ माहे 
डिसेंबर १९ २७-च्या अग्रेकेखातील शंकरराव देवांच्या 


विचाराने; आम्हालाः तेळकदम आपलेसे वाटू लागले. 


त्या महत्त्वाच्या मजकुरावर-मोझे वडिलांनी तांबड्या 


शाईच्या रेघा मारल्याःहोत्याः 


डार 1४] , 
र: जगातील-जी गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी 


.|..दिुलयात, स्वातंत्र्याची, इच्छा करीत आहे, ती 


गुलामगिरी, -घामिक, सामाजिक, राजकीय, 
आथिक ,वगैरे अनेक प्रकारची असल्यामुळे... 
स्वदेशात धामिक सामाजिक अगर आथिक 
गुलामगिरी ज्या निरनिराळया रूपाने वावरत 
% असेल, ती रूपे स्वहस्ते'नष्ट केली पाहिजेत: 


"हेंच विचार टिळकांनी जाहीरपणे व्यक्त करून 
ते आचरण्याचा प्रयत्न केलो असता तर महाराष्ट्रात 
ब्राह्मण-त्राह्मणेतर वादाला उग्र स्वरूप आलेच नसते. 

७ ४. द ,पापान 
- जेधे, जवळकर; श्रीपतराव शिदे हे सारे फुळे 
अनुयायी त्यांच्या पाठीशी. उमे राहिळे असते. याच 
स्वराज्य पत्रातील .छेखात शंकररावजींनी सर्वांगिण 
क्रांतीचे विचार स्पष्ट. मांडळे आहेत-- | 


ष्‌ ९ 


अनुक्रमणिका 


“ हिंदुसमाजातील विषमता व अन्याय नष्ट कराव- 
याचे असल्यास हिंदुस्थानात सामाजिक क्रांतीही घडून 
आली पाहिजे. असे आमचे ठाम मत आहे. ” 


- ' स्वराज्य, १२ एप्रिल १९२८. 


यानंतर झंकररावजी, माझे वडील असताना 


आमच्या घरी आले होते. वडीलांनाही त्यांच्याबद्दल 
आपुलकी निर्माण झाली. न 


केशवराव जेधे हे आम्हाला जवळचे वाटत, 
ब्राह्मणतर समाजाचे ते लाडके पुढारी. शंकररावांच्या 
विचारामुळे त्यांचे आणि शंकररावांचे आता वरेच 
जमले. गांधीजींच्या समतावादी घोरणामुळे त्यानी 
हजन समाजाचा विश्वास संपादन केला होता. 
शकररावजी त्यांचे कट्टर अनुयाय्ी- यामुळे पूर्वीचा' 


विरोध टाकून केशवराव आणि त्यांचे सहकारी 
काँग्रसमध्ये गेले. 


आणि पुढे महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस कमेटीच्या 
अध्यक्षपदावर जेव्हाशंकरराव देवांनी स्वत: केशवराव 
ज्यांचे नाव सुचवले त्यावेळी माझ्या मनातून त्यांच्या 

विषयीचा कितू नष्ट झाला व मी- 
,__"साजसत्ता की भांडवलशाही! हे माझे पुस्तक- 
महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस कमेटीच्या अध्यक्षपदासाठी 
सत्यशोधक दे. मव जेधे यांचे नाव सुचवून 
बरह्यमण-ब्राह्मणेतर भ्रमात भर घातल्याबद्दल- दे. म. 
शकरराव देव यांना अपण ! केले. 


कारण त्यांच्या या समतावादी उदार 
टिळकानुयायातून पायातून शंकरराव एकदम 
आणि आम्हाला आपले वाटले. 


व. ३! जवळ नायला दुसरेही एक कांरण झाले 

; म्हणजे माझे ' नव्या पिढीचे राजकारण ? हे 
पुस्तक. ते त्यांना व आचार्य शंकररावजी जावडेकर 
यांना फार 


आवडले. व दोघांनीही त्र 
लिहिली. नीही मला तशी पत्रे 


शंकरराव देवांनी लिहिले : 
“ आपण प्रगट केलेले 
विचार यानी आम्हा 
बनवले आहे. हे विचार 


दार धोरणामुळे 
निराळे पडले. 


उदात्त, सात्विक व खोल 
सर्वांना आपणाला फार निकट 


“> आचारात उतरविण्यासाठी 


डग निकमूकन 


2. 
प्र 


दोन गांधीवादी 


काही संघटनात्मक कार्य महाराष्ट्रात व्हावे अशी 
आमची सर्वांची मनापासूनची इच्छा आहे. ” 

या बोलीप्रमाणे त्यानी मला कोल्हापूर संस्थान 
प्रजापरिषदेच्या चळवळीत आपले सहकार्य अगदी 
मनापासून दिले. कोल्हापूर सरहद्दीबाहेर सांगलीच्या 
भूमीत जी पहिली क्रांतिकारक उठाव देणारी सभा 
झाली, ती शंकररावजींच्या हजेरीत. त्यानी मार्गदर्शन 
केले. नंतर अनेक वेळा त्यांचे व तात्यासाहेब शिखरे 
यांचे संबंध येत गेळे ते विलिनीकरणापर्यंत. 


मला ज्यावेळी शिक्षा झाली त्यावेळी शंकररावजीनी 
माझ्याबद्दल लोकशक्तीत अग्रलेख लिहून माझे अभि- 
नंदन केले. “ अखेर कोल्हापूर दरबारने जनतेचे 
आवडते पुढारी श्री. वागल यांना १२४अ या राज- 
द्रोहाच्या कलमाखाली २ वर्षे सक्त मजूरी व एक 
हजार रुपये दंड अश्ली कडक शिक्षा दिली ! कोल्हापूर 
दरबारने श्री. वागल यांच्या दीघकालीन जनसेवेवर 
या शिक्षेने जे दरबारी मान्यतेचे शिंक्कामोतंब केले 
त्याबद्दल श्री. बागल यांचे स्नेही व कोल्हापूर संस्थाना- 
तील कार्यकर्ते व जनता यांना एक प्रकारे समाघान 
वाटून ते सवे श्री. बागल यांचे हादिक अभिनंदन 
करतील अशी मला खात्री आहे - ” 

तुरुंगातून सुटून आल्यानंतर मंत्रिपद _ स्थापन 
होईपर्यंत शंकररावांचे व माझे चांगले संबंध होते. 
काही कटु प्रसंगही आले. तेही अतिरेकापर्यंत गेले. 

दक्षिणी संस्थानचे संघराज्य व्हावे हीही शंकर- 
रावजींची खटपट होती. यावेळी मी सवे दक्षिणी 
संस्थान प्रजापरिषदेचा अध्यक्ष होतो. या संघराज्याचा 
विचार करण्याकरता ८-१०-४६ ला दक्षिणी 
संस्थानच्या सवे राजेलोकांची व प्रजापरिषदांच्या 
अध्यक्षांची बैठक झाली. शंकरराव मार्गदर्शनाकरता 
हजर होते. पण या कल्पनेला मूर्तस्वरूप येण्याअगोदरच 
जमखिडीकर व फलटणकर यानी विलिनीकरणाला 
अनुमती दिली अन्‌ वल्लभभाईची पण तीच इच्छा 


होती. 
अलीकडील यशापयश यी 
पण यानंतर का कोण जाणे पण महाराष्ट्र काँग्रस- 


मध्यें दुफळी पडली. पुनः दोन्ही बाजूचा दडलेला जाति- 
वाद डोकावला की काय कोण जाणे! एकमेकावर 


तशी टीका झालेली मीच ऐकतः होतो. मीही तसाच 


नाराज झालो होतो. ज्ञा 

महाराष्ट्र काँग्रेस, ज्यानी: शंकररावांना साहाय्य 
देऊन बळकट केली ते केशवरावःजेघे; मोरे; खाडिलकर 
वगैरे पुढारी बाहेर. पडले: फार 'मोठी !शक्‍ती :वाहेर 
पडली. आणि त्यानी शेतक्तरी>-कामगारपक्षाची 
स्थापना केली. त्यावेळी तो पक्षःकाँग्रेसच्या-तोडीचाऱच 
नव्हे तर काँग्रेसला हादरा<देणारा !होता- मीही 
शेतकरी पक्षात जाऊन मिळालो-: शंकरसव देवांचे 
संबंध दुरावले- क॑. शरि 

बहुजन समाजातले बहुतेक*नामवंतः पुढारी बाहेर 
पडल्यामुळे काँग्रेस डळमळू::लागली. ती. सावरून 
घरायला भाऊसाहेब हिरे योना महत्प्रयास पडले. 
काँग्रेसला बहुजनसमाजात नेण्याची महान्‌ कामगिरी 
केशवराव जंध्यांनी केली तशीच ती सावरण्याची 
बिकट कामगिरी भाऊसाहेब हिरे यानी. केली. ती 
जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी _ शंकरराव _ देवांनी 
माऊसाहेबांना आग्रह केला. 


यानंतर संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या प्रश्‍नात. शंकरसावनी 
पुढाकार घेतला. प्राण पणाला लावून लढणार अशी 
भावना लोकात जागृत केली. दुरावलेले सवे, सारा 
दुजाभाव टाकून पुन; एकत्र ःझालळे:- महाराष्ट्रातल्या 
सर्वं पक्षांनी शंकररावांचे पुढारीपण. मान्य केळे. मीही 
मरणाच्या जिहीने त्यात माग;घेतला;-माझ्या'संधिवात 
आजारांची पर्वा केली नाहीः 130 - 
प्रभातकार कोठांर्‍्यांनी' त्यांबद्दल माझा पत्रातून 
गौरव केला. ते म्हणतात -- तुहधकरर ली. हि, 
%'  “ महाराष्ट्राविषयींचा एवढा प्रखर, जाज्वल्य 
व स्वार्थनिरपेक्ष अभिमान माघधवरावजींच्या 
इतका इतरत्र कोठेही आम्ही पाहिला नाही. 
प्रकृतीची व प्राणाची पर्वा न करता रात्रंदिवस 


क विष्ट केले. अ 


शंकरराव या प्रश्‍नावर उपोषण करणार असे 
मी ऐकताच मीही त्यांचेबंरोबरं प्राणांतिक उपोंषण 
करण्याचे जाहीर केले. तेव्हा मला जव्हारहून शिवरांमं- 
भाऊं तेंडुलकर यांचे व इतरांची पत्रे आली. श्रीं. 
शंकरंरावजीं देंव एकटेच प्रोणे पणाला लावणार 
नसून त्यांची परंपरा चॉलवण्यास "आम्ही तयार 


ष्र 


नवभारत 


आहोत असा :आपला आवाज आपल्या अभिनव 
शौर्याची साक्ष देत आहे ' (तेंडुलकर). 

मीचं काय महाराष्ट्रातले अनेक, शंकररावजींच्या 
साठी मरायला' तयार झाले असते. शंकररावजींनी 
यावेळी लोकप्रियतेचे शिखर गाठले होते. पण आपल्या 
जिद्दीने, कंतृत्वाने, निकवयाने चढलेल्या त्या शिंखरा- 
वरून त्यानी त्या. प्रश्‍नाला भलतीच कलाटणी देऊन 
स्वतःला - एकदम 'अप्रियतेंच्या खोल दरीत ढकलून 
दिले. हा संयुक्‍तः महाराष्ट्राचा प्रश्‍न हाती घेतल्यामुळे 
वल्लभभाई दुखवले. वल्लभभाई दुखवल्यामुळे 
काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाला: त्यांचा विरोध झाला. व 
लोकांना अप्रिय होईलःअज्ली.भूमिका अखेर घेतल्यामुळे 
लोकमानसातूनहीः खाली उतरले. 


_ ह्यातून त्याना पुन: वर चढता आले नाही ! त्या- 
नंतर अहिसावादाच्या ' प्रयोगाने चीन-मारताचा 
समझोता घडवून आणण्याचा अचाट, अव्यवहारी 
प्रयोग करून टीकेच्या प्रचंड माऱ्यात शंकरराव 
जर्जर झाले. पण त्यांची जिद्द मोठी, निश्‍चय मोठा, 
यात शंका नाही. 


मानसिक परिणामः :' 

पणःया अपयक्शाने त्यांच्या मनावर भयंकर परिणाम 
झाला असावा: नैराश्य व विफलता सहन करण्याच्या 
मर्यादेपलीकडे परिस्थिती गेली. आणि मग त्यानी 
जाणूनबुजून तोंड उघडायचे नाही असे. ठरविले, की 


ककी. 


त्यांची .वाचा त्या आध्याताने बंद पडलो, हे आम्हाला 


सांगता येणार नाही. कारण ते आता पूर्वे स्थितीवर 


भाले -आहेत. म्हणून असेही वाटते की न बोलण्याचा 
आइचर्येकारक. अनाकलनीय संयम त्यांनी राखला 
नसेल. कशावरून ? _याचे बरोबर उत्तर तेच देऊ 
शकतील. त्यांचे मित्र. मात्र भयंकर बुचकळ्यात 
पडले होते. 


आदरणीय कुटुंबीय - 
शंकररावांनी संन्याश्याप्रमाणे जीवन काढले. जाणून 
बुजून गरीबीचे जीवन पत्तकररून महांत्माजींची परंपरा 


राखली. शंकरराव जबरःमहत्त्वाकांक्षी. त्यांना कोर्याचा 
उन्माद चढे. अन्‌ सवंस्वाचा विसर पडे. पण त्यांच्या 


बर्‍याच महत्त्वाकांक्षा :सफल झाल्या नाहीत. 


_ काँग्रेस अध्यक्ष होईपर्यंत मजल गाठली. आणि ती 
पदरात पंडळी नाही. र 
संयुक्‍त महाराष्ट्र प्रश्‍नातही विफलता आणि 
अप्रियता पदरात पडली. चीनच्या हाती घेतलेल्या 

प्रश्‍नाने तर विफलतेची कमाल मर्यादा गाठली. 
तथापि शंकररावांचे थोर कार्य, सेवा, . महाराष्ट्र 
काँग्रेसवर झालेले उपकार विसरतो म्हटले तरी 

विसरण्याजोगे नाहीत. 
टिळकांच्या वैचारिक पकडीतून महाराष्ट्रातल्या 
आणि मुख्यतः पुण्यातल्या पांढरपेज्ञा मध्यमवर्गीयांना 
काँग्रेसमध्ये आणले ते शंकरराव देवांनी-अश्ा रीतीने 
महाराष्ट्रात काँग्रेसची प्राणप्रतिष्ठा केली ती शंकरराव 
देव व जेघे या हयांनी . आणि त्याची जाणीव हल्लीचे 
म. प्र. काँ. चे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी 
जाहीरपणे प्रकट केली आहे. 

शंकररावाचे माझे संबंध १९२७ पासून ते या. 
कालपर्यंत चालत आले आहेत. पण ते जिव्हाळचाचे 
किवा मैत्रीचे आहेत. असे मला म्हणता येणार नाही. 
त्यांच्या स्वमावातील मुग्धता व अलिप्तता. यामुळे 
वळ असूनही ते दूरच राहिले. कोरगावकर ट्रस्टचे 
ते अध्यक्ष, मी ट्रस्टी असल्यामुळे मात्र त्यांच्या माझ्या 
यावेळपर्यंत गाठीमेटी पडत आल्या. तेथेही त्यांचे माझे 
भ [बहुल जातिवादाच्या 


* मतभेदांमुळे किवा कट्‌प्रसंगामुळे 
ती जाणीव मी केव्हाही टाकू शकलो नाही. कसलेही 
केट्प्रसंग आले तरी आम्ही एकत्र कटंबियापैकीच 
आहोत ही भावना कोरगावकर ट्रस्टमुळे राहू शकली. 


बब 


२. अप्पासाहेब पटवधैन 

काय लिहावे यांच्याबद्दल ? 

त्याच्या माझ्यात साम्य असे कुठेच नाही! मी 
प्रयत्न केला तरी आढळत नाही. पण लिहावे असे 
वाटतय एवढे खरे. मी चित्रकार हेच त्याचे कारण 
असावे. तसे म्हटले तर आज तंरी मला चित्रकार असे 
म्हणता येणार नाही. कागद, कुंचला, रंगाची पेटी 
उषडून किती तरी वर्षे झाली मला. पण चित्रकाराची 
वृत्ती जिंवंत आहे ना माझ्यात ! 


५२ 


दोन गांधीबादी 


चित्रकाराला सर्वेसाघारण' माणसाचे चित्र 
काढायला आवडत नाही, काढायला घेतले तर हुरूप 
येत. नाही. त्याला वैचित्र्याचे आकर्षण वाटते. 
*-याचमुळे मला अप्पासाहेबांचे चित्र काढावे असे 
वाटू लागले. तसे म्हटले तर माणसाचा चेहरा चांगला 
वठण्यासाठी . बहिरंगांचे. बारिक सारिक निरीक्षण 
करावे. लागतेच. .पण बाहेरच्या .कातडीच्या आत 
शिरकाव करून अंतरंगातही बुडी मारावी लागते. 
आत्म्याचा शोध. घ्यावा. लागतो. त्याचा पोषाख, 
त्याचा स्वभाव, त्याचे जीवन, त्याची राहणी, त्याची 
संस्कृती, त्याचे ध्येय, ध्येयाविषयीची त्याची. चिकाटी, 
हे सारे. समजले म्हणजेच त्या चित्रात जिवंतपणा 
येतो. . न वाळे 

बहिरंगाचे चित्रण ओळख. पटवू शकेल, पण ती 
कातड्याची. माणसाची नव्हे. तशी जवळीक असल्या- 


शिवाय माणसाची खरी ओळख चितारता येत नाही. : 


बाहेरचा पडदा दूर केल्याशिवाय खरा माणूस दिसत 

नाही, 

त्या पडद्याआडच्या अप्पासाहेबांचा,. माझ्या 
मनावर काही तरी परिणाम झाला असावा. म्हणूनच 
माझी लेखणी फुरफुरू लागली असावी. पुढे घाव 
मारण्यासाठी घोडा फुरफुरतो आणि, खुराने माती 
उधळतो ना तसे. - 

त्यांचा तो अवतार ! ! 

._ त्याला. सुसंस्कृत माणूस कोण. म्हणेल ! गिरिकंद- 
रातील प्रथमावस्थेतला माणूस गुहेतून बाहेर पडावा 
ना,-तसा त्यांचा अवतार. 1 वल्कले परिघान करण्या- 
ऐवजी अंगावर वस्त्र गुंडाळून हिंडत असावेत एवढेच ! 
त्या कपड्याला परटाचा हात. किंवा इस्त्री जन्मात 


कधी दिवली असेल असे कोणाच्या स्वप्नातही येणे . 


हशाक्‍्य . नाही. आगगाडी, मोटार, विमान, अँटमबांब, 
सिल्क, वूल, रेयाँन, टेरेलिनच्या या फॅशनच्या युगात, 
त्रेतायुगातील ही व्यक्‍ती, कोठून कशी आली याचाच 
अचंबा वाटणार पाहणाऱ्याला ] प गड 

- वस्तर्‍्याचा संपक नसलेली ती दाढी. वः 
शाडची माती लावून धुतलेळे ते कपडे ! साबणाला 
शिवायचे नाही अशी शपथ घेतल्याशिवाय ण का 
चढणार कसा त्या कापडाला ] कपड्यावर शिप्याचे 


संस्काराऐवजी अप्पासाहेबांचे प्रयोगच खास 
र चे हात ! 


अनुक्रमणिका 


झाले' असावेत, अशीचः क्रोणाल्ही! शंका : येणार. 
धोतर गुडघ्याचे खाली;:कबी येणार नाही ! * हात 
कधी झाकले जाणार नाहीत! युद्धजन्य परिस्थितीत 
कोणजाणे वस्त्राची काटकसर,असेलही. पण आधुनिक 
जगाचा संस्कार दाखवणारी: फाटकी : चिधुटलीही 
कोठे लोंबत नव्हती ! याती: सोसवारचे. एक वेळचे 
जेवण सोडले नाही तरांः्त्याला. कायमचाच फाठां 
दिला असावा, असे त्यांचा<अवतार दर्शवीत होता. 
अन्‌ चौकशी करता समजले. की. खरेच ते बरीच वर्षे 
एकवेळचे जेवण घेत असतात. जेवण म्हणजे काय ? 
कोणालाही आपल्यासाठी..त्रास: द्यायला नको म्हणून 
कोरडे पोहे, शेंगदाणे व गूळ गटळ्यात. बांधून घेणार ! 
कूठेही पडता यावे म्हणून एक. घोंगडे, त्या वोचक्यात 
असायचे. प्रवासी जीवनाला. वोजा कमी करता येईल. 
तेवढा करावा म्हणून त्यानी आपली हाडे झाकण्यापुरता 
कातडीचा बोजा' राखला असेल तेवढाच! पाश्‍चात्य 
संस्कृतीमुळे गुदमरलेल्या छातीतून निघालेला तो 
नाकातला आवाज !__ गीर मी 
अप्पासाहेब म्हणजे आधुनिक जंगातील' एक वैचित्र्य- 
पूर्णे नमुना ! ! एपपकनातूर 5१:0 सणा 
असा हा अवतारी पुरुष एम. ए. पास आहे. आणिं' 
फस्टंक्लासमध्ये पास झालां आहे म्हणे” कोणाला 
तरी खरं वाटणं शक्‍य आहे? पण. वस्तुस्थिती आहें 
खरी तशी: : पक ळकार मप 
बाळपणी ते शिवाजी, :टिळक, 'सावरकर' यांचे 
चाहते. त्यांचेकडून प्रेरणा'“घेतेलेले,. पण गांधीजीच्या: 
सहवासात काही दिवस कांढल्यामुळे,'त्यांचे परिवतन 
होऊन ते कट्टर गांधीवादी वने? । । ! 1: /& 
१९३० साली सरकारने गांधीजींना  राजकीर्य 
कैदी म्हणून येरवडा जेलमध्ये. ठेवले. होते. :त््यांना 
तेथे एकटे वाटू नयें म्हणून त्यांच्याजवळ राहण्यासाठी: 
जेलमध्ये अप्पासाहेबांना : ठेवण्यात आले. आणिः 
गांधीजींच्या बरोबर सर्वे 'वेळ॑ घालवण्याची अपूर्व" 
संधी अप्पासाहेबांना मिळाली. [अनेक विषयावर 
प्रश्‍न विचारून समजून: घेता आले यामुळे ते पक्के: 
गांधीवादी. बनले. - नो स्की 
रांजकारणात 'त्यांना' कधींच :राम वाढला 'नाही. 
त्यानी स्वतःला सत्तेचाः*संपर्ककेश्री (लावू. दिला. नाही 
त्यांचा पिंड विधायक कार्यांचा: 


५३ 


नवभारत 


ते मूळचे प्रोफेसर: तरी संधी येऊनही त्या पेज्ञात 
शिरले नाहीत. वस्तुतः लेखन हा त्यांच्या आवडीचा 
विषय नव्हे. साहित्यिक-'होण्याचा त्यानी कधीही 
प्रयत्न केला नाही. विधायक कार्य हे त्यांच्या जीवनाचे 
उद्दिष्ट. जे काही वाडमय निर्माण झाले ते ह्यातून, 
त्या अनुभवातून. ते अनुभव व ते विचार सेवेकरता, 
सेवाभावाने, लोकांसमोर मांडले. 

' सेवाधमं ” हे त्यांचे ' पहिळे पुस्तक. त्यानंतर 
। सत्याग्रह वे स्वराज्य '. एम्‌. ए. तत्त्वज्ञान विषय 
घेऊन झालेले. या विषयात मिळवलेले विशेष नैपुण्य, 
अंध्यापकाची मनोवृत्ती, चर्चा करणार्‍या पंडितांची 
तुरुंगात संगती व॑ अनुभव, यातून त्यांची ग्रंथनिमिती 
झाली आहे. त्यांचे' वरेच लिखाण १९४२ मध्ये 
बेळंगावच्या तुरुंगात झाले. 

गांधीजींनी. अप्पांचे _लेख ' यंग इंडियामध्ये ' 


आग्रहाने घेतले आहेत. ही एकच गोष्ट त्यांची योग्यता 


सिद्ध करण्यास पुरी आहे. 

गांधीजींच्या- मृत्यूनंतर:विनोबाजींच्या पाऊळावर 
पाऊल टाकून भूदान-ग्रामदानाचा ते अखंड प्रचार 
करीत सुटले. ... ' गावचे .गोकुळ ' “ भूमिक्रांतीची 


आघाडी, ' व्याजबट्ट्याचा निरोध ', 'शोषणमुक्‍तीची. 


आघाडी ' वगेरे पुस्तके त्यांनी प्रसिद्ध केळी. अलिकडे 
त्यांना वेड लागले आहे ते ' अर्थ शुद्धीचे '. 

“जुलूम जबरदस्तीखेरीजः लोकशिक्षण व समाज 
प्रबोधनाच्या निर्दोष. निरुपद्रवी मार्गाने आथिक 
शुचिता व सामाजिक:-त्याय घडवून आणण्याचा 
अर्थशुद्धीहतका सोज्वळल्व बिनतोड उपाय मला 
अन्य: सुचत नाही * असे अप्पासाहेब म्हणतात. 

“पैशामुळे माणसाची संग्रहशक्‍्ती अमर्याद वाढली. 
लोभ अनावर झालाः! भाडे, डिव्डिडंड, नफा या- 
सारखे शोषणाचे प्रकार'निघाले ! परिणामी समाजात 
हेषे, मत्सर व संघर्ष फैलावळे ! 

म्हणून अप्पांनी मुद्राक्षपाचा कार्यक्रम हल्ली 
आपल्या जीवनाचे एक न्ञायकर्तव्य म्हणून हाती 
घेतला आहे. द 

कोणी'भेटेल त्याला ते आपले विचार जीव 'तोडन 
सांगत असतांत: हा प्रयोग त्यानी माझ्यावरही केलो. 
मला स्वतःला यातले बरोबर 'काही समजले नाही. 


टाळक्यात शिरले नाही. पण इतक्या कळकळीने 
सांगणार्‍या माणसाला नाराज आणि निरुत्साही कर- 
ण्याची छाती मला काही झाली नाही. म्हणून काही 
समजले नसतानाही मी उगाच मान डोलावत होतो. 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जनता यांचे त्यागी 
सेवारत जीवनामुळे ; यांच्याकडे भक्तिभावाने पाहते. 
जी माझी स्थिती तीच खेडुतांची ज्ञाली असावी. 
अप्पासाहेबांना वाईट वाटू नये म्हणून ते माझ्याच- 
प्रमाणे माना. डोलावत असणार. व हात वर करीत 
असणार. अप्पाही समाधानाने, आपले काम , झाले 
असे समजून दुसरे गाव जिकण्यास जात असणार. पण 
मागचे गाव बहुधा सपाटच झालेले असणार ! पण हे 
सांगण्याची छाती अप्पासाहेबांच्या सात्विक आणि 
कष्टाळू जीवनामुळे कोणा खेड्ताळा होईल हे शक्‍य 
नाही. तो त्यांच्या तपडचयेंचा प्रभाव. 

अप्पासाहेबांचे विक्षिप्त व अव्यवहारी वाटणारे 
हे विचार जगातल्या थोर माणसांनी मांडले आहेत. 


जान रस्किनच्या ' अन्‌ दु दि लास्ट ' या प्रसिद्ध ग्रंथात 
वाचल्यासारखे वाटते. 


श्रमाची कांडे. काढून माल 
पाहिला आहे. 
श्रमाला' महत्त्व 
भासणार नाही, 
धनसंग्रहा करता 


त माळ देण्याचा प्रयोग करून 
यामुळ संचयाची वृत्ती कमी होऊन 
प्राप्त होईल. अन्‌ पैज्ञांची गरजच 
ही या मागील भूमिका होती. 
रता येतो. वाढवता येतो. तसा 
धान्याचा, कपड्याचा वगेरे . प्रकारच्या मालाचा 


पिढ्यान्‌पिढ्या टिकत नाही. 

जग आता एकच झाल्यामुळे सर्वच जगाने या 
यमा चा स्वीकार केल्याखेरीज एकाच राष्ट्रातला 
"योग यशस्वी होणे :फार कठीण आहे. पण अप्पांच्या 
निष्ठेला कोणं दोष देईल? ' र. 130 शन. ह 
| लर. : 'अथेशुद्धींच्या ? कार्यक्रमोबरोबंरचे 
4 1. अ र 
कायक्रम हाती घेतला आहे. स्वतः ' 

हाती खराटा' घेऊन आचरणात आणला आहे. 


1.8 


स डन 23 
"करडगंधलनि्यसज, 


दोन गांधीबादी 


-भंग्याचे काम वरच्या वर्गाने स्वतः करून त्या 
कामाचा आणि त्या जातीचा कमीपणा काढून टाकावा, 
हा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी ' फाऊंटनपेनप्रमाणे 
खराटाही त्यांचेबरोबर असतो. कणकवली गांवी हे 
भंग्याचे काम ते स्वत: करीत होते. गोपुरी संडास व 
सोपा संडास हा त्याचा ग्रामीण जीवनाला उपयुक्‍त 
असा शोध आहे. प टि ् 

घातपाती चळवळीबद्दल त्यावेळी मी प्रकट केलेले 
व अप्पांचे विचार यातं साम्य होते. म्हणून मला 
फार समाधान वाटले. ते.लिहितात : 

* ऑगस्ट १९४२ च्या प्रचंड उठावणीला सुरु- 
वातीपासून जे काही अंश्षी गुप्ततेचे व कपटाचे वळण 
मिळाले व त्यापायी त्या तेजस्वी चळवळीची सुद्धा 
जी तेवढ्या प्रमाणात कुचंबणा झाली, ती पाहून 
माझ्या मनाला फार क्लेश झाले. ' 

गांधीजीही याच विचाराचे होते. या भूमिगत 
चळवळीमुळे त्या त्या व्यक्तीत ती चोरटी विदवास- 
घातकी वृत्ती मुरली व पुढील जीवनात ती डोकावली ! 

, हिदु-मुसलमान ऐक्याबद्दलचे अप्पासाहेबांचे विचार 
अमलात आले. नसले तरी चुकीचे आणि अव्यवहारी 
मुळीच म्हणता येणार. नाहीत. गांधीजींनी तेच मांडले 
होते, अप्पासाहेब लिहितात ] सि 
.. “ हिंदु-मुसलमानांनी परस्परांविषयी. निर्वेळ बनले 
पाहिजे. निर्बल हे तंतोतंत तुल्यबल असतात. परस्परां- 
विषयी. तिर्बेळ बनणे. हांच एकत्र नांदण्याचा. सोनेरी 
नियम आहे. पति-पत्नी, पिता-पुत्र हे परस्पराविषेर्यी 
निर्बेळ असतात तोपर्यंतच . ते एकत्र नांदू शकतात. 
निर्बळ बनणे म्हणजे नेभळे बनणे नव्हे. सोश्ीक, 
जागरूक योजक ब्रनुणे. प्रेम आपुलकी व त्याय गराची 
५ शरकर*्यमाची नगी» 
किती मोलाचे व खरे व्यवहारी उपाय आहेत 
हे. निशस्त्रीकरणासाठी आज जगात जी निकड भासू 
लागली त्या मागील विचारसरणी हीच आहे. 

“ संपूर्ण .निःशस्त्रीकरणाच्या दृष्टीने अण्वस्त्रांचे 
सर्वे चाचणीप्रयोग बंद करावेत असा भारतासह 
३० हून अधिक तटस्थ राष्ट्रांनी मांडलेला ठराव 


युनोने नुकताच पास केला आहे "- 
दुर्बल बनण्याचाच हा उपाय होय. . 


अप्पासाहेबांचा व माझा! संबंध: फार वर्षापूर्वी 
आला होता. त्यावेळी अप्पासाहेबांची : योग्यता. मला 
माहीत. नव्हती. खेर मंत्रिमंडळ स्थापन: होण्यापूर्वीची 
ती वेळ असांवी. महाराष्ट्रं भांतिक':काँग्रेस 'कमेटीने 
माजा दौरा बर्‍याच जिल्ह्यात आखलाः होता. ' माझा 
दौरा';-यशेस्वी करण्याचे :व_ :माझी! व्यवस्था तीट 
ठेवण्याचे काम अप्पासाहेवांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील 
त्या भागापुरते स्वीकारले असावे, माझी. खाण्या- 
पिण्याची, राहण्याची, . फिरण्याची . व्यवस्था ते व्र 
करमळकर पहात होते. स्वतः शेंगदाणे व भाकरीचे 


-तुकडे खात व मला मांसाहारी थाटाची मेजवानी 


देत. माझ्याजवळ पंक्तीला शेजारी वसून, त्याना 
निषिद्ध असलेल्या अन्नाचा मला आग्रह करीत. 
अप्पासाहेबांच्या थोरवीची मला कल्पना नव्हती. 
इतर तालुक्‍यात माझी व्यवस्था ठेवणारे लोक असतं, 
त्याप्रमाणे, भिक्षुकाप्रमाणे दिसणार्‍या या ब्राह्मणाचे 
मला आडचर्य वाटले. 1 


सावंतवाडी प्रजापरिषळेचा ..मी अध्यक्ष होतो- 
मोठ्या थाटाचे अधिवेशन. होते. मंडप सावंतवाडीच्या 
कलाकुसरीच्या वृत्तीला ,..शोभेसा... होता:.. आमची. 
स्वारी अचकन्‌ कोट वगैरे. राजशाही थाटात. व्यास- 
पीठावर विराजमान्‌. झाली--होती.. हे गृहस्थ. (अप्पा- 
साहेब) .अंग चोरून कुठेतरी बसले होते. मी अप्पांच्या- 
हत किंती लहान. विद्ठः्तेने, सेवेने, ( वयाने नव्हे) 
याची. कल्पना असती तर व्यासंपीठाजब्रळ शेजारी 
घेते असते. पण स्वत:च्या मोठेपणाच्या धमेंडीतं 
बसलेलो ! अप्पांच्यासारंख्या य:करिचत .दिसणोर्‍या 
माणसाकडे आम्हा श्रेष्टांचे ल॑क्षं कसे जाणार ? 

अप्पांची विठ्ठतता, पात्रता, पावित्र्य, सेवा, केवढी 
मोठी ! मानमरांतंब पैसा अन्‌ कोणेतींही अधिकारॉ'ची' 
जागा मिळवता येण्याजोगी पात्रेता असताना. आपल्या 
ध्येयाचा प्रचार करण्याकरता, अहोरात्र रानावनात 
वेड्यापिश्यासारखा वणवण हिंडत असलेला हा कषी 
पाहून, यो थोर महात्म्याचे पाय! "घरावेत असे मला 
वांटते. त्यांची ध्येयतिष्ठा बलवत्तर ! ' जिहृ केवढी 
दांडगी ! कष्टाला सीमी 'नाही. आपल्याच कार्य- 
क्रमाने देशाचा उद्धार 'होणार असे समजून बुद्ध- 
मिक्षूच्या निष्ठेने, पायाचे चक्क सतत चालू ठेवणार. 


५५ 


अ 


र 
"करंगधम चिन 


- नवभारत _ 


"मोठे. मोठे; त्यागशून्य, मंत्री पाहिले म्हणजे आदर 
न्नसताना: नमस्कारवजाः!कपाळावंर. हात. मारून 
घ्यावा लागतो पण'अप्पासाहेबाचे स्वखुषीने स्वीकार- 
लेले दरिद्री जीवन: पाहून विनम्रभावे मस्तक पायावर 
ठेवावेसे वाटते... ३! 

* . अप्पासाहेबांनी' खोदी'सोडलेली नाही. तो आपला 
एक ' पंवित्रधमे म्हणून. तेः वापरत आहेत. स्वत:च्या 
सुताचे कापड" वापरत आहेत. देवपुजेप्रमाणे रोज' 
सूत कातंत आहेत. त्यांच्या. हातून वेळेचा अपव्यय 


कधी “झालेला नाही. रात्रंदिन सेवेचा. ध्यास. त्यानी 
लग्न ध्येयाशीच लावून घेतले आहे. 
: जगाच्या मोठेपणात अश्या वेड्या पीरानीच भर 


घातली. आहे. रिरस्त, वृद्ध, गांधी हे वेडे नव्हते तर 
कोण ? र त 


अप्पासाहेब म्हणजे गांधीजींच्या. माळेतील एंक 
मोल्यवान मणी होत. त्याग, सेवा हीच त्यांची संपत्ती. 
त्यांच्यापुढे कुवेर हाच दरिद्री होय. 


नप: 


वाचकांचा पत्नव्यव हार :- 


"गार! 7७ पटशफफो शा 

भारत आणि रशिया, अमेरिका 

चीनचे संरक्षणमंत्री श्री. लीन पो यांनी अलिकडच्या 
एकां. प्रवंधात “अमेरिका व रशिया या देशाविरुद्ध 
दुंड थोपटण्यासाठी चीन देशाने कटिबद्ध व्हावे ” असेः 
आवाहन प्रतिपादिले आहे. मात्र लीन पो यांच्या पोटात 
खरी मळमळ अश्ली आहें को, “ रशिया व अमेरिका 
यो देशात संघर्ष निर्माणव्हावा. ् 
/.शांततेमधून, जगात: स्थैय. निर्माण व्हावे _ असे 
रेिया व अमेस्किस.. मनोमन पटत चालले, आहे: 
म्हणूनच रिया आणि अमेरिका १७ वर्षांपूर्वीपक्षा 
जवळ, येत चाललेले. आपण पहातो. मात्र चीनची 
असूया सवंध ज़ग॒ पादाक्रांत करण्याची आणि युद्ध 
व -असंतोष यातून जगात झांततेचे नाटक निर्माण 
करण्याची :झाहे-< याञा, अथ . राक्षसीवृत्तीने- शांतता 
आणि सहजीवतयाच जगातून' नायनाट करण्याचा 
चीनने,विडा,,उच्ललेळा आहे, 

या श्यांतताप्रिय भारताला. चीन पाण्यात पहाण्याचे' 

क्षिंगित दुसरे-तिसरे काहीं नसून “ आलियात लोक- 
शाहीचा' आणि मानचतेचाः नंदादीप तेवत ठेवण्याची 
राष्ट्राध्यक्ष डॉ! राधाकृष्णनूःव पंतप्रधान शास्त्रीजी 
थां भारतीय' नेत्यांची: भाणि' कोट्यवधी अनतेची 
जी जाज्वल्य णा आहे, ती'च चीनच्या अंत:करणात 
सलत' आहे, ?*ही'>हीयः* म्हणजे चीनला भारत, 


५६ 


अमेरिका व रशिया'या जगातील प्रभावशाली राष्ट्रांची 


कंबर मोडावयाची आहे. 


वीर रशिया व भारताचे आज सलोख्याचे संबंध आहेत. 
मुल्य आवश्यकता अमेरिका व .भारत. यांचे सेंबंध 
रशिया व मारतासारखे असणे हों आहे. असे घडल्यासं 
भारत, रशिया व अमेरिका ही एका विचाराची राष्ट्रे 

होतील. हे काम काही कठीण असले तरी अत्यावश्यक 
आहे. ह्यां तीन राष्ट्रांची लोकशाही व मानवतेच्या 
र एक प्रमावी .विचांरसरणी . तयार 
झाल्यांस-जगाला' शांततेचे दिवस खरोखरंच जवळचे 
दिसू लागतील. ह 


भारतातील खासदारांची शिष्टमंडळे जगातील 

कुनी ीचीन आहेत. उपरिनिंदिष्ट महत्‌ कार्यासाठी 
ही. शिष्टेमंडळे रशिया व अमेरिकेत गेली. आणि 
३८ राघाकृष्णनू व श्री. शास्त्रीजी यांनी या कांगी 


सास लक्ष घातले तर भारत आणि रश्षिया, अमेरिका 


एकत्र येण्यास निश्चितच योग्य वातावरण निर्माण 
होईल. या घटनेचे 


जगात फार मोठ्या प्रमाणात 


सागत होईल असे म्हटल्यास कसलीच अतिशयोक्ती 
होणार नाही. 


आळेफाटा, ( जि पुणे) -- विश्वास चौगुले 


पत्रेन्यंवहार 


(२) 
समाजवादाचा फेरविचार 

महत्त्वाच्या पारिभाषिक शब्दांची अर्थनिश्चिती 
न करताच भोंगळपणाने त्यांचा वारेमाप उपयोग 
(अथवा दुरुपयोग) करून स्वतःची वा समाजाची 
दिशाभूल करण्याच्या प्रयत्नांपासून समाजाचे रक्षण 
करण्यासाठी विचारवंतांनी वद्धपरिकर होण्याची 
गरज स्वतंत्र भारतात फार तीव्रतेने भासत आहे हे 
लक्षात घेऊन अक्या तर्‍हेचा एक प्रयत्न म्हणून मी 
डॉ. पटवर्धनांच्या लेखाचे स्वागत केले होते. नोव्हेंबर 
१९६५ च्या नवभारताच्या अंकातील प्रा. जयंत 
राईलकरांचा लेखही याच दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. 
या दोन विद्वानांनी माझ्या विचारांसंबंधी जे काही 
लिहिले आहे त्यातींल एक दोन मुद्यांच्या - 

णाथ हे लिंहित आहे. 
पिळवणुकीतूनच समाजात संपत्ती उत्पन होते 
वगैरे विवेचनात पिळवणूक या शब्दाच्या अर्थासंबंधी 
डॉ. पटवर्घेन यांचा गोंबळ झालेला दिसतो या माझ्य़ा 
विधानाला आक्षेप घेताना डॉ. पटवर्धन ' म्हणतात 
की पिळवणक शब्दाचा अर्थ मलाच समजलेला नाही. 
वस्तुस्थिती अशी आहे की डॉ. पटवर्धनांच्या लेखात 
'अभिप्रेत असलेला अथे माझ्या खरोखरीच लक्षात 
आलेला नाही व समाजवादी विचारसरणी धारण 
करणार्‍्या' विचारवंतांच्या लक्षात तो आला असेल 
की नाही. याचीही मला शंका आहें. श्रमिकाला 
मिळावयाच्या . योग्य मोबदल्यापासून त्याला अमुक 
अंशाने वंचित करणे म्हणजे पिळवणूक असाच अर्थ 
त्यांच्या लेखातून निघतो असे मला वाटते व अद्यापही 
-वाटते.. हा अथे घेतल्यास शासकीय 'कर म्हणजेही 
सुका अर्थानें पिळेवणूकच होय असे मी म्हर्टे होते. 
परंतु पिळवणूक शब्दाचा हा अर्थ नाही व समाजवादी 
मंडळीही तो शब्द या अर्थाने वापरीत नाहीत असे 
मळा वाटते. श्रमाच्या मोबदल्याचा अंश काढून 
घेणारे कोण आहित. व त्यांचा त्यामागील हेतू काय 
आहे हे नीट लक्षात घेऊनच त्यात पिळवणूक आहे की 
नाही हें ठरविणे अगत्याचे आहे हे स्पष्ट करणे .हा 
माझा उदेश होता. माझा लेख काळजीपूवक वाचणा- 


यांच्या लक्षात हे सहज येऊ शकेलं. 


प्रा. जयंत राईलकर हे'मॉश्या' लेखातील “विवेच- 
नांशी बहुतांशी सहमत दिसतात. परंतु मी केलेले विवे- 
चंन अपूर्ण आहे अशी त्यांची तक्रार आहे. त्यांचा लख 
वाचल्यानंतरही ही अपूर्णता कोणत्या बाबतीत आहे 
हे मात्र माझ्या चांगलेसे लक्षात येऊ शकले नाही. 
डॉ. पटवर्धनांच्या लेखातील उणीवा दाखेंवून त्यातील 
विसंगती स्पष्ट करणे हाच माझा मुख्य हेतू असल्याने 
समाजवादाच्या माक्‍संपूवे काळातील ऐतिहासिक 
पावंभूमीच्या तपशीलात शिरण्याची 'आवड्यकता 
मला भासली नाही. 


समाजनि्मित विषमता तरी समाज दूर करू 
शकेल या माझ्या विघानाला पाठिंबा देताना काही 
प्रकारची विषमता निसर्गनिमित असते म्हणूनच केवळ 
ती इष्ट अथवा योग्य मानावी काय असा प्रश्‍न 
श्री. राईलकर उपस्थित करतात. माझ्या लेखात 
त्यांना भासलेली अपू्णेता कदाचित हीच असेल. 
परंतु मला नम्रपणे असे सुचवावयाचे आहे को माझ्या 
लेखातील विवेचनामधून हा प्रश्‍नच उपस्थित होऊ 
शकत नाही. विषमता दूर करणे हा समाजवादी 
आदश मृगजलवत्‌ आहे हे डॉ. पटवर्धनांचे मत खोडून 
काढण्याच्या संदर्भात मी. ते. विधान केलेले आहे. 
म्हणजेच माझ्या नजरेसमोर: विषमतेच्या . योग्या- 
योग्यतेचा अथवा इष्टानिष्टतेचा प्रश्‍न नसून ती नष्ट 
करण्याच्या प्रयत्तातील यक्याच्या शक्‍याशक्यतेचा 
प्रश्‍न- होता -हे उघड आहे. विषमतेची अनिष्टता 
निश्चयाने -मानल्याखेरीज ती दूर: करण्याचा प्रश्‍न 


'उत्पन्नच होऊ शकत नाही हे थोड्याफार विचाराअंती 


कोणाच्याही लक्षात येऊ शकेल. विषमता अनिष्ट 
आहे हे नक्की ठरल्यानंतरही तिचा समूळ उच्छेद 
करण्याची आत्यंतिक समाजवादी भाषा बोलणे 


म्हणजे 'वस्तुस्थितीकडे पाठ फिरविणे: होय: हा मुहा 


मला स्पष्ट करायचा. होता. निसर्गनिमित विषमतेची 
घार काही प्रमाणात बोथट करणे शक्‍य आहे. हे 
स्पष्टपणे मान्य करून नंतर मूलतः ती अपरिवतंनींग्र, 
होय असे निःसंदिग्ध विधान मी केलेले आहे. याच्याही 
पुढे जाऊन मी असे म्हटले आहे की जन्मतःच गुणांच्या 
बाबतीत विषमता नष्ट करण्याची गुरुकिल्ली जो- 
पर्यंत मनुष्याला उपलब्ध झालेली 'नाही 'तोपर्यंत 
ह्या. विषमतेचे अपरिहार्य अस्तित्व लक्षात घेऊनच 


५७ 


न, भा. ८ 


नंपभारत 


* त्याने आपली' ध्येयधोरणे आखणे वःती साध्य करण्याचे 

: मार्गेनिळवितःकरणे शहाणपणाचे होईल. प्रा. राईलकर 
जर: मानवी, स्वभाव: व. समाजवाद. या श्ीषंका- 
खालील स्वतःचे. विवेचन पुन्हा शांतपणे. वाचतील 
त्र.त्यांना असेच आढळून येण्याचा संभव आहे की 
ःते, परत्यक्षाप्रत्यक्षपणे माझ्याच विचारांचा पाठपुरावा 
करीत.. आहेत. 


विषमतेच्या संदर्भात डॉ. पटवधंनांच्या पत्रातील 
एका'विलक्षण विधानाचा उल्लेख मुद्दाम केला पाहिजे. 
ते म्हणतात की निसर्गनिमित विषमता मूलतः 
अपरिवतेचीय होय. ही माज्ञी कबुली महत्त्वाची आहे. 
या विधानाचा ग्रंथ लावणे मला तरी कठीण आहे. 
एकादी _ गोष्ट मान्य... करण्यात खळखळ करणाऱया 
माणसाला . निरनिराळ्या रीतीने छडण्यात आले 
-त्र्‌ स्वत:च्या चुकीची तो कवुली देतो अश्शा अर्थाने 
हा. कबुली. शब्द साधारणपणे वापरण्यात येतो. पण 
मी माझ्या लेखात अशी खळखळ केलीच नाही अथवा 
त्यांपूर्वीही कधी केल्याचे मला आठवत नाही. 
* समाजवादी ', ' समतावादी ' इत्यादी विभूषणांची 
बिरुदावली ज्यांच्या नांवापुढे लावली जाते अक्या 
महाभायांच्या यादीत कोठेही माझा समावेश, नाही. 
“समतेचा उद्घोषक * म्हणूनही माझ्या नावाचा 
जयजयकार कधी झाला नाही. व मी कोणत्याही 
अशा पक्षाचा कार्यकर्ता नसल्याने भविष्य काळी 
होण्याचाही संभव नाही. डाँ. पटवर्धनांच्या लेखांचा 
वैज्ञानिक दृष्टिकोनांतून विचार करता काय आढळून 
येते ते फक्त एक जिज्ञास्‌ व अभ्यासू म्हणून मी मांडले 
आहे. अंशा स्थितीत मी कबुली दिली हा स्वतःचा 
एक मोठा क्जियच आहें अंसे मानण्यास डॉ. पटवर्धनांनी 
प्रवृत्त व्हावे याला कांय म्हणावे.? कदाचित हे विधान 
करताना डॉ. पटव्घनांच्या डोळ्यासमोरील माझा 
लेख अदृश्य होऊन' त्याजागी अजाणता मुंबईतील 
* सौपाठी' अथ्ववां' पुण्यांतीळ झनिवारवाडा येथील पटां-- 
गणात वेळी अवेळी 'मरणार्‍्या सभांमधून ऐकू. येणारे 
बीस्श्रीयुक्त उद्घोष राहिले असावेत. 
“असे की मुख्य: प्रश्‍न मी «कबुली दिली काय 
वस्तुस्थिती काय आहे हा आहे व त्या बाबतीतीळ 
माज्ञे मतः मी मांडलेले: आहे. यात. को हषे ह 
वा खेद वाटण्याचा काहीही. संबंध नाही. 


"र. चि. बडवे 


तात्पर्य 
हा नसन 


धट 


(३) 
श्री. संपादक ' नवभारत! यासी 
स. न. वि. वि. 


नवभारतच्या जुले महिन्यातील माझा . लेख 
“ समाजवादाचे मृगजळ व भारत ” यातील माझे 
निष्कर्ष असमाघानकारक व मान्य होण्यास कठीण 
वाटलेने व त्यास डॉ. बडवे यांनी दिलेले उत्तर अपूर्ण 
वाटलेने प्रा. जयंत राईलकर यांनी “ समाजवादाचा 
फेरविचार ? नवभारतच्या नोव्हेंवरचे अंकात केलेला 
आहे. त्यात समाजवादाचा ध्येयवाद हा चचेचा विषय 
होऊ शकत नाही असे ते म्हणतात व त्याचा शास्त्रीय 
दृष्ट्या वुद्धिप्रामाण्याचा कसोटीवर विचार केला 
पाहिजे असे विधान करतात. यावरून माझ्या लेखाच्या 
शास्त्रीय वैठकीवर विचार करून त्यातील विसंगती 
दाखवण्यास ते उद्युक्त झाळे आहेत असे वाटते. पण 
नंतरच्या सर्व लिखाणात समाजवादाच्या ध्येयवादा- 
वरच त्यानी भर दिलेला असून शास्त्रीय वैठकीच्या 
विवेचनाचा मात्र संपूण अभाव आहे. यावरून व्यर्थ 


कू माजवून फड जिकण्याचा त्यांचा विचार 
ठं । 


४ "७९ 8001९372 

“ वीव्हरीज प्लॅन.” 
नामक कल्याणकारी राज्याची तत्त्वज्ञानाची वेठकही 
हल्लीचे इंग्लंड, स्वीडन 
आदी वुरोपीय राष्ट्रात प्रस्थापित झाळेली कल्याण- 
पी श्‍्पज्ये आहेत. तेव्हा कल्याणकारी 
'अधव्यवस्थेचा.निश्‍चित सिद्धांत नाही हे त्यांचे विधान 
वस्तुस्थितीस धरून नाही. 


लेनिनच्या 


भे मताप्रमाणे मावसंवादाची शास्त्रीय 
वेठक तीन मु. 


् स्य तत्त्वावर आधारलेली आहे. ती 
म्हणज : (१ ) आविभोतिक विरोधविकासवाद 
(1)181९616 फळ (९ हया) (२) संपत्ती उत्पा- 
दनाचा मूलसिद्धांत ( पालम ला $घा1प5 
१६] (३) वर्गकलह ( (01565 8॥/प्टटा€ ) 


मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


पत्रव्म़बहार 


त्यातील संपत्ती उत्पादनाचा मूलसिद्धांत व वर्गकलह 
यातील अशास्त्रीयपणा व विसंगती ही माझां : लेखात 
शास्त्रीय बेठकीवरूनच दाखविलेली आहित.. ती 
असमाधानकारक का आहित हे. प्रा. जयंत राईलकर 
यांना शास्त्रीय प्रमाणे देऊन सहज सिद्ध करता 
आले असते पण ते त्यांना. जमलेले दिसत नाही. 


भांडवलशाही व मार्क्सवाद या उभयतानी- 
प्रतिपादिलेला. आधिभौतिकवाद यात जीव हा जडा-. 
पासून उत्पन्न, झालेला आहे असे ठरविले आहे. तसेच 
विरोधविकासवादात संख्येचे . गुणात रूपांतर :होते 
असे. एक. तत्त्व. आहे. ही. दोन्ही तत्त्वे पदार्थविज्ञान. 
शास्त्रात मान्यता पावलेल्या * 1.१7 ०1 0015श- 
ए७६(00 या सिद्धांताप्रमाणे अशास्त्रीय. ठरतात. 
कारण व कार्य यातील घटक एक अंसले. पाहिजेत 
असे. या_ सिद्धांताने ठरविलेले. आहे. जडात 
प्रथमपासन जीव सूक्ष्म अवस्थेत असल्याशिवाय 
तसेच संख्येत गुण सूप्तावस्थेत असल्याशिवाय ते 
कार्यात एकदम उत्पन्न होतात हे विधान 1७७ र्ण 
6०१४७४१४०0 च्या विरुद्ध आहे. अतएव अंशास्त्रीय 
आहे. .यांवरून _ समाजवाद ज्या. मूलभूत तीन 
आस्त्रीय तत्त्वावर आवारलेला आहे ती तीन्ही तत्त्वे 
अशास्त्रीय आहेत म्हणूनच त्यावरून मी काढलेला 
निष्कर्ष “ वर्गविरहित समाजरचना ” अशक्य आहे 
हा वंरोबंर आहे. आजं' जगात 'वर्गविंरंहित समाज- 
रचनां': कोठही अस्तित्वात नांही हा पुरावा या' 
वैचारिक वैठकीस संपूर्ण पाठिंवाच देतो. ' 


मारतास पूर्ण वास्तववादी व्हावयाचे असेल तर 
त्याने आपले ध्येय समाजवादाचे ' वर्गविरहित समाज- 
रचना ”“ हे न ठरविता हल्ली युरोपीय राष्ट्रात प्रत्यक्षात 
अंसलेळे “ कल्याणकारी राज्य ” हेच ठरविणे जरूर: 
आहे. कारण त्यात व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य व समाजवादातील 
वास्तववादी तत्त्वे- सार्वत्रिक कामधंदा, सार्वत्रिक 
आरोग्यरक्षण व्येवस्था, बेकारी निवारण, विमा- 
इत्यादिकांचा त्यात समन्वय आहे. समाज- 
अ्तस्वातंत्र्याला बिलकूल वाव नाही" वः 
ही. घटना समाजशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत भयावह 
आहे. समाज सुधारणेचा शेवटचा टप्पा हा, प्रा जयंत 
राईलकर. म्हणतात .त्याप्रमाणे, समाजवाद नसून 


योजना, 
वादात “व्यि 


अनुक्रमणिका 


व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य़. व॑ समाजवाद! यांचा, संघूर्ण< समन्वय; 
हां आहे. तो कल्याणकारी: राज्याने गाठलेलाः।नाही ! 
पण त्या मार्गाने वाटचाल झाल्यासच'ःतो| गाठणे. राक्यः 
आहेः फक्त समाजवांदाने:नाही. : - 
' नुकतीच रशियन ' पंतप्रधान कोसिजीने यांनी 
लीवरमानं यां प्रसिद्ध“ 'अर्थशास्त्रज्ञाच्या* ' नफा? 
या संस्थेवर आघोरलेली अथं व्यवस्था रलियन' समाजा- 
करिता प्रसिद्ध केली आहे. त्यांवरून मा्क्संसंमाजवादी 
उगमस्थानातचं कल्याणकांरी राज्यं येण्याची चिन्हे 
दिसत आहेत. ' नंफा ' म्हणजे मजूरांची पिळंवणूक 
हा' माक्संचा' सिद्धांत आहे' व' त्यांस “ वं्गविरहित ' 
समाजरचनेत ? विलकूल वाव नाही. 'असे' असूनसुद्धा” 
सन' १९१७'ते १९६५-या -अंद्रेचाळीस वर्षीचा दीर्घ 
अनुभव घेऊन तेथील राज्ययंत्रणा नेप्यावर'आओघारलेली 
अर्थव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा निर्णेय घेतें याचा 
अर्थच 'रक्ियन राज्यकर्त्यांनासुद्धा' ' “ वर्गविरहिंत' 
समाजरचना ” प्रस्थापित करंणे अशक्य वाटूं लागले 
आहे असा निष्कंषे काढण्याशिंवाय गत्यंतरं* नाहीं: 
शिवाय असा' संमांज प्रेस्थापित करणे अज्ञक्यं आहे हे 
मी मोझ्या लेखात शास्त्रीय बेठकीवरूंनंच दाखविलेले 
आहे. ती माझी विधाने खोंडून काढणे डॉ. वडवे, प्रा! 
राईलकर किंवा इतर समाजवांदीथविंद्रानांना शक्‍य 
झालेले नाही. तसेच संमाजवादी “वर्गविरहिंतं समाज" 
रुंचना ” रशिया, चीन आदी कंम्युनिस्टिक 'राष्ट्रांनॉ' 
अगर भारतातील सं्वोदयवांद्यांनाही अद्यापि प्रस्थापित 
करता आलेली नाहीं. यां सर्वाकरून ' वर्गविरहित' 
समाज-रचना' अराक्ये आहे याच निष्कर्षाप्रत येण्या 
श्िंवायं. गत्यंतर नाही. तरी भा'रताने “वास्तवंवादीं 
व्हांवेयाचें असल्यासं-व्यक्तिस्वातंत्र्य व संमाजवादातीळे' 
वास्तव मांगा समन्वय करणेस ' " कल्याणकारी 
राज्य ? हेच ऑपॅलेध्येया ठेवणे जरूर "आहे. :व्यकक्‍्ति* 
स्वातंत्र्याचा धभाव असलेला :संमंजिवांद नव्हे! 1.2 
| - मो?वि: पटंबधेन 
पुणे - र. 
् 


ल्प 


मीजमुबीन:::.:. बोका 


क 


प्रा, फाटक च शेजवबलकरांचे- शिवचरित्र 


संपादक ' मबभारत, यांस; *" “द फॉर 
प्रा, न, र. फाटक यांनी नवभारत मासिकाच्या जून 


५९ क 


"करखगघरचिघनसञ” 


क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


वः जुलेः महिन्याच्या; अंकात. क्रे; प्रा, दोजबळकर यांच्या 
दिवचरित्नग्रयावर .दोन ' परीक्षणात्मक लेष . लिहिले 
आहेत. तें वाचूनःफार्चः खद झाला. परीक्षण क्से 
नसावे याची दोन नमुनेदार उदाहरणे सर्वांच्या. डोळ्य़ा- 
समोर. ठेवून ,फाटकानी. टीकासाहित्याची . आपल्या 
“विरोधी भक्ती*ने अमोल सेवा केली आहे !! शे.च्या 
बऱ्याच. विधानांचा कुत्सितपणे अर्थ लावून घेतलेल्या 
त्यातील आक्षेपांना वैचारिक पातळीवरून उत्तर कसे 
देणार £ झोपी. गेलेल्याला जागे करता येते, पण.... | | | 

५ मासिकात प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रसयेक लिखाणात 
सत्यनिष्ठा, संयम व सहिष्णुता. असतील अश्ी काळजी 
घेतली जाइल ” हे आपले ब्रीदवाक्य छापलेल्या पृष्ठा- 
पुढेच. “ नवभारता"ने .प्रा. फाटकांचा लेख छापला 
आहे ! फाटकांच्या. संयमाचा व सहिष्णुतेचा पुढील 
नमुना पाहण्यासारवा आहे- '“ जदुनाथांना मद्रासच्या 
पावसाळ्य़ाचे दिवस माहीत नसले तरी त्यांचे शिवचरित्र 
आजतागायत सहा वेळा प्रसिद्ध झाले. शे.च्या एकाही 
पुस्तकाला हे भाग्य लाभणार नाही, त्यांच्या संकल्पित 
शिवचरित्राचा भारा मराठा मंदिराचे प्रकाशन म्हणून 
कदाचित्‌ राज्यकारभारात खपला तरी ते दुसरी आवृत्ति 
पाहील ही दुराशा .सफळ होण्याचा. योग संभाव्य कोटी- 
तला. नाही. ” एवढ्यानेही समाधान न होऊन ते 
आणखीच घसरले आहेत- “ मोक्षसाघनाला कीर्तीचे 
वाबडे होत असा पुरावा एकंदर मोक्षश्शाज्ञात किंवा 
रामदासांच्या उपदेशामध्ये आढळत नाही तोवर शेजवल- 
करी कोर्तमीमांसा हा त्यांच्या बुद्धीस जडलेल्या अनेक 
भ्रमांपेकी एक भ्रमाचा बुडबुडा समजल्याखेरीज 
गत्यंतर नाही. शे० मात्र कीतींच्या हब्यासाने कालांतरी 
नामशेब्र होऊन राहतील. ” फाटकांना शे० ची मोलि- 
कता.“ दासोपंताच्या. कापडाएवढी दिसते | शेळ्च्या 
स्नेह्यांनाही त्यांनी स्वतःच्या लेखणीच्या कुत्सित 
फटकाऱ्यातून वगळलेले नाही, फाटकांना मूल्यमापन 
करावयाचे ते. शित्रचरित्रग्रंथाचे की शे० चे आणि 
त्यांच्या स्ेद्यांचे ! शे० चे बिचार व सिद्धांत चुकीचे 
आहेत किंब्रा ते खरे इतिहासकार नव्हेत अस त्यांना 
प्रामाणिकपणे वाटत असल्यास त्यात आक्षेपार्ह काही 
म वर पे ग भूमिकेवरून निर्माण' 
इवःहोगे-निश्रितचआक्षेपोहे ५. स टेतातूत 

''आक्षेपार्ह. आहे, 


६9 


फाटक म्हणतात की मराठा मंदिराने शे० करिता 
साठ हजांराएवढी मोठी रक्कम खर्ची घातली तरी 
त्यांचे कार्य अपुरेच. राहिळे. वास्तविक पाहता 
ग्रंथावर. झालेल्या खर्चाचा ग्रेथपरीक्षणाश्ी संबंधच 
काय १ तो म. म॑. चा खाजगी प्रश्न आहे. मं. ने 
साठ हजाराएवढी मोठी रक्कम शे. च्या हवाली केली 
होती हा फाटकांच्या विधानाचा अर्थ निघतो तो 
शे, संबंधी गेरसमज पसराविणारा आहे. शश. नी अगाऊ 
रक्‍कम एक पैदेखील घेतली नव्हती. मै. चे काम 
खीकारल्यापासून म्हणजे एप्रिळ १९५९ पासून ते 
ऑक्टोबर १९६१ पत दरमहा अडीचशे रुपये त्यांनी 
स्वत:साठी वेतन घेतळे, १९६१ च्या नोव्हेंबरात त्यांची 
प्रकाति जास खालावली. तेव्हा आपल्या हातून शिव- 
चरित्राचे कार्य पुरे होईळ न होईल असे वाटून त्यांनी 
नोव्हेंबर १९६१ पासून आपली अल्लेर होईपयतचा 
"( नोव्हेंबर १९६३ पश्नेतचा ) पगार मुळीच घेतला 
नाही. आपल्या मदतनिसांचा, म्हणज माझा व 
सखवतःच्या पुतण्याचा पगार ( अनुक्रमे रु. १५० 
वे १०० ) त्यांनी शेबटपर्वत चाळू ठेवला होता. 
शे, च्या कुटुंबियांनीही शे. च्या बाकी राहिलेल्या 
पगारांतील एक पैदे्ील मं, कडून घेतलेली नाही. 


फाटकांनी शे. ची अनेक विधाने विकृत स्वरूपात 
माहून आपली सत्यनिष्टा पुरेपूर व्यक्त केली आहे ! ! 
त्या सव विधानांचा परामश घ्यावयाचा तर एक ग्रंथच 


ल्हिवा छागेल. म्हणून त्यांच्या सत्यनिषठ्ठेची तीनचार 
मासलेवाईक उदाहरणे देली म्हणजे पुरे, 


“ शिवाजी नेहमी घोड्यावर बसून दूरवर जाई ही 
समजूत सदासवेदा खरी नाहो, *? “ शिवाजी घोड्या- 
वर बसून युद्ध करी व विश्रांतीसाठी मेणा वापरी * 
्य्यादि विधानांचा फाटकांनी घेतलेला वाच्या नुसता 
विकतच नव्हे तर पोरकट आहे. शे. ची ही विधाने 
केरण्यामागीळ भूमिका श्री, टिकेकर यांच्या परीक्षण 
छेखाला उत्तर देताना मी स्पष्ट केलीच आहे. तिची 
पुनरुक्ति नको, 

शे. चे दुसरे विधान “ पानिपतावरीळ -मराठ्यांची 
हबेळेडी काही अंशी हत्तीमुळे उडाली ” असे आहेः 
त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. विश्वासराव - हत्तीवरील 
अंबारीत :बसून . लढत असल्यामुळे, गिलच्यांनी हा. 


"कखगघरचिघजसञ, 


चिज: 


पत्रव्यवहार 


मराठ्यांचा कोणीतरी मोठा सरदार आहे हे ओळखून 
त्यास अचूक टिपून बंदुकीच्या गोळीने मारले. मराठे 
विजयी होणार ब अबदाली पळ काढणार असा तो 


मोलाचा क्षण होता. पण ऐनवेळी विश्वासराव: पडल्याने: 


भाऊसाहेबांचा व इतर मराठे सरदारांचा अवसानघात 
होऊन युद्धाला मराठ्यांच्या पराभवाची, कलाटणी 
एकदम मिळाली, मध्ययुगीन काळात व अर्वाचीन 
काळाच्या सुरवातीस मुख्य सेनापतीवर्च सर्व सैन्याची 
मदार व त्यांचे नीत्विय्रे ( 11०१०1७.) अवलंबून 
असत. हे माहीत असूनही विश्वासरावांनी हत्तीवर 
बसून लढण्यात व शत्रूचे लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यात 
चूक केली, अक्ली शे, ची टीका आहे. पण.तिचा विप- 
यांस करून “ हत्तीने जागा सोडून घाव आरंभल्याचा 
जोवर पुरावा नाही तोवर  “ हत्तीमुळेच हंबेलंडी 
हा कार्यकारणभाव सपशेळ खोटा ” असे उत्तर 
फाटकांनी दिले आहे. र 


जिजाबाईच्या सोंगर्याच्या खेळाचे वणन करताना 
तर फाटकांनी कुत्सित अर्थ काढण्याची कमाल केली 
आहे. शिवकांटीन समरसतेचे एक उदाह्रण म्हणून 
पुरंदेरे दफ्तर भाग ३, प्र. १४० वरील या सोंगट्याच्या 
खेळाचा शे. नी उछेंख केला आहे. या समरसतेमुळे 
महाराच्या सेवकातून त्यांच्या जीवास जीव देणारे 
मुत्सद्दी व. सेनापति निर्माण झाले हे शे. ना दाख- 
वाबयाचे आहे. पग या सोंगट्याच्या खेळातून मुत्सद्दी 
ब सेनापति निर्माण झाले असा वकिली अर्थ लांबवून 
काटकांनी जो पोरकटपणा पुनः एकदा दाखविला आहे 
त्याजद्दल त्यांची पाठ थोपटली पाहिजे ! ! 


प्रस्तावनेच्या प्र. ९६ वरील शे. च्या विवेचनाला 
उद्देशून फाटक म्हणतात, “' कविक्ृत ( परमानंदपुत्राने 
केलेल्या शिवनिंदेतून, शिस्त, काटकसर . व दोथिल्याचा 
अभाव हा बोध कसा निघू शकतो हे वाचकांनीच 
ठरवावे, ” वाचकांनी, ए, ९६ वरील झो, , चे. सर्व 
विंबेचन वाचावे (येथे ते देणे अशक्‍य आहे. ) म्हणजे 
त्यांच्या लक्षात येईल की फाटकांनी मागचा,सर्व संदभ 
गाळला असून दोनच वाक्ये तेवढी उचळून त्यांच्या 
कार्यकारणसंत्रेधाबाबत'चा संशय ते व्यक्त करीत आहेत! 


* महाराजांनी आरमारातून पुनः दुसरी स्वारी न 
केल्यामुळे मराठ्यात- सागरी प्रवासाची- आवड निर्माण 


होणे मागे पडले ” या शो; च्या. वाक्याचा -अर्थही 
फाटकांनी चुकीचा. लावला आहे. शे. चे. म्हणणे. स्पष्ट 
ओहे, 'महारांजांनी जरी. मराठ्यांच्या आरमाराचा 
पाया,घातला असला तरी,मराठे ,इंग्रज किंवा) जपान्यां- 
प्रमाणे खऱ्या अर्थाने कधीच. दर्थाबदी . झाळे “नाहीत. 
सत्रंध मराठेशाहीत पायदळात व. घोडदळात पराक्रम 
गाजविणाऱ्या सरदारांची असंख्य-नांवे देता येतील, पणः 
नाविकदलाकडे पाहिल्यास हाताच्या बोटावरः'मोजण्या- 
इतकीच मराठे व ब्राह्मण घराणी आढळतील. महा-' 
राजांना नाविकदलाचे महत्त्व पूर्णपणे कळले होते. पण 
त्यांच्यासमोर दोनच पर्याय! होते- आपले मर्यादित 
द्रव्य व मनुष्यसामर्थ्ये आरमारावर* तरी खर्चे करणे' 
किंबा पायदळावर व घोडदळावर खच करणे, महा- 
राजांनी इंग्रज व पोठुंगीज वगेरेपेक्षा मोगळ व विजा- 
पूरकर हे आपले बलवान शात्रू. मानले, त्याचप्रमाणे: 
आपल्या आरमाराच्या बाल्यावस्थेतच आपण,जर परकी- 
यांच्या वरचढ आरमाराशी . झुंज घेतली तर कदाचित्‌ 
आपल्या प्राणावर बेतेळ किंवा आपण कैद होऊ व तसे 
झाल्यास स्वराज्यस्थापनेचा आपला प्रयत्न ' मुळातच! 
खरडला जाईल असा त्यांनी विचार केला, म्हणून त्यांची 
आपल्या द्रव्यवळाचा.व मनुष्यबळाचा वापर आरमारा- 
पेक्षा सेन्य, किले इत्यादीवर जास्त प्रमाणात केडा, यास! 
उद्देशून श० नी “ यात. महाराजांचा : दूरदर्शींपणा वः 
सावधगिरी दिसून येतात ” असे म्हटले आहे. डुसऱ्या 
बाजूने पाहिल्यास दिसून येईल की, महाराजांना 
वैयक्तिक लक्ष आरमाराकडे पुरवून आपले सर्व सामथ्ये 
त्यावरच एकवटता आले असते, त्यांनी स्वतः काही 
आरमारी स्वाऱ्या केल्या असत्या तर त्यांच्या प्रत्यक्ष 
उदाहरणामुळे भोसल्यांच्या राजघराण्यात व मराठे 
सरदारात सैनिकी परंपरेप्रमाणे आरमारी 'परंपरांही 
निर्माण होण्याचा संभव होता. तसे झाळे 'असते तर 
पाश्चात्य नोंदलाची नावनिश्ाणीदेखीळ पश्चिम किना- 
ऱ्यावर उरली नसती. परंतु. अबरंगंजेब व विजा पुरकर 
यांची टांगती तलवार संदेव डोक्यावर असल्याने अशी! 
नाविक परंपरा निर्माण करणे. महाराजास इच्छा; 
असूनंही शक्‍य झाले नाही. हे दाखविण्याताठी शे० नी 
: महाराजांनी आरमारांतून पुनः दुसरी स्वारी - न 
केल्यामुळे मराठ्यांत सागरी प्रवासाची आवड निर्माणं 
होगे मागे पडले.?”-असे, ब्रिधानःकेळे' शे ०..च्या*दोन्ही 


६१: 


नवभारत 


विधानात फाटकांना विसंगति आढळली याचे कारणं 


त्यांनी त्याचा लावलेला चुकीचा अर्थ, जपानी व इंग्रज 


लोकात दर्यावरदींपणा. येण्यास त्यांच्या राजांनी आरमाराने 
प्रवास केला होता काव, असा फाटकांचा प्रश्न आहे. 
त्यांनी इंग्रज व जपानी : ब्राददाहांकडे न पाहता पीटर द 
ग्रेट या रशियन वादशहाकडे पहावे. स्वतः आरमारातून 
प्रवास केला म्हणूनच रशियन नाविकद्ळ भक्कम 


पायावर उभे राहिले ब सेट पोटसंवर्ग ही त्याची राज. 


घानी ' युरोपक्रडे जलमार्गाने उघडणारी -ख्रिडकी ? 
नली | 

शे.च्या शिवचरित्रात नवीन'काही नाही हे. आपले 
घ्र्पद पुनःपुन : घोळताना फाटकांनी शे.च्या अपूर्ण 
प्रस्तावनेवरच टीका करून ग्रंथाच्या बाकीच्या मागाकडे 
पूणपणे दुलक्ष केले आहे. तरी वरे, श.नी रामदासांच्या 
उपदेशाचा अथे 'लावण्याच्या बाचतीत सखतःच्या 
मनसोक्ताची' भर टाकली आहे :ही गोष्ट तेच कबूल 
करतात ! शे.नी अनुपुराणाचे परीक्षण करून संभाजी-- 
कलश संत्रंघाव्राबत मांडळेळे विचार नवीन नाहीत 
काय ? शिवाजी-संभाजी संत्ंधाब्राजनचे त्यांचे विचारही 
निःसंशय नवीन, स्वतेत्रपणे-प्रतिपादिळेळे व इतिहासज्ञांना 
विंचांर करावयास लावणारे आहेत. तीच गोष्ट शे.नी 
के. शां. वि. आवळसकरं यांच्या पत्राद्वारे कर्नाटकाच्या 
स्वारीबाबंत केलेल्या वितेचनाची. शे.नी मांडलेले 


हाडा त जा डा 


विचार ग्राह्य आहेत की' नाहीत हे इतिहासज्ञ ठरवतील, 
पण'ते स्वतंत्र व दोजवलकरी छापाचे आहेत हे मात्र 
खात्रीने म्हणावे लागेल, “ श्.नी के. म. गो, रानड्यांचे 
तण मान्य केळे नाही ” ही टीका शिवचरित्रग्रंथ पूर्ण 
झाल्यावर-करण युक्त ठरळे असते, शिवकालीन ' साध- 
नांची चिकित्सा करताना शे..नी डफ, रानडे सरकार, 
सरद्‌साइ यांच्या कार्याचा ऊहापोह नक्कीच केला 
असता; 

वरील पाचसहा उदाहरणे, विधानांचा अथे विकृत 
स्वरूपात मांडण्याची फाटकांची हातोटी दाखविण्यास 
पुरेशी, आहेत; असे असले तरी त्यांच्या टीकेत थोडासा 
विधायक भागही. आलेला आहे. त्यांचे काही मुद्दे 
क्रिचारांना. पटणारेही आहेत.. परंतु : त्यांचे बहुतेक 
आक्षेप टीकाशास्तरांचे मूलभूत नीतिनियम व दर्जा 
(10४१ ) यांना धाब्यावर. बसवून घेतळे गेळे 
असल्याने या विचारसूर्यास खग्रास. ग्रहण लागळे आहे. 
फाटकांच्या आक्षेपाना स्वतंत्र लेख लिहन उत्तर द्णे 
म्हणजे कोळशाला हिरा समजून पेल पाडण्यासारखे 
आहे, त्यांच्यासारख्या विद्वान्‌ व व्यासंगी गहस्थानी 
अश्या तऱ्हे लिखाण करावे व नवभारता "सारख्या 


सदमिरुचिसंपन्न साहित्याला वाहिल्ल्या मासिकाने ते 
छापावे याचेच वाइंट वाटते 


णा मा. रा, कंटक 


(कलक "> 8०2५०8 
महाराष्ठाताठ दुष्काळ व त्यावराठ उपाययांजना 


|.) 


१ र 


"अफू ५५. ७.॥) दैखक-चा..अ. दाभाठकर . 
धु र री क, १ स्ण्यं 1 ह त» आ) (१54 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाह ( सातारा ) णडीहत 
0-2 ८₹५०८>२०><€७८- ० & 


६२ 


अनुक्रमणिका 


८: कडी डा 
"कखगघरचिछजचञ, 
६. (त 


: एकमेका साहाय्य' करणारी आपली ज्ञानेंद्रिये 


“ चष्म्याशिवाय मळा नीट अकूच येत नाही! 

दृंदयुद्ध खेळणारे वीर संकेतस्थानी नेहमी काळा 
पोषाख घालून जात. त्याच मापाचे दुसर्‍या रंगाचे 
कपडे घालण्यापेक्षा काळ्या रंगाचे घातल्यास ते 
लहानसर दिसतं व त्यामुळे त्यांच्यावर अचूक वार 
करणे जड जाओ. डोळ्यांच्या मानसिक-शारीरिक 
गुणधर्माचा ढृंद्दयुद्धात पुरेपूर उपयोग करून घेतला 
असता तर प्राचीन काळातील दंढृयोद्धयाला आंधुनिक 
शास्त्रांची खूपच' मदत झाली असती. 


' तुंम्हाला जर . खरोखरच लहानसर दिसायची 
अिच्छा असेल तर काळा रंग वापरू नका. काळचा- 
तांबड्या रंगाचे कपडे वापरा. | 

लाल रंगाचा चष्मा घातल्यास माणूस एका अंगा- 
कडून दुसर्‍या अंगाकडे असे झोके घेत चालतो. काही 
अदभत प्रयोग पाहू या. एका सर्वसामान्य चित्रपट- 
गहातील पडद्यावर एंक स्थिर वर्तूळ आहे ते अजिवात 
हलत नाही. परंतु एखादा निनादत राहणारा आवाज 
सुरू करा; हजारो प्रेक्षक शपथपूर्वक सांगतील की ते 
वर्तुळ आकुंचन व प्रसरण पावत आहे. काळ्या 


धारर्वंभमीवरीळ नारिंगी लाल रेषा पाहत असताना _ 


जर त्याच्या जोडीला संगीत सुरू झाले तर ती रेषा 
लांब लांब होतं आहे असे दिसू लागते. 

सकृद्दर्शनी वाटते तितके, ' चष्म्याशिवाय, मळा 
नीट ऐकूच येत नाही. हे. विध्यत्न वेडगळपणाचे नाही. 
हिरव्या प्रकाशात श्रवणशक्तीः अधिक्र तीव्र होते. 
गाण्यातील बारिकसासुद्धा स्वर टिपला जावा म्हून 
शायनप्रेमी लोकांना हिरवे चष्मे घालणे कदाचित 
रास्त ठरेल. कोणी सांगावे, अशीही एक वेळ येईल 
की' त्यावेळी शिल्पश्यास्त्रज्ञांना अिशास द्यावा लागेल 
की चित्रपटगृहाळा कधीही लाल आणि नारिंगी 
रंग देऊ नका- 

मोठ्या आवाजाने डोळ्यांची निळ्या आणि 
हिख्या. रंगाच्या. बाबतीतील संवेदनक्षमता वाढते 


डे; 


अनुक्रमणिका 


सार--संकळन 


तर लाल आणि नारिंगी रंगाच्या वाबतीतील संवेदन- 
क्षमता कमी होते. 

दृष्टी आणि श्रवण यांचाच तेवढा निकट संबंध 
आहे असे नाही. संधिप्रकाश्ात दृष्टी अधिक तीक्ष्ण 
करण्यासाठी काहीतरी आंबट-गोड चोखावे असे 
शरीरशास्त्रज्ञ सांगतात. त्यासाठी गेल्या महायुद्धात 
लिंबू-साखरेचा उपयोग केला जाई. पोटात ग्लूकोज 
किवा साखरं घेतल्याने नजर चांगली होते. 

आपण अंघेऱ्या खोलीतून एकदम बाहेर उजेडात 
आलो, की प्रेथम आपल्याला काही दिसू शकत नाही, 
कारण डोळे दिपतात. थोड्याच वेळाने सवे व्यवस्थित 
दिसू लागते. काळजीपूर्वक केलेल्या. गणिताने- असे 
सिद्ध केळे आहे की, अंधाराचा सराव होण्यासाठी 
डोळ्यांना सहा ते सात मिनिटे लागतात, आणि त्यांची 
कमाल संवेदनक्षमता गाठायला चाळीस ते पंचेचाळीस 
मिनिटे लागतात. । ह जी 

डोळ्यांची संवेदनक्षमता वाढविणे सहज शक्‍य 
आहे. अंधारात प्रवेश करण्याअगोदर अितर ज्ञानेंद्रिये 
प्रभावित करून डोळ्यांची संवेदनक्षमता वाढविता 
येईल. व्यायामानेही ती गोष्ट साध्य करता येईल. 
थोडा वेळ डोळ्यांच्या स्नायूंची हालचाल केल्यास 
कमाल संवेदनक्षमता पाच सहा मिनिटातच गाठता 
येते. स्तायूंच्या हालचालींच्या जोडीस दीर्घ इवास 
घेणे व सोडणे ही क्रिया काही वेळ केल्यास त्याचा 
चांगला उपयोग होईल. चेहरा आणि मान गार 
पाण्याने पुसून काढल्यासही वरील गोष्ट साध्य करता 
येईल. स्तायू आणि त्वचा यातील संदेशग्रहण करणाऱ्या 
नसा उत्तेजित केल्यासही आपंले उद्दिष्ट साध्य करता 
येईल. १ १ र 

दृष्टीला अंधाराचा चटकन सराव व्हावा इतकेच 
नव्हे तर दृष्टीची तीक्ष्णता पाच ते सहा पटींनी वाढावी 
यासाठी दुसरा एक परिणामकारक उपाय आहे. 
लाल काचेच्या चष्म्यातून एखाद्या झगझगीत पडद्या- 
कडे दहा मिनिटे पहावे. या क्रियेला शरीरशास्त्रज्ञांनी 
* लाल प्रकाशाने डोळे संपृक्त करणे ' असे नाव दिले 


आहे. 


मराठीचा विकार विकास 


विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


नवभारत 


हिरवे लोणी आणि निळी उष्णता 


. भितींना नारिंगी रंग दिलेल्या खोलीत १५ अंश 
'सेंटिग्रेड उष्णतामांन असतानाही आपल्याला आराम- 
शीर वाटेल, परंतु तोच जर खोलीचा रंग निळा 
“असता तर आपल्याला गारठा भासला असता. 


फक्‍त रंगात फरक करून लोणी जर हिरव्या रंगाचे 
केले आणि त्याचे इतर गुणधर्म तसेच कायम ठेवले 
तरीसुद्धा त्याची चव चांगली लागणार नाही. ज्याचे 
उष्णतामान जाणवत नाही अज्या वजनापेक्षा, ती 
अधिक जड भासतात. संपूर्ण शांततेत जर एखादा 
बोजा वर चढविला तर तो जड भासतो पण तोच 
बोजा वर चढविताना जर संगीत कानावर पडत 
असेल किंवा लांबलचक हेल काढले जात असतील, 
तर तो हलका वाटतो. 


_ जर तुमच्या हातात विजेचा अगदी सूक्ष्म, मंद 
असा प्रवाह खेळविला, जर तुमचे स्पशज्ञान उत्तेजित 
केले गेळे, तर तुम्हाला अधिक चांगल्या रीतीने ऐकता 
-येऊ लागेल, सर्वसामान्यपणे तुम्ही ऐकता, त्यापेक्षा 
सूकम आवाज तुम्हाला एकू येऊ लागतील. स्वच्छ 
उजेडात अधिक रूचिकेन्द्रे कार्यवाहीत होतात आणि 
अन्नाला अधिंक चव येते. जर तुम्हाला खाद्यपदार्थांचा 
योग्य आस्वाद घ्यायचा असेल तर तुमच्या जेवणाच्या 
जागी भरपूर प्रकाश खेळू द्या. जे धंदेवाईक चव घेणारे 
असतात त्यांची रुचिकेन्द्रे अत्यंत संवेदनाक्षम असतात. 
चवीची पंरीक्षा. करताना, इतर बाह्य चेतनांचा 
परिणाम होऊ नये म्हणून ते धंदेवाईक चव घेणारे 
लोक चव घेताना डोळे मिटून घेतात. 
वासाचा चवीवर परिणाम होतो हे वेगळे 
-सांगण्याची आवद्यकता - नाही.. पुष्कळ . लोकांच्या 
-मते चवीत निम्मा भाग वासाचाच असतो. 
आता आणखी काही चमत्कार एका : ' श्रवणातीत 
नाद ' हे आपण आपल्या कानांनी ऐकू शकत नाही, 
म्हणून त्यांना तसे यथार्थ नाव दिले आहे. पण कानांनी 
-नाही तर दुसर्‍या कशाने भापण ऐकू शकणार ? एका 
अर्थी कान नसतानासुद्धा ऐकता येणे शक्‍य आहे. 
एका शास्त्रज्ञाने म्हटल्याप्रमाणे “ श्रवणातीत नाद 
डोळ्यांनी ऐकता येणे शक्‍य आहे. प्रत्येक ज्ञानेंद्रियाची, 
ऐकू येण्याजोगा अगदी हळू आवाज, अगदी अस्पष्टसा 


प्रकाश आणि मंदसा वास यांच्यावाबतीत ग्रहण- 
मर्यादा ठरलेली असते. 

परंतु जिथून ' श्रवणातीत नादा ! चा उगम झाला 
आहे. त्या स्थानाजवळ जर तुम्ही उभे राहिलात तर 
तुम्हाला अधिक स्पष्ट दिसू लागेल ! 

ज्ञानेंद्रियामध्ये हा जो एकमेळ दिसून येतो त्याचा 
सर्वात आश्‍चर्यकारक परिणाम कोणता तो आता 
पाहू या. 


मघुर आवाज 


_ मवुर आवाजाने विविध ज्ञानेंद्रियात संपूर्ण सु- 
दत्व निर्माण होते अवढेच नसून आपले मन, 
जाणीव, अर्थवाही चेतनांचे साहचर्य या सर्वात सहकार्य 
उत्पन्न होते. वरील मथळ्यात वापरलेल्या दोन 
शब्दांच्या समूहाचा काय अर्थ होतो हे प्रत्येकाला 
माहीत आहे. त्यांच्या साहचर्यात आपल्याला गैर 
असे काही दिसत नाही. जर वोलीभाषेवर आपला 
विश्‍वास असेल तर आवाज कटु अथवा मृदु असू शकतो, 
वास तीक्ष्ण असतो आणि रंग बोलके, उबदार, गार 
असतात तर-चव सूक्ष्म असू शकते. न कळत विविध 
शञानंद्रियांच्या चेतनांची आपण तुलना करून जातो. 

1. छु एका स्त्रीच्या दृष्टीने आवाज खरोखरीच 
मधुर आहे, तो केवळ लाक्षणिक अर्थाने नव्हे! 
आणि केवळ मघुरच नव्हे तर कडू, तुरर आणि खारटही 
आहे. इतक्यावरच संपले नाही, एखाद्याने. पियानोवर 
उक. विशिष्ट .स्वर॒ वाजविला की तिच्या तोंडात 
केळ्याची चव घोळू लागते. .* एमा' नाव उच््चारण्या- 
चाचे अवकाश, तिला पोळीचा चरा खाल्ल्यासारखे 
वाटू लागते, तर ' आल्फेड ' चे नाव घेताच दुधाची 
आणि अडची चव तिच्या जिभेवर नाच लागते. 
आतो * डप ' ऱ्या शब्दाला काही अर्थ तरी आहे 
व म तो शब्द कोणाच्या तोंडावाटे बाहेर पडला 
/._ पका 'मांसपदार्थ खात असल्यासारखे वाटते. 

पीर ' शब्दाने यकृताची आणि 'टोर' 


येऊ लागते. एखादा संगीत. महोत्सव. म्हणजे . तिला 
अक्षरश: मेजवानीच वाटत. असावी. पण त्याने तिची 
मूक मागत नाही हे मात्र खरे. कोणत्याही विषया- 


ह त शिगविशात तिच्यावर. असाच परिणाम होत 


3.1 


2-2 आडी 


(-7) (1-7 
जॉ ली न्य माड न, 
-करेडगघरनत्च 


सार-संकलन 


सूचीवर .ऐकपेयांचा इतका प्रभाव पडणे हे अप- 
वादात्मकच. त्या स्त्रीच्या बावतीत हा प्रभाव म्हणजे 
मज्जातंतूंच्या , काही विकृतीचा परिणाम असावा 
असा निस्कर्ष काढण्यात आला की दृष्टी आणि श्रवण 
यांचाही, निकट. संबंध आहे. हा संवंध इतका आहे. की 
अशा स्वख्साच्या सर्वच घटनांना  रंग-श्रवण * असे 
सर्वसामान्य ताव .मिळाळे आहे ; मग त्या घंटनेक्ी 
कोणत्या का ज्ञानेंद्रियांचा संवंध असेना. परंतु त्याचा 
शास्त्रशुद्ध .अर्थ-.म्हणजे आवाजाच्या योगाने रंगाची 
जाणीव होणे.:अक्या व्यक्तीचे प्रमाण अपवादात्मक 
आहे असे.;नाही,..वय. आणि स्त्री-पुरुष भेद विचारात 
न. घेता,.प्रत्येक .बारामधल्या अका व्यक्‍तीत अल्या 
तर्‍हेचा कमतरता दोष दिसून येतो. 
1:प्रण.त्याळा “कमतरता 7 का म्हणायचे ? लोकांना 
त्याप्रासून ' त्रास ',का व्हावा ? खरे पाहता या दब्द- 
प्रयोगांना इथे अर्थ.नाही. “ रंग-श्रवणा ' चा घरी काय 
किंवा दारी 'काय,, कोणालाच उपद्रव होत नाही. 
पख्यात रशियन ,संगीतरचंनाकार स्क्रियाबिन या 
* देणगी 'ब्रद्दढ. कृतज्ञ होता. ' रंग-श्रवणा ् च्या 
नेमक्या, याच, कल्पनेतून त्याला “ रंगे-संगीता ' ची 
कल्पना. स्फुरली. रंग-संगीता ' त संगीताला बदल- 
णार्‍या रंगांची जोड दिली, जाते. 
खांद्याला खांदा भिडवून. 
7: “.ज्ञातेंद्रिय्रांचा एकमेकावर होणारा परिणाम 
याचे .स्रंडोोध्रन,'ःकरता. त्याचे अनेक व्यावहारिक 
उंपयोग!दिसून आले. आहेत. यंत्रालयांना जर योग्य 
रंग दिले.तर!यंतांचा खडखडाट जरा सुसह होतो. 
गोरकीतील "एका जेवणघरात खालील प्रयोग करून 
पाहण्यात) अला. तेथे येणारे ग्राहक नेहमी उकाडा 
होत असल्याची तक्रार करीत. परंतु मग फनिचर, 
भिती, खिडक्यांची 'तावदाने, दिव्यांची आच्छादने 
य़ा सर्वांना. निळा. रंग दिल्यावर मग मात्र उकाडा 


होत. असल्याची, तक्रार आली नाही. 
' तांत्रिक सौंदर्यशास्त्रा ' चे कार्य म्हणजे उत्पादनात 
सौंदर्य निर्माण करणे. या शास्त्राची खोलवर चिकित्सा 


केल्यास, शेवटी, ज्ञानेंद्रियांचा एकमेकांच्या कार्यावर 


होणांरा परिणाम व त्याची वैशिष्ट्ये यावरच अवलंबून 
रहावे लागते. ' न 


न, भा. ९ 


एखाद्या व्यवसायाचे शिक्षण घेत असता, त्यां 
जागी भरपुर प्रकाश खेळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. 
पहिल्या काही आठवड्यात आणि महिन्यात अचूकता 
अत्यंत महत्त्वाची असते, त्या दृष्टीने भरपुर प्रकाश 
अगदी अपरिहार्य असतो- २ 
_ शरीर शास्त्रज्ञांनी विविध व्यवसायांसाठी विविध 
रंगसंगती. शोधून काढल्या आहेत. अपुर्‍या प्रकाशात 
खेळाचा सराव करणे अविवेकीपणाचे व हानिकारक 
आहे असा त्यांनी. क्रीडाशिक्षकांना ञिशोरा दिला 
आहे. उंच उडीसाठी वापरांयचा बांबू. जितका झंगं- 
झंगीत असेल, लांव अुडीसांठी आंखलेली रेषा जितकी 
स्पष्ट असेल तितक्‍या त्या उड्या जास्त उंच अगर 
लांब घेता येतात-निदान शिक्षणकांलात तरी- असे 
दिसून आले आहे. भि * 
आपली ही ज्ञानेंद्रिये अश्लीच सहकार्याने, खांद्याला 
खांदा लावून, विधायंक कार्य करोत अशी कोणाचीही 
इंच्छा असणार ! ध 
3. ली. - आर. पोदोत्नी 
नोकरशाही अव्यवस्थेवरील तोडगा - 
लोक- नियंत्रण 
पक्षीय आणि सरकारी नियंत्रणाच्या यंत्रणेत पुन- 
धटना करून तिला लोक-नियंत्रगाचे स्वरूप देण्याचा 
जो निणय अलिकडेंच सोविएत युनियनमध्ये घेण्यात 
आला आहे, त्याबद्दल कांही मंडळी घायंकुतेपणानें 
बोटे मोडीत असली तरी, हा देले म्हणजे. केवळ 
* पाटी-बदळ ' नव्हे, आणि अकस्मात्‌ केलेली सुधारणा 
नव्हे. 
सोविएत सत्तेच्या अगदी प्रारभीच. सरकारी यंत्र- 
गेच्या कार्यावरील कामगारांच्या आणि किसानांच्या 
तपासणीच्या स्वरूपात नियंत्रण-यंत्रणा निर्माण. करण्यात 
आली होती. सोविएत. समाजाचा जसजसा विकास 
होत गेला तसतशी त्यांची कामे, पद्धति व नावे बदलत 
गेली, तीन वर्षापूर्वी पक्षीय आणि सरकारी नियंत्रण 
संमित व तदनुसार प्रांता-प्रांतात समित्या स्थापन 
करण्यात आल्या. पक्षीय आणि सरकारी नियंत्रणाला 
पाठबल म्हणून सावजनिक संघटनांनी अनेक साहाय्य- 
गट आणि ठाणी निर्माण केली. आर्थिक योजना 
पुऱ्या करण्यावर, कायदे आणि निणेय व कायदेशीर- 
पणाचे पालन करण्यावर नियंत्रण ठेवून परिणामी, जन- 


१५ 


:नवभारत 


तेच्या हितसंजंधाच रक्षण करून देशाची अथेव्यवस्था, 
आणि सरकारी ब आर्थिक यंत्रणेचे. कामकाज . सुधार- 
ण्याच्या कामी आणि सरकारी . कार्यात व्यापक जन- 
समुदाय ओढण्याच्या कामी पक्षीय व सरारी नियं- 
ञण-यंत्रणेने या तीन वर्षात काम केलेले आहे, 


“ कामगार सघ, पक्षीय आणि इतर सावजनिक संघट- 
नानी साहाय्यक-गटावर धाडलेल्या सब व्यवसायातील 
ब सव राष्ट्र-जमातींच्या पक्षीय व अपक्षीय स्त्री-पुरु- 
घांची संख्या आता ५० लाखावर गली आहे. वस्तुतः 
आज लोक-नियंत्रणाची. व्यवस्था अस्तित्वात आहे. 
समाजसत्तावादी लोकशाहीचा विकास घडवून आण- 
ण्याच्या कामी इतर अनेक .उपायाबरोबरच सोविएत 
कम्युनिस्ट पक्षाच्या कायंक्रमात या अशाच लोकनियं- 
जण व्यवस्थेकडे नेणोर संक्रमण कल्पिलेले होते. 


लोक-नियंत्रण व्यवस्थतील समित्यांच अधिकार व 
त्यांची कर्तव्ये कोणती असतात ? दशाची प्रगति व्हावी 
व लोककल्याण साधण्यासाठी अथब्यवस्थेचा विकास 
व्हावा म्हणून प्रतिनिधींनी केलेले. कायदे अमलात 
येतात की नाहीत; सरकारच्या सवे पातळ्यावर 
कायद्याच पालन होते की नाही याची पद्धतशीर 
तपासणी करणे, हे त्यांचे मुख्य कार्य असंत. जे प्रथम 
करायला पाहिज ते निश्चित करून त्याला पाठिंबा 
देणे, उणीवा शोधून त्या दूर करण आणि मुख्यतः 
नोकरशाही, वरवर रंगसफेती आणि अव्यवस्था 
यांच्याविरुद्ध शेवटपयत लढा देणे, हे त्यांच कार्य 
असते. | 

सध्याच्या नियंत्रण-व्यवस्थत काहीच उणीवा नाहीत 
आणि ती सवेत्र सारवीच परिणामकारक ठरेत असे 
म्हणणे मूखंपणाचे आहे. हातातील कामाकडे पहा- 
ण्याचा भिन्न लोकांचा भिन्न दृष्टीकीन असतो. मग 
कामगारांच्या, कामगार-संघाच्या, इतर सार्वजनिक 
संघटनांच्या बैठकीत, खुद्द नियंत्रकाच्या परिषदांतून, 
वृत्तपत्रातून आणि आकाशवाणीवरही त्यातील उणी- 


६६ 


वांची चर्चा होते. अशा रीतीने नियंत्रण-वयवस्थेला 
अनुभव .व ज्ञान प्राप्त होते. 


ज्यांचे काम तपासले जाते ते लोकही भिन्न असतात. 
काहीजण टीकेला खुषीने साद देतात, तर दुसरे 
स्वतःच समर्थन करू पहातात, तर आणखी-पण अगदी 
कचितू-नियंत्रकांवर सूड घेण्यासाठी धडपडत रहातात. 
सोविअत जमता प्रतिनिधींना पाठिंबा देते. त्याचे कार्य 
परिणामकारक होईल अशी दक्षता घेते. त्यासाठी 
सभेत अथवा वृत्तपत्रांतेन मन वळविण्याचा प्रयत्न 
करते. न्याय मिळवून देण्यासाठी शिक्षादेखील करते. 

नियंत्रणव्यवस्थेतील काये म्हणजे नव्याविरुद्ध 
जुने, पुढारलेले विरुद्ध मागासलेले यांच्यात लोक- 
कल्याणाथे चाललेला झगडा. 


_ कायदा मोडणाराला शासन झालेच पाहिजे अशी 
मागणी करण्याचा हक असल्याने, कायदेभंगच होणार 
नाही अशी दक्षता लोक-नियत्रण समित्या प्रामुख्याने 
घेतात. त्याला प्रतिबंधक कार्य म्हणता येईल. कोस्यवधि 
लोक नियंत्रणाच्या कामात भाग घेऊ लागतील तेव्हाच 
हे शक्‍य होईल, कारण प्रत्येकजण आपल्या ल 
मोठ्या जागेवर कामे करणारा माणूस प्रक्रियेच्या 
गाभ्यात शिरून, सामायिक हितसंबंधांच्या दृष्टिकोना- 


तून, सत्रंध समाजाच्या हिताचा वि 
चार करून मूल्प- 
मापन करील तरच हे शक्‍य होईल न 


हान- 


| लोक- नियत्रण प्रामुख्याने आमच्या जीवनाचा जो 
मूलाधार आहे त्या आर्थिक जीवनाला, उद्योग-वाट- 
पाला, सरकारी यंत्रणेच्या कार्याला आम्ही लागू करतो 
भिन्न समाजन्यबस्थेत अते समग्र लोकांचे संबध जय 
व्यवस्थेवर नियंत्रण शक्‍य आहे का? जळ 
म्हणजे समाजसत्तावादी लोकशाहीच्या बिक डाक 
आणखी एक फायदा होय, असच सोविएत ककरजड 
मानते यांत मुळीच आश्च नाही. क. 

न 


निकोलाय 
र आनोनोव्ह- 
“ सो. यु. समाचार आणि नोव्ह 


णि विचार ” वरून ) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२९९१. ४०. 8. 5177 नवभारत 


विशशशसझमि 


धु "क णकारी0ीकी*कीप0"क"सी"ीपता पीक की कीणफी0पमी0२ी की" पपी रस सतकार भनक 


फाझफाय्छाळामंडळ यंथयाळा 

(१) धर्मकोश- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंमत 
साधी बांधणी ... वा व ८०१०० 

कापडी बांधणी ... च वा १०४-०० 

(२) घरसकोदा - उपनिपत्काण्ड भाग ९ 
साधी बांधणी ... न. ट्या १५०-.०० 

कापडी बांधणी ... प वडा १८२०० 

(३) धमेकादा- संस्कारकाण्ड भाग १ ठा  ....  . ४५.०० 
कापडी बांधणी... .... मव ७२-०० 


2०16 
क्ट 


| 

| 

४! (४) मीमांसादशन ...  ... 

ईं लक न 
| (५) मीमांसाकोश  ... भाग १ ते 
| 

| 


(६) कोपीतकिन्नाह्मणारण्यकविषयकोश 


क ६ «०० 
(७ ) बोद्धागमार्थसंग्रहः , देळनळ्डे 
९ ह ७ ७ ळक १ 
(कढ) हिंदुधमांची समीक्षा ( लक्ष्मणशास्त्री जोशी ) ५.०० 
(९ ) वेदिक संस्कृतीचा विकास ० 
*0 
(१०) नवमानवतावाद र 
२२ (० 
(११) मानवाचा आदर्श . | । नी 
न र ढ «०० 
(१२) चावोक - इतिहास आणि तत्वज्ञान 
( प्रा, सदाशिव आठवले 
111 (प्र वले)  ... .०० 
(१३) गीता-अवेश (शॉ. गो. वि, देवस्थळी ) वळ 
क झळ |्‌न्ज 


(१४) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरीळ उपाययोजना 


( श्री. चा, अ. दाभोलकर ी) र २.०० 


“दी 
लश 
“९७ 
0 
५ 
0 र 
(४-५... न... ->_--->_>-*-> १ ककी टी ०-० २५५०-००-५० ५-७ ०५०--०७५-५७-००६५-०-०१५०-०-० १५-७० ५-० ०-० ७--०१०५--०० ०-७ ८५-९ - > ॥-५--५०-५--७-५ ०५०. १०.३. ७-० टी-०--. 


